RNI No . MAHBIL/ 2012/ 48433 
www .dgps .maharashtra . gov.in . 


- 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ६, अंक - २९ ] 


गुरुवार ते बुधवार , जुलै २० - २६ , २०१७ / आषाढ २९ ते श्रावण ४ , शके १९३९ 


[ पृष्ठे ६५ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय / संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 


नगर विकास विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक ३० जून २०१७ 


CO 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना , अधिनियम , १९६६ 

क्र . टीपीएस २०१५/ व्हीआयपी/ प्र. क्र . ९०/१५/ नवि - १३ . --ज्याअर्थी, विटा शहराची दुसरी सुधारित विकास योजना ( यापुढे " उक्त विकास 
योजना " असे उल्लेखिलेली) शासनाच्या नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस - २००९ / ११३८ /प्र. क्र . १९६४ / ०९/ नवि - १३, दिनांक 
३१ ऑगस्ट २००९ अन्वये मंजूर झाली असून ती दिनांक ३० ऑक्टोबर २००९ पासून अमलात आली आहे (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त अधिसूचना " 
असा करण्यात आला आहे) ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेसाठी , विटा नगरपरिषद हे नियोजन प्राधिकरण आहे ( यापुढे " उक्त नियोजन प्राधिकरण " असे संबोधले 
आहे); 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेतील प्रस्तावानुसार मौजे विटा येथील रि . स.नं. ५०३ पैकी ( सि . स.नं . २८६७ पैकी), क्षेत्र ३००० चौ . मी . ही 
जागा (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त जागा " असा करण्यात आला आहे ) आरक्षण क्रमांक ३७, " बगीचा" या आरक्षण प्रस्तावाने बाधित होत आहे (यापुढे 
ज्याचा उल्लेख " उक्त आरक्षण" म्हणून करण्यात आला आहे) तसेच उक्त आरक्षण विकसित करण्यासाठी विटा नगरपरिषद समुचित प्राधिकरण 
म्हणून नियुक्त आहे ( यापुढे " उक्त समुचित प्राधिकरण" असे संबोधले आहे); 

आणि ज्याअर्थी, उक्त आरक्षणाखालील संपूर्ण क्षेत्र आरक्षणामधून वगळून उक्त जागा लगतच्या आरक्षण क्रमांक ३६ , " दफनभूमी विस्तारीकरण " 
या आरक्षणामध्ये समाविष्ट करण्यासाठी उक्त विकास योजनेमध्ये फेरबदल करणे आवश्यक आहे असे शासनाचे मत झाले होते ( यापुढे " उक्त प्रस्तावित 
फेरबदल " असे संबोधले आहे); 

__ आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेतील उक्त आरक्षणाखालील संपूर्ण क्षेत्र उक्त आरक्षणामधून वगळून उक्त जागा लगतच्या आरक्षण क्रमांक 
३६, " दफनभूमी विस्तारीकरण " या आरक्षणामध्ये समाविष्ट करण्यासाठी शासनाने अधिनियमाच्या कलम ३७ (१) अन्वये शासन निदेश क्रमांक टीपीएस 
२०१५ /व्हीआयपी / प्र. क्र . ९० / १५ / नवि - १३ , दिनांक २२ एप्रिल २०१६ अन्वये विटा नगरपरिषदेस निदेश दिले होते ; 

आणि ज्याअर्थी, शासनाच्या दिनांक २२ एप्रिल २०१६ रोजीच्या निदेशानुसार उक्त नियोजन प्राधिकरणाने उक्त आरक्षणाखालील संपूर्ण क्षेत्र 
आरक्षणामधून वगळून , उक्त जागा लगतच्या आरक्षण क्रमांक ३६, " दफनभूमी विस्तारीकरण " या आरक्षणामध्ये समाविष्ट करण्यासाठी त्यांच्या 
सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्रमांक ९७, दिनांक २४ ऑगस्ट २०१६ अन्वये उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ (१) अन्वये सर्व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून 


( १ ) 


एच- ३१८ , भाग एक ( पु. वि. पु.) - २९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २० - २६, २०१७ / आषाढ २९ ते श्रावण ४, शके १९३९ 


उक्त प्रस्तावित फेरबदल प्रस्ताव शासनाच्या मान्यतेसाठी दिनांक २० सप्टेंबर २०१६ रोजीच्या पत्रान्वये सादर केला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर आणि संचालक, नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य, यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर , तसेच 
जिल्हाधिकारी , सांगली यांचे अभिप्राय घेतल्यानंतर उक्त प्रस्तावित फेरबदल मंजूर करणे आवश्यक आहे असे शासनाचे मत झाले आहे ; 

त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे पोट -कलम ( २) अन्वये व त्या अनुषंगाने शासनास प्राप्त असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर करून 
शासन उक्त विकास योजनेतील उक्त प्रस्तावित फेरबदल मंजूर करीत आहे व त्यासाठी उक्त अधिसूचनेसोबत जोडलेल्या फेरबदलांच्या अनुसूचीमध्ये 
शेवटच्या नोंदीनंतर खालीलप्रमाणे बदलाची नोंद घेण्याचेनिदेश देत आहे. 


नोंद 


विटा नगरपरिषदेच्या मंजूर विकास योजनेतील रि . स.नं . ५०३ पैकी ( सि . स.नं . २८६७ पैकी) ह्या जमिनीवरील आरक्षण क्रमांक ३७, बगीचा 
या आरक्षणाखालील ३००० चौ . मी . क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशावर विवक्षितरित्या दर्शविल्यानुसार ) आरक्षणामधून वगळून उक्त क्षेत्र त्यालगतच्या आरक्षण 
क्रमांक ३६, " दफनभूमी विस्तारीकरण " या आरक्षणामध्ये समाविष्ट करण्यात येत आहे. सदर आरक्षण विकसित करण्यासाठी विटा नगरपरिषद 
समुचित प्राधिकरण म्हणून नुिक्त करण्यात येत आहे. 


अट - - 


विटा शहरामध्ये दसऱ्यानिमित्त आयोजित करण्यात येणाऱ्या पालखी शर्यतीसाठी अन्यत्र पर्यायी जागा विटा नगरपालिकेने उपलब्ध करून देणे 
आवश्यक राहील . 


मंजूर फेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशा क्रमांक टीपीएस - २०१५/व्हीआयपी /प्र. क्र . ९०/ १५/ नवि - १३ , हा मुख्याधिकारी , विटा नगरपरिषद , 
विटा, जिल्हा सांगली यांचेकार्यालयात एक महिन्याच्या कालावधीसाठी, कार्यालयीन वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी नागरिकांच्या अवलोकनार्थ उपलब्ध 
करण्यात यावा. 


सदर अधिसूचना शासनाच्या www. maharashtra. gov.in ( कायदे व नियम) या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात यावा. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशाने व नावाने, 


रा . म . पवार, 
अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya ,Mumbai - 400 032 

Dated 30th June 2017 
Maharashtra Regionaland Town Planning Act , 1966 

No . TPS -2015 /VIP /CR - 90 /15 /UD - 13. — Whereas, the Second Revised DevelopmentPlan of the Vita 
Municipal Council (hereinafter referred to as " the said Development Plan ") has been sanctioned by the 
Government vide Urban Development Department s Notification No . TPS- 2009 / 1138 /C .R . - 1964/09 /UD - 13 , 
dated 31st August 2009 and has come into force with effect from the 30th October 2009 (hereinafter 
referred to as "the said Notification "); 

and whereas, the Vita Municipal Council is the Planning Authority for the said Development Plan 
( hereinafter referred to as "the said PlanningAuthority ") ; 

and whereas, according to the proposals of the said Development Plan , the land bearing R . S . No. 
503 pt. (CTS No. 2867 pt. ) of Village Vita , area admeasuring about 3000 sq . mtrs . (hereinafter referred to 
as " the said land") is reserved for Site No . 37 ,"Garden " (hereinafter referred to as " the said Reservation " ) 
Appropriate Authority to develop the said reservation is Vita Municipal Council (hereinafter referred to as 
" the said Appropriate Authority " ); 

and whereas, the State Government was of the opinion that the total area of the said reservation 
should be deleted and area thereunder be included in the adjoining Site No. 36 , " Extention to the Burial 
Ground " (hereinafter referred to as " the said Proposed Modification "); 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २० - २६ , २०१७ / आषाढ २९ ते श्रावण ४, शके १९३९ 


३ 


and whereas , directives under section 37 ( 1 ) of the said Act, have been issued by the State Government 
vide letter No. TPS - 2015 /VIP /CR - 90 / 15 /UD - 13 , dated 22nd April 2016 to delete the total area of the said 
reservation and to include the same in the adjoining Site No . 36 , " Extention to Burial Ground " ; 

and whereas , as per the Government directives , dated 22nd April 2016 , the said Planning Authority 
had passed its General Body Resolution No . 97 , dated 24th August 2016 to delete the total area of the said 
reservation and to include the area in the adjoining Site No. 36 , " Extention to BurialGround" and had 
submitted the proposal of the said Proposed Modification to the Government on dated 20th September 
2016 for sanction ; 

and whereas , aftermaking necessary enquiries and after consulting the Director of Town Planning , 
Maharashtra State , Pune and as per the remarks of the Collector of Sangli, the State Government is of the 
opinion that the said Proposed Modification needs to be sanctioned. 

Now , therefore , in exercise of powers conferred by sub - section (2 ) of Section 37 of the said Act, the 
Government ofMaharashtra hereby sanctions the said Proposed Modification and for thatpurpose directs 
that, in the Schedule ofModifications appended to the said Notification , after the last entry , the following 
new entry shallbe added , viz . — 

ENTRY 
The land bearing R . S . No . 503 pt. ( C . T.S . No . 2867 pt.), area admeasuring about 3000 sq .mtrs. of the 
Site No . 37 , "Garden " from sanctioned Development Plan of Vita Municipal Council is deleted and area 
thereunder is included in the adjoining Site No. 36 , " Extention to BurialGround" ( as specificaly shown on 
Plan ) subject to the following condition . Appropriate Authority to develop the said reservation is Vita Municipal 
Council. 
Condition. 

" Vita Municipal Council should provide alternative land for the Palkhi Sharyat organized during the 
occasion of Dashera festival in Vita City " . 

The Part Plan , bearing No. TPS - 2015/VIP /CR - 90 / 15 /UD -13, showing the sanctioned modification 
shall be kept open for inspection by the general public during office hours in the office of the Chief Officer, 
Vita Municipal Council, Vita , district Sangli for a period of one month . 

This Notificaton shall also be published on the Government website at www .maharashtra. gov.in 
( कायदे व नियम ). 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 

___ _ R. M . PAWAR, 
Under Secretary to Government. 


नगर विकास विभाग , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ 

दिनांक ३ जुलै २०१७ 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना, अधिनियम , १९६६ 

क्र . टीपीएस १८१५ / ६१३/प्र. क्र . ३०९/ १५/ नवि - १३.--ज्याअर्थी, शासन नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१८६९/ १२३१ / 
प्र . क्र . १२३ / ९६/ नवि -१३, दिनांक २६ नोव्हेंबर १९९६ अन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे ज्याचा उल्लेख 
" उक्त अधिनियम" करण्यात आलेला आहे) चे कलम २० (४) अन्वये टुरिस्ट / हॉलिडेरिसोर्ट /हिलस्टेशनमधील नगर वसाहती इत्यादी विकसनाबाबतची 
विशेष नियमावली शासनाने मंजूर केलेली आहे ( यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त नियमावली" असा करण्यात आलेला आहे ); 


आणि ज्याअर्थी, पुणे जिल्ह्याची प्रादेशिक योजना (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त प्रादेशिक योजना" असा करण्यात आला आहे) महाराष्ट्र 
शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना टीपीएस -१८९५/ २२७/ प्र. क्र . २६/ ९५/ नवि - १३ , दिनांक २५ नोव्हेंबर १९९७ अन्वये उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १५ अन्वये मंजूर केली असून ती दिनांक १० फेब्रुवारी १९९८ पासून अमलात आलेली आहे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २० - २६ , २०१७ / आषाढ २९ ते श्रावण ४, शके १९३९ 


आणि ज्याअर्थी, भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २४३- त मधील खंड ( ग ) आणि महाराष्ट्र महानगर नियोजन समिती (रचना व कामे ) अधिनियम , 
१९९९ ( १९९९ चा महा. ५) चे कलम २ (ग) मधील तरतुदीनुसार प्राप्त अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासनाने नगर विकास विभाग , क्रमांक 
टीपीएस- १८९९ / ११९१/ प्र. क्र . ८०/ ९९ / नवि - १३ , दिनांक ३ जुलै १९९९ ची अधिसूचना अन्वये पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहराभोवतालचे काही क्षेत्र , 
विशेष करून उक्त अधिसूचनेसोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केल्याप्रमाणे क्षेत्र भारतीय संविधानाच्या भाग- ९ - अ च्या प्रयोजनार्थ " पुणे महानगर 
प्रदेश " म्हणून घोषित केले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, शासन नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस- १८०० / १००४/प्र. क्र . १०६ /२००० / नवि - १३ , दिनांक १ जून २००१ 
अन्वये उक्त नियमावलीतील तरतूद क्रमांक १ अन्वये महाराष्ट्र शासनाने मुळशी तालुक्यातील मौजे भोडे, पाथरसेट, बेंबटमाळ, पळसे, आडमाळ , 
पडळघर , दासवे, वडवली, साक्री, भोईनी , मुगाव , उगवली, कोळशी, धामणहोळ व गडले तसेच वेल्हे तालुक्यातील मौजे मोसे ( बु.) व वरसगाव या 
१८ गावांमधील शासकीय वनक्षेत्र वगळून उर्वरित क्षेत्र हिलस्टेशन म्हणून घोषित केलेले आहे (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त हिलस्टेशन " असा 
करण्यात आलेला आहे); 


आणि ज्याअर्थी, शासन, नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१८००/ १००४/ प्र. क्र . १०६-१/२०००/ नवि - १३ , दिनांक २७ जून 
२००१ अन्वये उक्त नियमावलीतील तरतूद क्रमांक १ अन्वये महाराष्ट्र शासनाने लवासा कॉर्पोरेशन लिमिटेड या कंपनीस (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त 
कंपनी " करण्यात आलेला आहे ) उक्त हिलस्टेशन विकसित करण्यासाठी तत्त्वत : मान्यता दिली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, शासन, नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस - १८०८/ ४४९ /प्र. क्र . ९३/८/ नवि - १३ , दिनांक १२ जून २००८ 
अन्वये उक्त अधिनियमातील कलम ४० , उप - कलम ( १ - ब ) अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करून कंपनी कायदा , १९५६ अन्वये ( कायदा क्रमांक 
१ / १९५६) स्थापना झालेल्या उक्त कंपनीची उक्त हिलस्टेशन क्षेत्रातील विशिष्ट क्षेत्र विकसित करण्यासाठी तेवढ्या क्षेत्रापुरते विशेष नियोजन 
प्राधिकरण म्हणून ( यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त विशेष नियोजन प्राधिकरण " करण्यात आलेला आहे) नियुक्ती केलेली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, शासन, नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस- १८१५ /१२०४ / १३ /प्र. क्र . ८७/ १५ / नवि - १३, दिनांक ३१ मार्च 
२०१५ अन्वये उक्त अधिनियमातील कलम ४२- क , ४२- ग व ४२- च अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून पुणे महानगर प्रदेशासाठी पुणे महानगर 
प्रदेश क्षेत्र विकास प्राधिकरण गठीत केलेले आहे ( यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त क्षेत्र विकास प्राधिकरण " करण्यात आलेला आहे) ज्यास पुणे महानगर 
विकास प्राधिकरण म्हणून संबोधण्यात आलेले आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, शासन नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस- १८१५/ ६१३/ प्र. क्र . ३०९ / १५/ नवि -१३ , दिनांक ४ डिसेंबर २०१५ 
अन्वये शासनाने उक्त अधिनियमाच्या कलम ४२- क [ उप - कलम ( १) व ( २)] अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून पुणे महानगर प्रदेश विकास 
प्राधिकरणाच्या हद्दीत बदल केलेला असून त्यानुसार उक्त विशेष नियोजन प्राधिकरणाचे क्षेत्र दिनांक ४ डिसेंबर २०१५ पासून उक्त क्षेत्र विकास 
प्राधिकरणाच्या हद्दीत समाविष्ट करण्यात आलेले आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ४२- च नुसार उक्त क्षेत्र विकास प्राधिकरण त्यांच्या कार्यक्षेत्राकरीता नियोजन प्राधिकरण असल्याने 
उक्त अधिनियमातील कलम ४२ - च, उप- कलम (३) मधील तरतुदी पाहता उक्त क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या कार्यक्षेत्रातील स्थानिक प्राधिकरणे वगळून 
इतर प्राधिकरण / प्राधिकरणांचे अधिकार क्षेत्र विकास प्राधिकरण गठीत होण्याच्या दिनांकापासून संपुष्टात येत आहेत ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त विशेष नियोजन प्राधिकरण कंपनी असल्यामुळे उक्त अधिनियमाच्या कलम २ , उप - कलम (१५) अन्वये स्थानिक प्राधिकरण 
नसल्याने तसेच उक्त अधिनियमातील कलम ४२-च , उप - कलम (३) नुसार उक्त क्षेत्र विकास प्राधिकरण सक्षम असलेल्या अधिकारांकरिता उक्त विशेष 
नियोजन प्राधिकरणांचे याबाबतचे अधिकार क्षेत्र विकास प्राधिकरणांच्या हद्दीत समावेश होण्याच्या दिनांकापासून म्हणजेच दिनांक ४ डिसेंबर २०१५ 
पासून संपुष्टात आलेले आहेत ; 


__ आणि ज्याअर्थी, शासन , नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक पीएमआरडीए / ३३१६/ प्र. क्र . ५४/ नवि -७ , दिनांक ११ जुलै २०१६ अन्वये 
महाराष्ट्र महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अध्यादेश, २०१६ ( २०१६ चा महाअध्यादेश ११) मधील कलम ३ (१) ( यानंतर महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक 
३ / २०१७ मध्ये बदललेला) मधील कलम ४२ - क , ४२ - ग व ४२ - च मधील तसेच इतर अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासनाने पुणे महानगर प्रदेश 
विकास प्राधिकरण (यापुढे " पीएमआरडीए " उल्लेखलेले) गठीत केलेले असून त्याद्वारे उक्त अधिनियमाच्या कलम ४२- क, ४२- ग व ४२- च मधील 
अधिकारांचा वापर करून निर्गमित केलेल्या शासन, नगर विकास विभागाच्या अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१८१५/ १२०४ / १३ /प्र. क्र . ८७/ १५ / नवि -१३, 
दिनांक ३१ मार्च २०१५ तसेच अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१८१५ /६१३ / प्र . क्र . ३०९/ १५/ नवि - १३ , दिनांक ४ डिसेंबर २०१५ रद्द केलेल्या आहेत ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त विशेष नियोजन प्राधिकरणाच्या कार्यकक्षेतील उक्त हिलस्टेशनचे क्षेत्र शासन अधिसूचना क्रमांक पीएमआरडीए / ३३१६/ 
प्र . क्र . ५४ / नवि - ७, दिनांक ११ जुलै २०१६ च्या सोबतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केल्यानुसार पीएमआरडीएच्या हद्दीत समाविष्ट झाल्याने उक्त 
हिलस्टेशनचा विकास पीएमआरडीएमार्फत नियंत्रित होणे आवश्यक आहे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २० - २६ , २०१७ / आषाढ २९ ते श्रावण ४ , शके १९३९ 


५ 


आणि त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ४० , उप - कलम ( १ - ब ) अन्वये प्राप्त अधिकार तसेच महाराष्ट्र सर्वसाधारण वाक्खंड अधिनियम , 
१९०४ मधील कलम २१ ( अधिनियम क्रमांक १/ १९०४) अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे शासन , नगर विकास विभागाची 
क्रमांक टीपीएस -१८०८/ ४४९ /प्र. क्र . ९३/८/ नवि -१३, दिनांक १२ जून २००८ ची अधिसूचना रद्द करीत असून उक्त अधिनियमाच्या कलम ४२ - च , 
उप - कलम (३) मधील तरतुदीनुसार उक्त विशेष नियोजन प्राधिकरणाचे अधिकार दिनांक ४ डिसेंबर २०१५ पासून संपुष्टात आल्याचे घोषित करीत 
आहे. 


प्रस्तुतची अधिसूचना नागरिकांच्या अवलोकनार्थ कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत खालील कार्यालयांत उपलब्ध करण्यात यावी . 
( १) संचालक , नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य, पुणे . 
( २ ) महानगर आयुक्त , पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण , औंध, पुणे . 
( ३) सहसंचालक , नगर रचना, पुणे विभाग, पुणे . 
सदरहू अधिसूचना शासनाच्या www. maharashtra. gov.in ( कायदे व नियम) या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात यावी . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशाने व नावाने , 


रा. म . पवार , 
अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya ,Mumbai - 400 032 

Dated 3rd July 2017 
Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 

No. TPS - 1815 /613 /CR - 309 / 15 /UD - 13. - - Whereas , by the Government Notification , Urban 
Development Department, No . TPS- 1896 /1231/CR - 123 / 96 / UD - 13, dated the 26th November 1996 , issued 
in exercise of the powers conferred by sub - section (4 ) of Section 20 of the Maharashtra Regional and 
Town Planning Act, 1966 (Mah . XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as " the said Act"), the Government 
ofMaharashtra has sanctioned Special Regulations for Development of Tourist /Holiday Resorts / Township 
in Hill Station type areas (hereinafter referred to as " the said Regulations "); 

and whereas ,by the Government Notification , Urban Development Department, No. TPS- 1895 /227 / 
CR - 26 / 95 / UD - 13 , dated the 25th November 1997 , issued in exercise of the powers conferred by Section 
15 of the said Act , the Government of Maharashtra has sanctioned the Regional Plan for Pune District 
(hereinafter referred to as " the said Regional Plan " ) with effect from the 10th February 1998 ; 

and whereas , by the Government Notification , Urban Development Department, No. TPS - 1899 / 1191 / 
CR - 80 /99 / UD - 13 , dated 3rd July 1999 , issued in exercise of the powers conferred by clause (c ) of the 
Article 243 - P of the Constitution of India read with clause ( C ) of Section 2 of the Maharashtra Metropolitan 
Planning Committees (Constitution and Functions) (Continuance of Provisions) Act, 1999 (Mah . V of 1999 ), 
certain area , in and around the City of Pune and Pimpri- Chinchwad Municipal Corporation , more specifically 
described in the Schedule appended to the said notification , declared as the Pune Metropolitan Area , for 
the purposes of Part IX - A of the constitution of India ; 

___ and whereas , by the Government Notification, Urban Development Department No . 1800 / 1004 /CR 
106 / 2000 / UD - 13 , dated 1st June 2001, issued in exercise of the powers vested in Regulation No. 1 of the 
said Regulations, the Government of Maharashtra has declared an area of 18 villages namely Bhode , 
Patharset, Bembatmal, Palase , Admal, Padalghar, Dasve , Wadavali , Sakri, Bhoini, Mugaon , Ugawali, 
Koloshi, Dhamanohol and Gadle of Mulshitaluka and Mose ( BK ) , Saiv (Bk ) and Warasgaon of Velhe taluka 
of Pune district (excluding the areas of Government Forest Lands ), as Hill Station (hereinafter referred to 
as "the said Hill StationArea ") ; 

___ and whereas, by the Government Notification, Urban Development Department, No .TPS - 1800 / 1004/ 
Case No. 106 - 1/2000 /UD - 13, dated the 27th June 2001, issued in exercise of the powers vested in 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २० - २६ , २०१७ / आषाढ २९ ते श्रावण ४, शके १९३९ 


Regulation No. 1 of the said Regulations, the Government of Maharashtra has granted approval in principle 
to the Lavasa Corporation Ltd . (hereinafter referred to as "the said Company ") for the development of the 
said Hill Station Area ; 

and whereas, by the Government Notification , Urban Development Department No .TPS - 1808 /449/ 
CR - 93 /08 / UD - 13 , dated the 12th June 2008 , issued in exercise of the powers conferred by sub - section 
( 1 - B ) of Section 40 of the said Act, the Government of Maharashtra has appointed the said Company , a 
company established under the Companies Act , 1956 (1 of 1956 ), as a Special Planning Authority (hereinafter 
referred to as " the said SPA" ) for the specified area within the said Hill Station Area ; 

and whereas, by the Government Notification , Urban Development Department, No . TPS - 1815 /1204 / 
13 /CR - 87 / 15 /UD - 13 , dated the 31st March 2015 , issued in exercise of the power conferred by Section 
42 -A , 42 -C and 42 - F of the said Act, the Government ofMaharashtra has constituted the Area Development 
Authority to be called as Pune Metropolitan Development Authority for the Pune Metropolitan Area (hereinafter 
referred as " the said Area Development Authority "); 

and whereas, by the GovernmentNotification , Urban Development Department, No. TPS - 1815 /613 / 
CR - 309/ 15 / UD - 13 , dated the 4th December 2015 , issued in exercise of the powers conferred by 
sub -sections ( 1 ) and (2 ) of Section 42- A of the said Act, the Government of Maharashtra has , inter alia , 
revised the limits of the Pune Metropolitan Development Authority and the area under the said SPA is 
included in the limits of the said Area Development Authority with effect from the 4th December 2015 ; 

and whereas , as per the provisions of Section 42 - F of the said Act, the Area Development Authority 
shall be a planning authority for the area under its jurisdiction and in view of the provision of sub - section ( 3 ) 
of the said Section 42 -F , authority or authorities functioning within the development area immediately before 
such constitution or appointment shall cease to exercise the powers and perform the functions and duties 
except the local authority ; 

and whereas , the said SPA , being the Company, is not a local authority within the meaning of clause 
( 15 ) of Section 2 of the said Act, and in view of the provisions of sub - section ( 3 ) of the said Section 42 - F , 
ceased to exercise the powers and to perform the functions and duties which the Area Development 
Authority is competent to exercise and perform under the said Act with effect from the date of inclusion of 
said SPA area within the limits of the said Area Development Authority that is to say from the 4th December 
2015 ; 


and whereas , by the GovernmentNotification , Urban Development Department, No. PMRDA / 3316 / 
CR 54 /UD -7 , dated the 11th July 2016 , issued in exercise of powers conferred by sub - section (1 ) of 
Section 3 of the Maharashtra Metropolitan Region Development Authority Ordinance , 2016 (Mah . Ord . XI of 
2016 ) since (replaced as Maharashtra Act No. III of 2017 ) and Section 42 -A , 42 - C and 42 - F of the said Act 
and all other powers enabling it in this behalf , the Government ofMaharashtra has established the Pune 
Metropolitan Region DevelopmentAuthority (hereinafter referred as " PMRDA") and rescinded the Government 
Notification s , Urban Development Department, No . TPS - 1815 / 1204 / 13 /CR -87 / 15 /UD - 13 , dated the 
31stMarch 2015 and No . TPS - 1815 / 

613 /CR - 309 / 15 /UD - 13 , dated 4th December 2015 issued in exercise 
of the power conferred by Section 42 - A , 42 - C and 42 - F of the said Act ; 

and whereas , the said Hill Station Area under the jurisdiction of the said SPA has now been included in 
the boundaries of PMRDA , more specifically described in the Schedule appended to the Government 
Notification , Urban Development Department, No. PMRDA / 3316 /CR 54 /UD - 7 , dated the 11th July 2016 
and the development in the said Hill Station Area shallbe governed by PMRDA. 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1- B ) of Section 40 read with 
sub -section ( 3) of the said Section 42 - F of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah . 
XXXVII of 1966 ) read with Section 21 of theMaharashtra General Clauses Act (1 of 1904 ), the Government 
ofMaharashtra hereby rescinds the Government Notification , Urban DevelopmentDepartment No. TPS 
1808 / 449 /CR - 93 /08 / UD - 13 , dated the 12th June 2008 , and declares , in view of the provisions of sub 
section ( 3) of Section 42F of the said Act, that the said SPA has ceased to function with effect from the 
4th December 2015 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २० - २६ , २०१७ / आषाढ २९ ते श्रावण ४ , शके १९३९ 


७ 


This Notification shallbe made available for inspection to the general public during office hours on all 
working days at the following offices. 

( 1) Office ofthe Director of Town Planning, Central Building , Pune -411001. 
( 2) Metropolitan Commissioner, PMRDA . 
(3 ) Office of the Joint Director of Town Planning, Pune . 

This Notice shall also be published onthe Government website at www. maharashtra. gov.in ( कायदे व 
नियम). 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 

R. M . PAWAR, 
Under Secretary to Government. 


विभागीय आयुक्त यांजकडून 


क्रमांक मह - २/ वने / एसआर- 3/ २०१६. -- ज्याअर्थी, भारतीय वन अधिनियम , १९२७ ( १९२७ चा १६) याच्या कलम ३ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
शक्तीचा वापर करून महाराष्ट्र शासनाने जी शासनाची मालमत्ता आहे किंवा जिच्यावर शासनाचा स्वामित्वाधिकार आहे किंवा जिचे संपूर्ण वनोपज किंवा 
त्याचा कोणताही भाग मिळण्यास शासन हक्कदार आहे अशा यासोबतच्या अनुसूचीमध्ये अधिक विशेषकरून उल्लेखिलेल्या वन जमिनी /पडीक जमिनी 
( यात यानंतर जिचा " उक्त जमीन " असा निर्देश करण्यात आला आहे) या राखीव वने म्हणून स्थापित करण्याचे ठरविले आहे . 


त्याअर्थी, आता भारतीय वन अधिनियम , १९२७ ( १९२७ चा १६) याची कलमे ४ व १७ याद्वारे तसेच [मुंबई विभाग कमिशनर अधिनियम , १९५७ 
( १९५७ चा मुंबई ८ ) याच्या कलम ३ च्या पोट - कलम (४) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली] शासकीय अधिसूचना , महसूल 
व वन विभाग क्रमांक एफएलडी- १०८१- एफ -६, दिनांक २१ ऑक्टोबर १९८१ याद्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून, पुणे आयुक्त याद्वारे 


( क) असे घोषित करतात की , महाराष्ट्र शासनाने उक्त जमीन राखीव वने म्हणून स्थापित करण्याचे ठरविले आहे ; 


( ख) यासोबतच्या अनुसूची अनुसार राखीव वनांची स्थिती व हद्दी विनिर्दिष्ट करीत आहेत ; आणि 


(ग) राखीव वनाच्या हद्दीमध्ये समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही जमिनीमध्ये अथवा जमिनीवर किंवा कोणत्याही वनोपजामध्ये अथवा त्यावर असलेल्या 
कोणत्याही व्यक्तीच्या कथित अधिकारांच्या बाबतीत चौकशी करण्याकरिता आणि त्या अधिकारांचे अस्तित्व , स्वरूप व व्याप्ती निर्धारित करण्याकरिता 
तसेच उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोनमध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे त्यानुसार कार्यवाही करण्याकरिता वन जमाबंदी अधिकारी म्हणून भोर स्थित पुणे यांची 
नियुक्ती करीत आहेत ; 


(घ) उक्त अधिनियमाची कलमे ११ , १२, १५ व १६ यान्वये वन जमाबंदी अधिकाऱ्याने दिलेल्या कोणत्याही आदेशांवर करण्यात आलेल्या अपिलांवर 
सुनावणी करण्याकरिता जिल्हाधिकारी, पुणे यांची नियुक्ती करीत आहेत . 


अनुसूची 
जिल्हा पुणे, तालुका इंदापूर 


गट नंबर 


क्षेत्र 


चतु : सीमा 


उत्तर 


दक्षिण 


पश्चिम 


हे . आर 


गट नंबर 


गट नंबर 


गट नंबर 


गट नंबर 

गाव भावडी 
१९ , २८२ पै . 
३५ पै. 


६ 


२६ . ७५ 


३५ पै. , १६३ ते 
१७०, १७२ . 


२१६, २१८ पै., 
२२१ पै., २२२ पै. 


२२१ पै., २२२ पै. 
२३५, २३७, २३८ , 
२३९ . 
२४० , २४१ व ओढा 


३ 


१२ . ६८ 


२३७, २३८ 


२३६ 


३ 


LAT 


२३२, २३४ , २३५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २० - २६, २०१७ / आषाढ २९ ते श्रावण ४ , शके १९३९ 


अनुसूची-- चालू 


गट नंबर 


क्षेत्र 


दिशा 


उत्तर 


पूर्व 


दक्षिण 


पश्चिम 


हे . आर 


गट नंबर 


९३. २४ 


गट नंबर गट नंबर गट नंबर 

गाव बिजवडी 
गावठाण, १३ पै . मौजे राजवडी शीव मौजे पांदकुलवाडी 
१४, मौजे राजवडी २० ते २३, २५. शीव . 
शीव. 


३९ , २८ , ४१ , ४२ 


एकूण .. 


१३२. ६७ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

एस. चोक्कलिंगम्, 
विभागीय आयुक्त , 
पुणे विभाग , पुणे . 


पुणे , १९ जून २०१७. 


BY DIVISIONAL COMMISSIONER 


No. Rev -2 /Forest /SR - 3 /2016 - 17. — Whereas the Government of Maharashtra has in exercise of the 
powers conferred by Section 3 of the Indian Forest Act, 1927 ( 16 of 1927 ), decided to constitute the 
forest land which is the property of Government or over which the Government has proprietary rights , 
or to the whole or any part of the forest -produce of which the government is entitled , more specifically 
mentioned in the Schedule appended hereto (hereinafter referred to as " the said land "), to be a reserved 


forest ; 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by Sections 4 and 17 of the Indian Forests Act , 
1927 ( 16 of 1927 ), read with the Government Notification , Revenue and Forests Department, No. FLD 
1081- F- 6, dated 21st October 1981 [issued in exercise of the powers conferred by sub -section ( 4) of 
Section 3 of the Bombay Commissioners of Divisions Act, 1957 ] (Bom . VIII of 1958), the Divisional 
Commissioner of Pune hereby. 


(a ) declares that Government of Maharashtra has decided to consitute the said land as reserved 
forests ; 


(b ) specifies the situation and limits of reserved forests as per the Schedule appended hereto ; and 


(c ) appoints the Forest Settlement Officer, Bhor ( Located at Pune) to inquire into and determine 
the existence, nature and extent of any rights alleged to exist in favour of any person in or over any land 
comprised within the limits of the reserved forest, or in or over any forest produce and to deal with the 
same as provided in Chapter II of the said Act ; 


(d) appoints the Collector Pune to hear appeals from any orders passed by the Forest Settlement 
Officer under Sections 11 , 12, 15 and 16 of the said Act. 


९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २० - २६ , २०१७ / आषाढ २९ ते श्रावण ४, शके १९३९ 

Schedule 

District Pune , Taluka Indapur 
Sr. No. Gat No . 

Area 

Boundaries of the Reserved Forest 


North 


East 


South 


West 


___ 3 


A 


H. R. 


26.75 


12. 68 


Gat No . Gat No . Gat No . Gat No . 
Village Bhawadi 
19, 282 part , 35part , 163to 216, 218part , 221 part, 222 
35part . 170 , 172 . 221 part , 222 part, 235 , 237 , 

part . 

238 , 239. 
238 , 237 236 

232, 234, 235 240 , 241 and 

Odha. 
Village Bijawadi 
Gavthan , 13 village boundary village boundary 39 , 28 , 41, 42 
part , 14 , village of Rajvadi, 20 to of Pandkulwadi. 
boundary of 23, 25 . 
Rajvadi. 


93. 24 


Total .. 


132. 67 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 

S. CHOCKALINGAM , 
Divisional Commissioner, 

Pune Division , Pune. 


Pune, 29th June 2017. 


प्रभारी अपर जिल्हाधिकारी यांजकडून 
क्रमांक कार्यासन- ४ / गावठाण / वन / सीआर-५१/ २०१७. शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग , क्रमांक टीएलसी- १०७६/ ६३९२३/ 
म -६, दिनांक १ जुलै १९७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१ ) याच्या 
कलम ४, पोट- कलम ( १) च्या परंतुकाखाली राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत , त्याचा वापर 
करून आणि उक्त कलम ४ च्या पोट-कलम (४ ) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे पूर्वप्रसिद्धीनंतर मी , संजय शिंदे, प्रभारी अपर जिल्हाधिकारी, 
कोल्हापूर जिल्हा याद्वारे दिनांक २६ एप्रिल २०१७ पासून कोल्हापूर जिल्ह्याच्या आजरा तालुक्यातील मौजे बुरुडे पैकी चित्रानगर या पुनर्वसित 
वसाहतीचे सोबतच्या अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या हद्दी असलेल्या व कोल्हापूर जिल्ह्याच्या आजरा तालुक्यातील चित्रानगर नावाने ओळखण्यात 
येणाऱ्या गावात रूपांतर करीत आहे . 


अनुसूची 


चित्रानगर वसाहत तालुका आजरा , जिल्हा कोल्हापूर या नवीन गावात समाविष्ट करावयाचे भूमापन क्रमांक 

गट नंबर ६२ 
टीप -- (१) नवीन गावातील लोकांना उर्वरित गावातील गावठाण, गुरचरण , स्मशानभूमी यासाठी नेमून दिलेल्या जमिनीवर हक्क राहील . 
(२) नवीन आणि उर्वरित गावांतील लोकांचा अस्तित्वात असलेल्या रस्त्यावर जाण्या - येण्याचा हक्क राहील . 

संजय शिंदे, 

प्र. अपर जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर . 
कोल्हापूर , २६ एप्रिल २०१७. 


BY ADDITIONAL COLLECTOR 


No. Desk - IV /Gavthan /van /CR /51/2017 . - In exercise of the powers of the State Government under 
the provision to be sub - section ( 1) of Section 4 of the Maharashtra Land Revenue Code 1966 (Mah . XLI 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २० - २६, २०१७ / आषाढ २९ ते श्रावण ४ , शके १९३९ 


of 1966 ) delegated to me by Government Notification Revenue and Forest Department No . TLC - 1076 / 
63923 /M -6 , dated the 1st July 1976 and after previous publication as required by sub -section ( 4) of the 
said Section 4 , 1, Mr. Sanjay Shinde , the l/ c . Add . Collector of Kolhapur District, with effect from the dated 
26th April 2017 constitute the Chitranagar in Ajara taluka of Kolhapur district to be a village to be called 
Chitranagar in the taluka of the said district, having the limits specified in the schedule here to appended . 

Schedule 


Gat Nos. 


Name of Village 


Taluka 


District 


Gat Nos, included in new village Chitranagar 
Gat No. 62 . 


SANJAY SHINDE , 
I / c. Add. Collector, Kolhapur. 


Kolhapur, 26th April 2017. 


पोलीस उपआयुक्त यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक पोउआ / वाहतूक /२५/ २०१७. - ज्याअर्थी, पुणे शहरातील खालील ठिकाणी वाहतूक सुरक्षित व सुरळीतपणे चालणे इष्ट आहे, त्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन , 
गृह विभाग , क्रमांक एमव्हीए - ०१९६ / ८७१ / सीआर - ३७/टीआरए -२, दिनांक २७ सप्टेंबर १९९६ चे नोटिफिकेशननुसार मोटार वाहन कायदा, कलम ११५, ११६ (१ ), 
(ए ), ( बी), ११६ (४) आणि ११७ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून तसेच प्राप्त हरकती व सूचनांचा विचार करून मी , अशोक मोराळे, पोलीस 
उपआयुक्त , वाहतूक नियंत्रण शाखा, पुणे शहर , अत्यावश्यक सेवेतील वाहने ( उदा . फायर ब्रिगेड , पोलीस वाहने , रुग्णवाहिका इत्यादी) खेरीज करून खालीलप्रमाणे 
अंतिम आदेश निर्गमित करीत आहे. सदर ठिकाणी यापूर्वी पार्किंगबाबत असलेले निर्बंध रद्द समजण्यात येतील. 

हडपसर वाहतूक विभाग, पुणे अंतर्गत 
समिधा गॅस एजन्सीपासून साधना मुलींची शाळा माळवाडी रोडपर्यंत सकाळी ११. ३० ते १३ .०० वाजेपर्यंत तसेच सायंकाळी १६ . ३० ते १८.०० 
वाजेपर्यंत जड वाहतुकीस बंदी करण्यात येत आहे. 
पुणे , १६ मे २०१७. 


आदेश 


क्रमांक पोउआ / वाहतूक/ २४ / २०१७ . - ज्याअर्थी, पुणे शहरातील खालील ठिकाणी वाहतूक सुरक्षित व सुरळीतपणे चालणे इष्ट आहे, त्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन , 
गृह विभाग, क्रमांक एमव्हीए-०१९६/ ८७१ / सीआर-३७/टीआरए -२, दिनांक २७ सप्टेंबर १९९६ चे नोटिफिकेशननुसार मोटार वाहन कायदा , कलम ११५, ११६ (१ ), 
(ए ), ( बी), ११६(४) आणि ११७ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून तसेच प्राप्त हरकती व सूचनांचा विचार करून मी , अशोक मोराळे, पोलीस 
उपआयुक्त , वाहतूक नियंत्रण शाखा, पुणे शहर, अत्यावश्यक सेवेतील वाहने ( उदा. फायर ब्रिगेड , पोलीस वाहने, रुग्णवाहिका इत्यादी) खेरीज करून खालीलप्रमाणे 
अंतिम आदेश निर्गमित करीत आहे. सदर ठिकाणी यापूर्वी पार्किंगबाबत असलेले निबंध रद्द समजण्यात येतील . 

हडपसर वाहतूक विभाग, पुणे अंतर्गत 
नोबल हॉस्पिटल शेजारून कॅनॉलकडे जाणाऱ्या रोडवर पी - १, पी -२ करण्यात येत आहे. 

अशोक मोराळे , 

पोलीस उपआयुक्त , 

वाहतूक शाखा, पुणे शहर , पुणे. 
पुणे , १६ मे २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २० - २६, २०१७ / आषाढ २९ ते श्रावण ४, शके १९३९ 


११ 


अध्यक्षा, नगरपरिषद यांजकडून 

अक्कलकोट नगरपरिषद, अक्कलकोट 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ (१) 
अन्वये. 

जाहीर प्रसिद्धीकरण 
क्रमांक २०१६/ अ. न .प./ बांध - ११/ संकलन - १/ कावि - २१४/ आरआर/ 
२०१७. -- ज्याअर्थी, अक्कलकोट शहराची सुधारित विकास योजना महाराष्ट्र 
शासनाचे नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१७९९/ 
३०५५/सीआर- २००५/०९/वियो मंजुरी / नवि -१३, दिनांक २१ डिसेंबर 
२०११ अन्वये मंजूर झालेली असून ती दिनांक २ फेब्रुवारी २०१२ पासून 
अमलात आलेली आहे . 

श्रीमंत राजकुमारी संयुक्ताराजे जयसिंगराव भोसले व श्रीमंत राजकुमारी 
सुनिताराजे जयसिंगराव भोसले यांनी पत्र दिलेले आहे. त्यानुसार 
अक्कलकोट शहर सुधारित विकास योजनेत अक्कलकोट नगरपरिषद 
हद्दीतील नवीन राजवाडा परिसरातील ईपी - १९ ( नियोजित १८. ०० मीटर 
रुंदीचा रस्ता ) दर्शविणेत आलेला आहे. सदरचा नियोजित रस्ता बदलून तो 
सध्या अस्तित्वात असलेल्या रस्त्याच्या ठिकाणी १२ . ०० मीटर रुंदीचा 
करणेबाबत त्यांनी पत्र दिलेले आहे. 

त्याअर्थी, नगरपरिषदेने महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , 
१९६६ चे कलम ३७ (१) अन्वये अक्कलकोट नगरपरिषद हद्दीतील नवीन 
राजवाडा परिसरातील ईपी - १९ (नियोजित १८ . ०० मीटर रुंदीचा रस्ता) 
बदलून तो नवीन राजवाड्याच्या संरक्षिक भिंतीपासून पूर्वेकडे नियोजित 
१२.०० मीटर रुंदीचा करणेबाबत नगरपरिषद सर्वसाधारण सभा ठराव 
क्रमांक २४८ , दिनांक १२ मे २०१६ अन्वये ठराव पारित केलेला आहे. 
त्याप्रमाणे सदर बदलाचा प्रस्ताव शासनाकडे मंजुरीसाठी सादर करणेत 
यावा असे सर्वांनुमते ठरले आहे. यास्तव उक्त अधिनियमातील तरतुदीप्रमाणे 
याबाबत नागरिकांकडून सूचना व हरकती मागविणेत येत आहेत . तरी ज्यांना 
आपल्या सूचना व हरकती द्यावयाचे असतील त्यांनी आपले सूचना व 
हरकती सदरचे प्रसिद्धीकरणापासून ३० (तीस ) दिवसांचे आत 
नगरपरिषदेकडे आणून द्यावेत अथवा पाठवावेत . मुदतीनंतर आलेल्या सूचना 
व हरकतींचा विचार केला जाणार नाही . 

मंजूर विकास योजनेतील तरतूद 
अक्कलकोट नगरपरिषद हद्दीतील नवीन राजवाडा परिसरातील ईपी 
१९ (नियोजित १८ . ०० मीटर रुंदीचा रस्ता.) 

__ नियोजित बदल 
अक्कलकोट नगरपरिषद हद्दीतील नवीन राजवाडा परिसरातील ईपी 
१९ (नियोजित १८ . ०० मीटर रुंदीचा रस्ता) बदलून तो नवीन राजवाड्याच्या 
संरक्षिक भिंतीपासून पूर्वेकडे नियोजित १२. ०० मीटर रुंदीचा करणेत यावा . 

सौ . शोभा शि . खेडगी , 

अध्यक्षा , 
अक्कलकोट नगरपरिषद, अक्कलकोट . 
अक्कलकोट , ३० जून २०१७. 


AKKALKOT MUNICIPAL COUNCIL , 

AKKALKOT 
Maharashtra Regional and Town Planning Act, 
1966 Section 37 ( 1). 

Decleration 
No . 2017/ ANP/ PWD - 11/ Desk- 1/ WS - 214/ RR/ 
2017 . -Whereas, in the Revised Development Plan 
of Akkalkot (hereinafter referred to as the said 
Revised Development Plan ) Sanctioned by 
Government of Maharashtra under Urban 
Development Department Notification No. TPS 
1799 / 3055 / CR- 2005/ 9 / DP Sanctioned/ UD- 13, 
dated 21st December 2011 and come into force 
from dated 2nd February 2012 in that Reservation 
No . EP- 19 , Development of 18. 00 mtrs. wide road 
in the premises of New Palace (hereinafter the 
said reservation ); 

and whereas , the Akkalkot Municipal Council is 
satisfied that the Reservation No . EP - 19 , 
Development of 18 . 00 mtrs . wide road in the 
premises of New Palace (hereinafter the said 
resrvation) . 

The land owner Shrimant Rajkumari 
Sanyuktaraje Jaysingh Bhosale and Shrimant 
Rajkumari Sunitaraje Jaysingh Bhosale interested 
and has approached to Municipal Council Akkalkot 
with a request to delete the said reservation and 
change in location and width of road that is 12 . 00 
mtrs . wide road from the Boundary of compound 
wall of New palace East side from the said 
reservation under Section 37 ( 1 ) of the 
Maharashtra regional and Town Planning Act, 1966 
(hereinafter referred to as " the said Act" ) ; 

and whereas , Municipal Council passed the 
Resolation No . 248 , dated 9th May 2017 that the 
said Reservation is change in location and width 
of road . 

Existing Reservation 
In Revised Development Plan of Akkalkot 
Reservation No. EP - 19 , Development of 18 .00 
mtrs . wide road in the premises of New Palace at 
Akkalkot Municipal Limit . 

Proposed Change 
Change in location and width of road that is 
12 . 00 mtrs . wide road from the Boundary of 
compound wall of New palace East side at 
AkkalkotMunicipal Limit . 
Sou. SHOBHA S . KHEDAGI, 

___ President , 
Akkalkot Municipal Council, 

Akkalkot . 
Akkalkot , 30th June 2017 . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २० - २६, २०१७ / आषाढ २९ ते श्रावण ४ , शके १९३९ 


अपर जिल्हाधिकारी यांजकडून 
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १९६६ 

अंतिम अधिसूचना 
क्रमांक मह - २/ प्रशासन / आरआर- १८३/ २०१७. - शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक टीएलसी - १०७६ / ६३९२३/ म- ६ , दिनांक 
१ जुलै १९७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१ ) यांच्या कलम ४, पोट - कलम ( १) 
च्या परंतुकाखाली राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत , त्याचा वापर करून मी , संजयसिंह चव्हाण, अपर 
जिल्हाधिकारी, सांगली जिल्हा याद्वारे उक्त कलम ४ च्या पोट- कलम (१ ) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे जी अधिसूचना काढण्याचे याद्वारे दिनांक 
२२ जून २०१७ पासून योजित आहे, त्या अधिसूचनेचा पुढील मसुदा उक्त कलम ४, पोट -कलम ( १) अन्वये आवश्यक असल्याप्रमाणे, तिचा परिणाम होणेचा 
संभव असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या माहितीसाठी याद्वारे प्रसिद्ध करणेत येत आहे. 

अधिसूचनेचा मसुदा 
क्रमांक मह- २ /प्रशासन/ आरआर- १८३/ २०१७. - शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक टीएलसी- १०७६ / ६३९२३/ म -६, दिनांक 
१ जुलै १९७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१) याच्या कलम ४, पोट - कलम (१ ) 
च्या परंतुकान्वये राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्योयोजित करण्यात आल्या आहेत , त्याचा वापर करून मी , संजयसिंह चव्हाण, अपर 
जिल्हाधिकारी, सांगली जिल्हा याद्वारे दिनांक २२ जून २०१७ पासून सांगली जिल्ह्याच्या, वाळवा - इस्लामपूर तालुक्यातील मौजे बोरगाव , तालुका वाळवा 
इस्लामपूर येथील पुनर्वसन वसाहतीस दलापूर निवळे या प्रचलित नावाने स्वतंत्र महसुली गावाचा दर्जा देणेबाबत सोबतच्या अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या 
हद्दी असलेल्या व सांगली जिल्ह्याच्या वाळवा - इस्लामपूर तालुक्यातील सुंदलापूर निवळे या प्रचलित नावाने ओळखण्यात येणाऱ्या गावात रूपांतर करीत 
आहे. 

नवीन गावातील लोकांचा उर्वरित गावातील गुरेचरण, स्मशानभूमी व खळे यासाठी नेमून दिलेल्या जमिनीवर हक्क अबाधित राहील. 
नवीन व उर्वरित गावातील लोकांचा अस्तित्वात असलेल्या रस्त्यावर जाण्या- येण्याचा हक्क अबाधित राहील . 

अनुसूची 
जिल्हा सांगली, तालुका वाळवा - इस्लामपूर 
गावाचे नाव 

मूळ गट नंबर / सर्व्हे नंबर 


खुंदलापूर निवळे 

१०१९ ते १०४८, ११६६ ते १२०१, 
१२०४ ते १२४१. 

एकूण गट = १०६ 
बोरगाव 

१ ते १०१८ , १०४९ ते ११६५, 

१२०२ ते १२०३, १२४२ ते २४०८ एकूण गट = २३०२ 
टीप : नवीन उर्वरित गावातील लोकांचा, अस्तित्वात असलेल्या रस्त्यावर जाणे- येणेचा हक्क राहील, तसेच नवीन गावातील लोकांचा उर्वरित गावातील 
स्मशानभूमी , खळे आणि गुरेचरण यासाठी नेमून दिलेल्या जमिनीवर हक्क राहील . 

परिशिष्ट - अ 
मौजे बोरगाव, तालुका वाळवा- इस्लामपूर येथील पुनर्वसन वसाहत खंदलापूर -निवळे गावाचे स्वतंत्र महसुली गावात रूपांतर 

करणेबाबत 
अ. क्र . माहितीचा प्रकार 

मूळ गाव 

वाडीचे नवीन महसुली शिल्लक राहिलेले 
गावात रूपांतर झालेले 

मूळ गाव 
गाव 


बोरगाव 


बोरगाव 


खुंदलापूर-निवळे 
९० 


२१३७ 


२०४७ 


mccww०० 


११२२९ 


५५३ 


१०६७६ 


नाव 
कुटुंबाची संख्या 
लोकसंख्या 
एकूण गट नंबर, सर्व्हे नंबर / वार्ड नंबर 
क्षेत्र ( हेक्टर आर) 
आकार (रुपये पै.) 


२४०८ 


१०६ 


२३०२ 


२२८०३ . ०५ 


९६० .८७ 


२१८४२. १८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २० - २६, २०१७ / आषाढ २९ ते श्रावण ४, शके १९३९ 


१३ 


परिशिष्ट - अ-- चालू 


१९४१ . २३ 


१८५० .६७ 


९०. ५६ 
० . १४ 


१२७. ६९ 


१२७.८३ 
५ .९२ 


५.९२ 


१. ३३ 


१. ३३ 


लागणीलायक क्षेत्र 
बिगर लागणी लायक क्षेत्र 
( अ) बिनआकारी अनऑक्युपाइड 

सरकारी जमीन . 
( ब) गायरान जमिनीचे क्षेत्र ( गुरेचरण ) 
वन क्षेत्र 
गावठाण क्षेत्र 
स्मशान/ दफन भूमी 
खळे 
सार्वजनिक रस्ते 
सार्वजनिक शाळा 
सार्वजनिक दवाखाने 
पिण्याचे पाण्याची सोय 


२४. ०२ 


०८ 


२४. ०२ 


० 


। 


३० . ४४ 


३० . ४४ 


___ 


LA 


नळपाणी पुरवठा 


नळपाणी पुरवठा 


ग्रामपंचायत 


१ ते २४०८ 


गावांना प्रत्यक्षात दिलेले गट नंबर/ 
सर्व्हे नंबर 


१०१९ ते १०४८, ११६६ 
ते १२०१, १२०४ ते 
१२४१. 


१ ते १०१८ , १०४९ 
ते ११६५ , १२०२ ते 
१२०३, १२४२ ते 
२४०८ . 


संजयसिंह चव्हाण , 
अपर जिल्हाधिकारी , सांगली. 


सांगली, २२ जून २०१६ . 


By Additional Collector 


Maharashtra Land Revenue Code, 1966 


Final Notification 


No. RB /ADM /RR - 183/2017 . - In exercise of the powers of the State Government under the proviso to 
sub - section ( 1) of Section 4 of the Maharashtra Land Revenue Code, 1966 (Mah . XLI of 1966 ), delegated 
to me by GovernmentNotification , Revenue and Forests Department, No . TLC - 1076 /63926 /M -6 , dated 
1st July 1976 and after previous publication for all the concerned persons who are going to be affected , as 
required by said sub - section (4 ) of the said Section 4 , 1, Sanjaysinh Chavan , Additional Collector of Sangli 
Districthereby notify the effect from the 22nd June 2017 and by this, the notice is issued . 


Draft Notification 


No. RB - 2/ADM /RR - 183/2017 . - In exercise of the powers of the State Governmentunder the proviso 
to sub - section ( 1) of Section 4 of the Maharashtra Land Revenue Code , 1966 (Mah . XLI of 1966 ), delegated 
to me by Government Notification , Revenue and Forests Department, No. TLC - 1076 /63926 /M -6 , dated 
1st July 1976 , I, Sanjaysinh Chavan , the Additional Collector of Sangli District hereby, with effect from 
22nd June 2017 constitute the New Village namely Kundalapur-Nivale out of origanal village Borgaon of 
the Khanapur -Walwa taluka of the Sangli district to be a village to be called Kundalapur-Nivale in the 
Walva taluka of the said district having the limits specified in the schedule hereto appended . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २० - २६ , २०१७ / आषाढ २९ ते श्रावण ४, शके १९३९ 


The residents of the new village Kundalapur-Nivale shall have right over assigned land of the residuary 
Borgaon village for the purpose of grazing land , cremation ground and threshing floor for all public utility. 


" A right ofWay " on the existing roads is available to both the villages (New and residuary) 

Schedule 
District Sangli, taluka Walva -Islampur 
Name of Village 

Actual Gat/Survey Nos . Allotted to village 

2 
Kundalapur-Nivale 

1019 to 1048 , 1166 to 

1201, 1204 to 1241 Total Gat = 106 
Borgaon 

1 to 1018 , 1049 to 1165 , 
1202 to 1203, 1242 to 
2408 . 

Totaln Gat = 2302 
Note : A right of way on the existing roads is available to both the village (new and residuary ). The 

residents of the new village shall have a right over the assigned lands of the residuary village for 
the purpose of grazing land , cremation ground and threshing floor for all public utility . 

Annexure - A 
Information about the Kundlapur- Nivale under the Borgaon in taluka Walva -Islampur in the 

Sangli district to be converted in to village 
Sr. No. Factor Original Village New village after Remaining 

conversion of wadi original 
in the village 

village 
2 
1 Name 

Borgaon 

Kundlapur- Nivale Borgaon 
2 No of families 

2137 90 

2047 
3 Population 

11229 553 

10676 
Total Gat Nos./Survery Nos. etc. 2408 

106 

2302 
Area (Hectare Are ) 22803 .05 960 .87 

21842 . 18 
Assessment 
Cultivable Area 

1941.23 90.56 

1850 .67 
Uncultivable Area 127.83 

127 .69 
(a ) Unassessed Unoccupied 5 . 92 

5 . 92 
Govt. Land . 
(b ) Area of grazing lands i.e . 1. 33 

1. 33 
Gurecharan 
Forests 
Gaothan area 24 . 02 

24 .02 
Burial Ground 
Threshing Floor 
Public Roads 30 .44 

30 . 44 
Public Schools 
Public Dispensary 
Drinking Water Nal Pani Purvatha No 

Nal Pani 
Purvatha . 


F-Nmtwooo 


- 


0 . 14 


0 


4 . 08 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २० - २६, २०१७ / आषाढ २९ ते श्रावण ४, शके १९३९ 


१५ 


Annexure- A - contd . 

3 


2 


Village Panchayat 
Actual Gat No./Survey No. 
alloted to the villages. 


1 to 2408 


1019 to 1048, 1166 
to 1201, 1204 to 
1241 


1 to 1018, 1049 
to 1165, 1202 to 
1203, 1242 to 
2408. 


SANJAYSINH CHAVAN , 
Additional Collector, Sangli . 


Sangli, 22nd June 2016 . 


VA 


Ch 


महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ 

अंतिम अधिसूचना 
क्रमांक मह -२/ प्रशासन/ आरआर- १७५/ २०१७. - शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक टीएलसी- १०७६ / ६३९२३/ म-६ , दिनांक 
१ जुलै १९७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१ ) यांच्या कलम ४, पोट- कलम ( १) 
च्या परंतुकाखाली राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत, त्याचा वापर करून मी , संजयसिंह चव्हाण, अपर 
जिल्हाधिकारी, सांगली जिल्हा याद्वारे उक्त कलम ४ च्या पोट - कलम (१ ) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे जी अधिसूचना काढण्याचे याद्वारे दिनांक 
५ जून २०१७ पासून योजित आहे, त्या अधिसूचनेचा पुढील मसुदा उक्त कलम ४, पोट - कलम (१) अन्वये आवश्यक असल्याप्रमाणे, तिचा परिणाम होणेचा 
संभव असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या माहितीसाठी याद्वारे प्रसिद्ध करणेत येत आहे . 

अधिसूचनेचा मसुदा 
क्रमांक मह -२/ प्रशासन/ आरआर- १७५/ २०१७. - शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक टीएलसी- १०७६/ ६३९२३ / म- ६ , दिनांक 
१ जुलै १९७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१ ) याच्या कलम ४, पोट- कलम ( १) 
च्या परंतुकान्वये राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्योयोजित करण्यात आल्या आहेत , त्याचा वापर करून मी , संजयसिंह चव्हाण , अपर 
जिल्हाधिकारी, सांगली जिल्हा याद्वारे दिनांक ५ जून २०१७ पासून सांगली जिल्ह्याच्या, मिरज तालुक्यातील मौजे कवठेपिरान , तालुका मिरज येथील 
पुनर्वसन वसाहतीस गवे व सिद्धेश्वर या प्रचलित नावाने स्वतंत्र महसुली गावाचा दर्जा देणेबाबत सोबतच्या अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या हद्दी असलेल्या 
व सांगली जिल्ह्याच्या मिरज तालुक्यातील गवे व सिद्धेश्वर या प्रचलित नावाने ओळखण्यात येणाऱ्या गावात रूपांतर करीत आहे. 

नवीन गावातील लोकांचा उर्वरित गावातील गुरेचरण , स्मशानभूमी व खळे यासाठी नेमून दिलेल्या जमिनीवर हक्क अबाधित राहील . 
नवीन व उर्वरित गावातील लोकांचा अस्तित्वात असलेल्या रस्त्यावर जाण्या - येण्याचा हक्क अबाधित राहील. 

अनुसूची 

जिल्हा सांगली, तालुका मिरज 
गावाचे नाव 

मूळ गट नंबर/ सर्व्हे नंबर 


गवे व सिद्धेश्वर 


२१८९/ A, २१९०/ A, २१९१/ A, Land No . ७५/ B. १०६/ B /१, १०६/ B/ २, ११० / k/ २/ 
१ , ११९/ B, १६४ , २१७/ २ / १ , २१७/ २/ २ , २३० / B, २६३/ २/ १, २६६/ B / १ , २६६/ १/ २ , 
२६६/ १/ ३, ३३८ / १ to ३३८/ ३, ३३९ / २ to ३३९ / ५, ३४०/ १ , ३४०/ ३ to ३४०/ ६, ३४० / 
२ , ३४० / २/ २, ३१३ Partly , ३४९ / २/ k , ३४९ /१/ k, ३५१/ १/ १ / १ , ३५१/ १/ २, ३५२ / b / 
१ , ३५२/ १/ २, ३६१/ २ Partly , ३८१/ २ , ३८८/ b, ४४९/ b , ५३० / २, ५३१/ b, ५३३ , 
७२१, ८१७/ b , ८१७ / १/ २ , ८१७/१/ ३, ८१७ / १/ ४, ९३८ , १२६४/ २, १२६४/ ३, १३०४ / २ , 
१४३९ / b/ २, १३७४ Partly , १५९८ / b/ २ , १५९९/ २/ १/ १ , १५९९/ २/ १/ २ , १५९९/ b/ १ , 
१५९९/ b / २, १५९९/ १/ ३, १६०४/ b /१ , १६०४/ २/ २, १६६२ Partly , १६९२/ b/ २, १६१० , 
१७३४/ b , १८८०/ b, १९४६/ b, १६०९ , २०११/ b , २०२८/ १/ ३ , २०१७/ b, २०२८/ a/ २ , 
२०३९ / १/ २, २०३९/ २/ a, २०५५, २०५९ / १/ १, २०५९ / १/ २, २०२४/ b , १२६४/ १/ १. 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २० - २६, २०१७ / आषाढ २९ ते श्रावण ४, शके १९३९ 


अनुसूची-- चालू 


गावाचे नाव 


मूळ गट नंबर / सर्व्हे नंबर 


कवठेपिरान 

१ to७४, ७६ to १०५, १०६ A, १०७ to १०९ , ११० A, ११० B, १११ to ११८ , ११९ A , 
१२० to १६३, १६५ to २१६ , २१७/ १ , २१८ to २२९ , २३० A, २३१ to २६२, २६३/ १ , 
२६४ , २६५, २६६/ १, २६७ to ३१२, ३१३ Partly , ३१४ to ३३७, ३३९ / १, ३४०/१, ३४१ 
to ३४८ , ३४९ A, ३५०, ३५१/ A, ३५२ A, ३५३ to ३६० , ३६१/ २ Partly , ३६२ to ३८० , 
३८१/ १, ३८२ to ३८७, ३८९ to ४४८ , ४४९A, ४५० to ५२९ , ५३०/ १, ५३१/ A, ५३२ , 
५३३ / २, ५३४ to ६९९, ७०० to ७२० , ७२१ A , ७२२ to ८१६, ८१७, ८१८ to ९३७, ९३९ 
to १२६३, १२६४ / १, १२६५ to १३०३ १३०४/ १, १३०५ to १३७३, १३७४ Partly , १३७५ 
to १४१८ , १४१९०, १४२० to१५९७, १५९८A, १५९९/ १, १६०० to१६०३, १६०४ A, 
१६०५ to १६०८ , १६११ to १६६१, १६६२ Partly , १६६३ to १६९१, १६९२ A, १६९३ to 
१७३३ १७३४ A , १७३५ to १८८३, १८८४ to १९४५, १९४६ A, १९४७ to २०१० , २०११/ 
A, २०१२ to २०१६, २०१७ A, २०१८ to २०२३ , २०२४ A, २०२५ to २०२७ , २०२८ / A/ 

१, २०२९ to २०३८ , २०३९ / १, २०४० to २०५४ २०५६ to २०५८ २०६० to २२१८ . 
टीप : नवीन उर्वरित गावातील लोकांचा, अस्तित्वात असलेल्या रस्त्यावर जाणे-येणेचा हक्क राहील , तसेच नवीन गावातील लोकांचा उर्वरित गावातील 
स्मशानभूमी , खळे आणि गुरेचरण यासाठी नेमून दिलेल्या जमिनीवर हक्क राहील . 

परिशिष्ट - अ 
मौजे कवठेपिरान, तालुका मिरज येथील पुनर्वसन वसाहत गवे व सिद्धेश्वर या स्वतंत्र महसुली गावात रूपांतर करणेबाबत 
अ . क्र . माहितीचा प्रकार 

मूळ गाव 

वाडीचे नवीन महसुली शिल्लक राहिलेले 
गावात रूपांतर झालेले 

मूळ गाव 
गाव 


० 


० 


कवठेपिरान 


गवे व सिद्धेश्वर 


कवठेपिरान 


. 


२२८७ 


९० 


w 


१०६५६ 


६३० 


२१९७ 
१००२६ 
२१३८ 


c 


२२१८ 


८० 


. 


२०९० . २१ . ७० 


४७. ६५ . ०० 


२०४२. ५६. ७० 


० 


० 


१९७९ . ७ 


१९३४ . ६१ 


नाव 
कुटुंबाची संख्या 
लोकसंख्या 
एकूण गट नंबर, सर्व्हे नंबर / वार्ड नंबर 
क्षेत्र ( हेक्टर आर) 
आकार (रुपये पै.) 
लागणीलायक क्षेत्र 
बिगर लागणी लायक क्षेत्र 
( अ) बिनआकारी अनऑक्युपाइड 

सरकारी जमीन . 
( ब) गायरान जमिनीचे क्षेत्र ( गुरेचरण ) 
वन क्षेत्र 
गावठाण क्षेत्र 
स्मशान / दफन भूमी 


४५. ०९ 
० . ०२ 


१९ . ०७ 


१९ . ०५ 


० 


- - 


५. २८ 


५. २८ 


२८ . ३८ 


३०. ९४ 
० . ६८ 


०. ६८ 


खळे 


४० . ३६ 


४० . ३६ 


सार्वजनिक रस्ते 
सार्वजनिक शाळा 
सार्वजनिक दवाखाने 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २० - २६, २०१७ / आषाढ २९ ते श्रावण ४, शके १९३९ 


१७ 


परिशिष्ट - अ-- चालू 


होय 


होय 


पिण्याचे पाण्याची सोय 
ग्रामपंचायत 
गावाना प्रत्यक्षात दिलल गट नबर / १ to ११० . १११ to 
सर्व्हे नंबर 

२२६, २२७ to ६९९ , ७०० 
to ७४४, ७४५/१ to ७४५/ 
६ , ७४६ to १०५३, १०५४ 
to २१४८ , २१४९ / १ to 
२१४९ / ११ , २१५० to 
२१५७, २१५८ / १ to 
२१५८ / २२ , २१५९ / १ to 
२१५९ / २५ , २१६० to 
२१७७ , २१७८ / १ to 
२१७८ / २१ , २१७९ to 
२२१६, २२१७, २२१८ . 


२ 


२ 


३ 


६ 


२१८९/ A, २१९० / A, २१९१ / A , १ to ७४ , ७६ to १०५ , 
Land No . ७५/ B. १०६/ B/ १ , १०६ A, १०७ to १०९ , 
१०६/ B/ २, ११० / k/ २/ १, ११९ / ११० A, ११० B, १११ to 
B, १६४, २१७/ २/ १ , २१७/ २/ ११८ , ११९ A , १२० to 
२, २३०/ B , २६३/ २/ १ , २६६/ B/ १६३, १६५ to २१६, २१७/ 
१ , २६६/ १/ २ , २६६/ १/ ३, ३३८ / १, २१८ to २२९ , २३० A, 
१ to ३३८ / ३, ३३९ / २ to २३१ to २६२ , २६३/ १ , 
३३९ / ५ , ३४० / १ , ३४० / ३ to २६४ , २६५ , २६६/ १, २६७ 
३४० / ६ , ३४०/ २ , ३४०/ २/ २ , to ३१२, ३१३ Partly , 
३१३ Partly , ३४९ / २/k , ३४९ / ३१४ to ३३७ , ३३९ / १ , 
१ / k , ३५१ / १ / १ / १ , ३५१/ १ / २ , ३४० / १ , ३४१ to ३४८ , 
३५२/ b / १, ३५२/ १/ २ , ३६१/ २ ३४९ A , ३५० , ३५१/ A, 
Partly , ३८१/ २ , ३८८/ b , ३५२ A, ३५३ to ३६० , 
४४९ / b , ५३० / २, ५३१/ b, ५३३ , ३६१/ २ Partly , ३६२ to 
७२१ , ८१७/ b , ८१७/ १/ २ , ३८०, ३८१/ १, ३८२ to 
८१७/ १/ ३, ८१७/ १ / ४ , ९३८ , ३८७ , ३८९ to ४४८ , 
१२६४/ २, १२६४/ ३ , १३०४/ २ , ४४९A, ४५० to ५२९ , 
१४३९ / b/ २ , १३७४ Partly , ५३० / १ , ५३१/ A, ५३२ , 
१५९८/ b / २ , १५९९/ २/ १ / १ , ५३३/ २ , ५३४ to ६९९ , 
१५९९ / २ / १ / २, १५९९ / b / १ , ७०० to ७२० , ७२१ A , 
१५९९ / b / २ , १५९९ / १/ ३ , ७२२ to ८१६, ८१७, ८१८ 
१६०४/ b/ १, १६०४/ २/ २, १६६२ to ९३७, ९३९ to १२६३, 
Partly, १६९२ / b / २ , १६१० , १२६४/ १ , १२६५ to १३०३ 
१७३४/ b , १८८० / b , १९४६/ b , १३०४/ १ , १३०५ to 
१६०९ , २०११/ b, २०२८ / १/ ३, १३७३, १३७४ Partly , 
२०१७/ b , २०२८/ / २, २०३९ / १३७५ to १४१८ , 
१ / २ , २०३९ / २ / a , २०५५, १४१९A, १४२० to१५९७ , 
२०५९/ १ / १ , २०५९ / १/ २ , १५९८A, १५९९/ १, १६०० 
२०२४ / b , १२६४ / १ / १ . to१६०३, १६०४ A, १६०५ 

to१६०८ , १६११ to 
१६६१, १६६२ Partly , 
१६६३ to १६९१ , १६९२ 
A , १६९३ to १७३३ १७३४ 
A , १७३५ to १८८३ , 
१८८४ to १९४५ , १९४६ 
A , १९४७ to २०१० , 
२०११/ A , २०१२ to 
२०१६ , २०१७ A, २०१८ 
to २०२३, २०२४ A, 
२०२५ to २०२७, २०२८/ 
A/ १ , २०२९ to २०३८ , 


9C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २० - २६, २०१७ / आषाढ २९ ते श्रावण ४ , शके १९३९ 


परिशिष्ट - अ -- चालू 


२०३९ / १ , २०४० to २०५४ 
204ę to pouc po & o to 
२२१८ . 


__ संजयसिंह चव्हाण , 
अपर जिल्हाधिकारी, सांगली . 


सांगली, ५ जून २०१६ . 


Maharashtra Land Revenue Code, 1966 

Final Notification 
No. RB /ADM /RR - 175 /2017 . - In exercise of the powers of the State Government under the proviso to 
sub - section ( 1) of Section 4 of the Maharashtra Land Revenue Code , 1966 (Mah . XLI of 1966 ), delegated 
to meby GovernmentNotification , Revenue and Forests Department, No. TLC - 1076 /63926 /M -6 , dated 
1st July 1976 and after previous publication for all the concerned persons who are going to be affected , as 
required by said sub -section (4 ) of the said Section 4 , 1, Sanjaysinh Chavan , Additional Collector of Sangli 
District hereby notify the effect from the 5th June 2017 and by this , the notice is issued . 


Final Draft Notification 


No . RB - 2/ADM /RR - 175 /2017 . - In exercise of the powers of the State Government under the proviso 
to sub - section ( 1) of Section 4 of the Maharashtra Land Revenue Code, 1966 (Mah . XLI of 1966 ), delegated 
to me by Government Notification , Revenue and Forests Department, No. TLC - 1076 /63926 /M -6 , dated 
1st July 1976 , I, Sanjaysinh Chavan , the Additional Collector of Sangli District hereby, with effect from 
5th June 2017 constitute the New Village namely Gave and Sidheshwar out of origanal village Kawathe 
piran of the Miraj taluka of the Sangli district to be a village to be called Gave and Sidheshwar in the Miraj 
taluka of the said district having the limits specified in the schedule hereto appended . 


The residents of the new village Gave and Sidheshwar shall have right over assigned land of the 
residuary Kawathe village for the purpose of grazing land , cremation ground and threshing floor for all 
public utility . 


CHA 


" A right ofWay" on the existing roads is available to both the villages (New and residuary ) 


V 


Schedule 

District Sangli, taluka Miraj 
Name of Village 

Actual Gat/Survey Nos. Allotted to village 

2 
Gave and Sidheshwar 

2189/A , 2190 / A , 2191/ A , Land No. 75 / B . 106 /B / 1 , 106 /B /2 , 110 /k / 
2 / 1 , 119 / B , 164, 217 / 2 / 1 , 217 /2 /2 ,230 / B , 263 /2 / 1 , 266 / B / 1 , 266 / 
1 /2 , 266 / 1/3 , 338 / 1 to 338 /3 , 339 /2 to 339 /5 , 340 / 1, 340 / 3 to 340 / 
6 , 340 / 2 , 340 /2 /2 , 313 Partly, 349/ 2/k , 349 / 1/ k , 351/ 1 /1 , 351/ 1 /2 , 
352 /b / 1 , 352/ 1/ 2 , 361/2 Partly , 381/2 , 388 /b , 449/b , 530 /2 , 531/ 
b , 533 , 721, 817 /b , 817 / 1 /2 , 817 / 1/ 3 , 817 / 1 /4 , 938 , 1264 /2 , 
1264/3 , 1304 / 2 , 1439 /b / 2 , 1374 Partly , 1598 /b /2 , 1599 / 2 / 1 / 1 , 
1599 /2/ 1/2 , 1599/b /1, 1599/b / 2 , 1599/ 1/3 , 1604 /b /1, 1604 /2 /2 , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २० - २६, २०१७ / आषाढ २९ ते श्रावण ४, शके १९३९ 


१९ 


Schedule --contd 

Actual Gat/Survey Nos. Allotted to village 


Name of Village 


Gave and sidheshwar 


Kawathe Piran 


1662 Partly , 1692/b /2 , 1610 , 1734 / b , 1880 /b , 1946 /b , 1609 , 
2011/b , 2028 / 1/ 3 , 2017 /b , 2028 /a /2 , 2039/ 1/2 , 2039/2 / a, 2055 , 
2059 / 1/ 1, 2059/ 1 /2 , 2024 /b , 1264 / 1 /1. 
1 to 74 , 76 to 105 , 106 A , 107 to 109 , 110 A , 110 B , 111 to 118 , 
119 A , 120 to 163 , 165 to 216 , 217 / 1 , 218 to 229 , 230 A , 231 to 
262, 263/ 1 , 264 , 265 , 266 / 1 , 267 to 312 , 313 Partly , 314 to 337 , 
339 / 1 , 340 / 1, 341 to 348 , 349 A , 350 , 351/ A , 352 A , 353 to 360 , 
361 /2 Partly , 362 to 380 , 381/ 1 , 382 to 387 , 389 to 448 , 449A , 
450 to 529 , 530 / 1 , 531/ A , 532 , 533 /2 , 534 to 699 , 700 to 720 , 
721 A , 722 to 816 , 817 , 818 to 937 , 939 to 1263, 1264 / 1 , 1265 to 
1303 1304 / 1 , 1305 to 1373, 1374 Partly , 1375 to 1418 , 1419A , 
1420 to 1597 , 1598A , 1599 / 1 , 1600 to 1603 , 1604 A , 1605 
to 1608 , 1611 to 1661, 1662 Partly , 1663 to 1691, 1692 A , 1693 
to 1733 1734 A , 1735 to 1883, 1884 to 1945 , 1946 A , 1947 to 
2010 , 2011/ A , 2012 to 2016 , 2017 A , 2018 to 2023 , 2024 A , 2025 
to 2027 , 2028 /A / 1, 2029 to 2038 , 2039/1, 2040 to 2054 2056 to 
2058 2060 to 2218 . 


Note : A right ofway on the existing roads is available to both the village (new and residuary ). The 

residents of the new village shall have a right over the assigned lands of the residuary village for 
the purpose of grazing land , cremation ground and threshing floor for all public utility . 

Annexure - A 
Information about the Gave and Sidheshwar under the Kavathe Piran in taluka Miraj in the 

Sangli district to be converted in to village 
Sr. No. Factor Original Village New village after Remaining 

conversion of wadi original 
in the village 

village 
2 
Name Kavathe piran Gave and 

Kavathe piran 

Sidheshwar 
No of families 

2287 90 

2197 
Population 

10656 630 

10026 
Total Gat Nos./Survery Nos . etc . 2218 

80 

2138 
Area (Hectare Are ) 2090 .21.70 47.65 .00 

2042.56 .70 
Assessment 
Cultivable Area 

1979. 7 45 .09 

1934 .61 
Uncultivable Area 

19 .07 0 . 02 

19 . 05 
(a ) Unassessed Unoccupied 

Govt. Land. 
(b ) Area of grazing lands i.e . 5 . 28 

Gurecharan 
10 Forests 


5 . 28 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २० - २६, २०१७ / आषाढ २९ ते श्रावण ४, शके १९३९ 


परिशिष्ट - अ- - चालू 


2 


2 .56 


ni: 


28 . 38 
0.68 


- - 


: 


40 . 36 


: 


: 


: 


: 


Yes 


: 


Gaothan area 

30 . 94 
Burial Ground 

0 .68 
Threshing Floor 
Public Roads 

40 . 36 
Public Schools 
Public Dispensary 
Drinking Water 

Yes 
Village Panchayat 

1 
ActualGat No./Survey No. 1 to 110 , 111 to 
alloted to the villages. 226 , 227 to 699 , 

700 to 744, 745 / 1 
to 745 /6 , 746 to 
1053, 1054 to 2148 , 
2149/ 1 to 2149/ 11 , 
2150 to 2157 , 
2158 / 1 to 2158 / 22 , 
2159 / 1 to 2159/ 25 , 
2160 to 2177 , 
2178 / 1 to 2178 /21 , 
2179 to 2216 , 
2217 , 2218 . 


2189 /A , 2190 / A , 2191/ 1 to 74 , 76 to 105 , 
A , Land No. 75 /B . 106 / 106 A , 107 to 109, 
B /1 , 106 / B /2 , 110 /5 / 2 / 1, 110 A , 110 B , 111 to 
119 / B , 164 , 217 / 2 / 1 , 118 , 119 A , 120 to 
217 /2 /2 , 230 / B , 263/ 2 / 1 , 163, 165 to 216 , 
266 / B / 1 , 266 / 1/2 , 266 / 217 / 1, 218 to 229 , 
1 / 3 , 338 / 1 to 338 / 3 , 230 A , 231 to 262 , 
339 / 2 to 339 /5 , 340 / 1, 263 / 1 , 264 , 265 , 
340 / 3 to 340 /6 , 340 / 2 , 266 / 1 , 267 to 312 , 
340 / 2 / 2 , 313 Partly , 313 Partly , 314 to 
349/ 2 /k , 349 / 1/k , 351/ 1 / 337 , 339/ 1, 340 / 1 , 
1 , 351/ 1 / 2 , 352 / b / 1 , 341 to 348 , 349 A , 
352/ 1/ 2 , 361/2 Partly , 350 , 351/ A , 352 A , 
381/ 2 , 388 /b , 449 /b , 353 to 360 , 361/ 2 
530 / 2 , 531/6 , 533 , 721, Partly , 362 to 380 , 
817 /b , 817 / 1 /2 , 817 / 1 / 3 , 381/ 1 , 382 to 387 , 
817 / 1 /4 , 938 , 1264 /2 , 389 to 448 , 449A , 
1264/ 3 , 1304 /2 , 1439 /b / 450 to 529, 530 / 1 , 
2 , 1374 Partly , 1598 /b / 531/ A , 532 , 533 / 2 , 
2 , 1599/2 /1/ 1 , 1599 /2 / 1/ 534 to 699 , 700 to 
2 , 1599 /b / 1 , 1599/b /2 , 720 , 721 A , 722 to 
1599 / 1 / 3 , 1604 / b / 1 , 816 , 817 , 818 to 
1604 /2 / 2 , 1662 Partly , 937 , 939 to 1263 , 
1692 /b / 2 , 1610 , 1734 / b , 1264 / 1 , 1265 to 
1880 /b , 1946 / b , 1609, 1303 1304 / 1, 1305 
2011/b , 2028 / 1 /3 , 20171 to 1373, 1374 
b , 2028 /a /2 , 2039 / 1/ 2 , Partly , 1375 to 
2039/2 /a , 2055 , 2059 / 1/ 1418 , 1419A , 1420 
1 , 2059 / 1 /2 , 2024 /b , to 1597 , 1598A , 
1264 / 1 / 1 . 

1599 / 1 , 1600 
to 1603 , 1604 A , 
1605 to 1608 , 1611 
to 1661, 1662 
Partly , 1663 to 
1691, 1692 A , 1693 
to 1733 1734 A , 
1735 to 1883, 1884 
to 1945 , 1946 A , 
1947 to 2010 , 2011 / 
A , 2012 to 2016 , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २० - २६, २०१७ / आषाढ २९ ते श्रावण ४, शके १९३९ 


२१ 


Annexure - A — contd . 


2017 A , 2018 to 
2023, 2024A, 2025 
to 2027 , 2028/ A/ 1 , 
2029 to2038, 2039/ 
1 , 2040 to 2054 
2056 to 2058 2060 

to 2218. 
SANJAYSINH CHAVAN , 
Additional Collector , Sangli . 


Sangli, 5th June 2016 . 


महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १९६६ 


अंतिम अधिसूचना 


क्रमांक मह-२/ प्रशासन/ आरआर-१७६ / २०१६. - शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक टीएलसी- १०७६ / ६३९२३ / म-६, दिनांक 
१ जुलै १९७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१) याच्या कलम ४, पोट - कलम ( १ ) 
च्या परंतुकाखाली राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत , त्याचा वापर करून मी , संजयसिंह चव्हाण , अपर 
जिल्हाधिकारी, सांगली जिल्हा याद्वारे उक्त कलम ४ च्या पोट - कलम ( १) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे जी अंतिम अधिसूचना काढण्याचे याद्वारे दिनांक 
५ जून २०१७ पासून योजित आहे, त्या अधिसूचनेचा पुढील मसुदा उक्त कलम ४ , पोट- कलम ( १) अन्वये आवश्यक असल्याप्रमाणे, तिचा परिणाम होणेचा 
संभव असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या माहितीसाठी याद्वारे प्रसिद्ध करणेत येत आहे. 


अधिसूचनेचा मसुदा 


क्रमांक मह -२ / प्रशासन / आरआर- १७६ / २०१६. - शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक टीएलसी- १०७६ / ६३९२३/ म-६, दिनांक 
१ जुलै १९७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१ ) याच्या कलम ४, पोट - कलम ( १) 
च्या परंतुकान्वये राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्योयोजित करण्यात आल्या आहेत , त्याचा वापर करून मी , संजयसिंह चव्हाण , अपर 
जिल्हाधिकारी , सांगली जिल्हा याद्वारे दिनांक ५ जून २०१७ पासून सांगली जिल्ह्याच्या , मिरज तालुक्यातील मौजे दुधगाव , तालुका मिरज येथील पुनर्वसन 
वसाहतीस आंबोळे या प्रचलित नावाने स्वतंत्र महसुली गावाचा दर्जा देणेबाबत सोबतच्या अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या हद्दी असलेल्या व सांगली जिल्ह्याच्या 
मिरज तालुक्यातील आंबोळे या प्रचलित नावाने ओळखण्यात येणाऱ्या गावात रूपांतर करीत आहे . 


नवीन गावातील लोकांचा उर्वरित गावातील गुरेचरण , स्मशानभूमी व खळे यासाठी नेमून दिलेल्या जमिनीवर हक्क अबाधित राहील . 


नवीन व उर्वरित गावातील लोकांचा अस्तित्वात असलेल्या रस्त्यावर जाण्या- येण्याचा हक्क अबाधित राहील . 


अनुसूची 
जिल्हा सांगली, तालुका मिरज 

मूळ गट नंबर/ सर्व्हे नंबर 


गावाचे नाव 


आंबोळे 


१०२/ १, १४६/ १, १४९ / १ , १६५, २१८ / १, २२९/ १ , २५७/ २, २७२/ २, २९५/ २, ३०१/ २, ३१८ / 
१ , ३२३/ १ A, ३२६, ३२८ / २, ३५४/ २, ४१४ , ४१७, ४३२/ २, ४३२/ २/ १ , ४३८/ २, ४३९ , ४४० / 
१B, ४४०/ २, ४५६/ १, ४५६/ २, ४७८ / १, ४७८/ २, ४९६/ २, ४९७/ २, ४९९, ५१९/ ३ A, ६५८ / 
१ A, ६६५/ २ , ६७३/ १ , ६८२/ २, ७२१/ १, ८७०/ २, ८९३/ १, ८९५/ १ , ८९६/ १, ९४९ / १, १००२ / 
२ , १०१३, १०२३/ १/ १, १०२३/ १/ २, १०२३ / १/ ३, १०५१/ २, १०६३/ २, १०८२/ १, १०९१, १०९६/ 
२, १०९६/३, १०९७/ २, ११२३ / २/ १, ११२३ / २/ २, १३७४/ २, १४०२/२ Partly , १४११/ १, १४३८ / 


LT 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २० - २६, २०१७ / आषाढ २९ ते श्रावण ४ , शके १९३९ 


अनुसूची-- चालू 


गावाचे नाव 


मूळ गट नंबर/ सर्वे नंबर 


आंबोळे 


१ , १४७९/ २, १४८०/ १ , १६९०/ २ / १ , १७३२/ २/ २, १७३६/ B/ २/ १, १७३६ / B/ २B/ १/ 
२ Partly, १७४९ / १, १७५२/ २/ २ , १७५२/ २/ ३, १८०० / २, १८०१/ २, १८०८/ २, १८३५/ १ , 
१८४५/ १, १८५३ / १, १८५३ /२/१ , १८५३ /२/ २, १८७१/१/१, १८७१/ २, १८८५/ २, १८८६/ 
१ , १८८७/ १, १८९५/ २, १९४३/ १ , २००१/ १, २०८१ . 


दुधगाव 

२ ते १०१ , १०२ / २ ते १४५ , १४६ / २ ते १४८ , १४९ / २ ते १६४ , १६६ ते २१७, २१८ / २ ते २२८ , 
२२९ / २ ते २५७/ १, २५८ ते २७२/ १, २७३ ते २९५/ १, २९६ ते ३००, ३०१/ १, ३०२ ते 
३१७, ३१८ / २ ते ३२२ , ३२३ /१B ते ३२५ , ३२७ ते ४१३ , ४१५ ते ४१६ , ४१८ ते ४३२ /१, ४३३ 
ते ४३८/ १, ४४०/ १ A, ४४१ ते ४५५ , ४५७ ते ४७७, ४७९ ते ४९६/ १, ४९७/१ , ४९८ , ५०० ते 
५१९ / २, ५१९ / ३ B ते ६५७, ६५८ / १ B to ६६५/१, ६६६ ते ६७२, ६७३/२ P . ते ७२० , ७२१ / 
२ ते ८७० /१,८७१ ते ८९२/ २, ८९३/ २ ते ८९४ , ८९५/ २, ८९६/ २ ते ९४८ ,९४९ / २ ते १००२/ १, 
१००३ ते १०१२, १०१४ ते १०२२ , १०२३ /२ ते १०५१/ १, १०५२ ते १०६३/ १, १०६४ ते १०८१ , 
१०८२/ २ ते १०९०, १०९२ ते १०९६/ १ , १०९६/ ४ ते १०९७/ १, १०९८ ते ११२३/ १ , ११२४ ते 
१३७४/ १, १३७५ ते १४०२/ १, १४०२/ २ Partly , १४०३ to १४१० , १४११/ २ ते १४३७, १४३८ / 
२ ते १४७९ / १, १४८०/ २ ते १६९०/ १, १६९०/ २ / २ ते १७३२ / २/ १, १७३३ ते १७३६/ १ A , १७३६/ 
B / २B/ १/ २ Partly , १७३६ / B/ १/ १ to १७४८ , १७४९ / २ ते १७५२ / २/ १, १७५३ ते १८०० / 
१,१८०१/ १, १८०२ ते १८०८/ १, १८०९ ते १८३४, १८३५ / २ ते १८४४ , १८४५/ २ ते १८५३ / १, 
१८५४ ते १८७०, १८७१/ २ ते १८८५/ १ , १८८६/ २, १८८७/ २ ते १८९५/ १ , १८९६ ते 

१९४२, १९४३/ २ ते २००० , २००१/ २ ते २०८०, २०८२ ते २०८४ . 
टीप : नवीन उर्वरित गावातील लोकांचा, अस्तित्वात असलेल्या रस्त्यावर जाणे - येणेचा हक्क राहील , तसेच नवीन गावातील लोकांचा उर्वरित गावातील 
स्मशानभूमी , खळे आणि गुरेचरण यासाठी नेमून दिलेल्या जमिनीवर हक्क राहील. 

परिशिष्ट - अ 
मौजे दुधगाव, तालुका मिरज येथील पुनर्वसन वसाहत आंबोळे या स्वतंत्र महसुली गावात रूपांतर करणेबाबत 
अ . क्र . माहितीचा प्रकार 

मूळ गाव 

वाडीचे नवीन महसुली शिल्लक राहिलेले 
गावात रूपांतर झालेले 

मूळ गाव 


गाव 


- 


५ 


6 


नाव 


दुधगाव 


आंबोळे 


दुधगाव 


१६८५ 


६० 


१६२५ 


९०२२ 


३२५ 


८६९७ 


२०८३ 


० 


८३ 


२००० 


२०१२ . ३९ 


५२. २२ 


१९६० . १७ 


कुटुंबाची संख्या 
लोकसंख्या 
एकूण गट नंबर , सर्व्हे नंबर/ वार्ड नंबर 
क्षेत्र ( हेक्टर आर) 
आकार (रुपये पै.) 
लागणीलायक क्षेत्र 
बिगर लागणी लायक क्षेत्र 
( अ) बिनआकारी अनऑक्युपाइड 

सरकारी जमीन . 
( ब ) गायरान जमिनीचे क्षेत्र ( गुरेचरण ) 
वन क्षेत्र 


० 


१६५१ . ८ 


४६. ७४ 


१६०५ .०६ 
१९ .८५ 


२० . १ 


२५ 


२१. ८९ 


२१ . ८९ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २० - २६, २०१७ / आषाढ २९ ते श्रावण ४, शके १९३९ 


२३ 


परिशिष्ट - अ-- चालू 


३ 


२५. ७९ 


२५. ७९ 


गावठाण क्षेत्र 
स्मशान / दफन भूमी 


खळे 


२७. ७६ 


२७. ७६ 


सार्वजनिक रस्ते 
सार्वजनिक शाळा 
सार्वजनिक दवाखाने 
पिण्याचे पाण्याची सोय 
ग्रामपंचायत 
गावांना प्रत्यक्षात दिलेले गट नंबर/ 
सर्व्हे नंबर 


आहे 


आहे 


२ ते १०० , १०१ ते २०० , 
२०१ ते ३०० , ३०१ ते 
४०० , ४०१ ते ५०० , ५०१ 
ते ६०० , ६०१ ते ७०० , 
७०१ ते ८०० , ८०१ ते 
९०० , ९०१ ते १००० , 
१००१ ते ११०० , ११०१ to 
१२०० , १२०१ ते १३०० , 
१३०१ ते १४०० , १४०१ ते 
१५०० , १५०१ ते १६०० , 
१६०१ ते १७०० , १८०१ ते 
१९०० , १९०१ ते २००० , 
२००१ ते २०८४ = २०८३ 


१०२/ १, १४६/ १, १४९ / १, १६५, २ ते १०१, १०२ / २ ते १४५ , 
२१८/ १, २२९ / १, २५७/ २ , २७२ / १४६/ २ ते १४८ , १४९/ २ ते 
२ , २९५/ २, ३०१/२ , ३१८ / १ , १६४, १६६ ते २१७, २१८/ 
३२३ / १ A, ३२६ , ३२८ / २ , २ ते २२८ , २२९ / २ ते 
३५४/ २, ४१४, ४१७, ४३२/ २ , २५७/ १ , २५८ ते २७२/ १ , 
४३२/ २/ १, ४३८ / २ , ४३९ , ४४०/ २७३ ते २९५/ १ , २९६ ते 
१B, ४४०/ २, ४५६/ १ , ४५६/ २, ३०० , ३०१ / १ , ३०२ ते 
४७८ / १, ४७८ / २, ४९६/ २, ४९७/ ३१७ , ३१८ / २ ते ३२२ , 
२, ४९९, ५१९ / ३ A, ६५८/ १ A, ३२३/१ B ते ३२५, ३२७ ते 
६६५/ २, ६७३ /१, ६८२/ २, ७२१/ ४१३, ४१५ ते ४१६, ४१८ 
१, ८७० / २ , ८९३/१, ८९५/ १ , ते ४३२ / १, ४३३ ते ४३८ /१ , 
८९६/ १ , ९४९ / १, १००२/ २ , ४४० / १ A, ४४१ ते ४५५ , 
१०१३, १०२३ / १/ १ , १०२३/ १/ ४५७ ते ४७७, ४७९ ते 
२ , १०२३ / १/ ३, १०५१/२ , १०६३/ ४९६/ १, ४९७/ १ , ४९८ , 
२ , १०८२/ १ , १०९१, १०९६/ ५०० ते ५१९ / २ , ५१९/ ३ 
२ , १०९६/ ३, १०९७/ २, ११२३/ २/ B ते ६५७, ६५८/ १ B to 
१ , ११२३/ २ / २ , १ ३७४ / ६६५/ १ , ६६६ ते ६७२ , 
२, १४०२/ २ Partly , १४११/ ६७३ / २ P . ते ७२० , ७२१ / 
१, १४३८/ १, १४७९ / २, १४८०/ २ ते ८७० /१,८७१ ते ८९२ / 
१, १६९०/ २ A/ , १७३२/ २/ २ , २, ८९३/ २ ते ८९४, ८९५/ 
१७३६/ B/ २/ १ , १७३६ / B/२B / २, ८९६ / २ ते ९४८ ,९४९ / २ 
१/ २ Partly , १७४९ / १, १७५२/ ते १००२/ १ , १००३ ते 
२/ २ , १७५२/ २ / ३ , १८०० / १०१२ , १०१४ ते १०२२ , 
२ , १८०१/ २, १८०८ / २ , १८३५ / १, १०२३/ २ ते १०५१/ १, १०५२ 
१८४५/ १, १८५३ / १, १८५३ / २/ ते १०६३/ १, १०६४ ते 
१ , १८५३/ २/ २, १८७१/ १/ १, १०८१ , १०८२/ २ ते 

१०९०, १०९२ ते १०९६/ १ , 
१०९६/ ४ ते १०९७/१ ,१०९८ 
ते ११२३/ १ , ११२४ ते 
१३७४ /१, १३७५ ते १४०२ / 
१ , १४०२ / २ Partly , 
१४०३ to १४१० , १४११/ २ 
ते १४३७ , १४३८ / २ ते 
१४७९/ १, १४८०/ २ ते 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २० - २६, २०१७ / आषाढ २९ ते श्रावण ४ , शके १९३९ 


परिशिष्ट - अ -- चालू 


१६९० / १ , १६९०/ २A/ २ ते 
१७३२ / २ / १ , १७३३ ते 
१७३६ / १ A, १७३६ / B / 
२B/ १/ २ Partly , १७३६/ 
B / १/ १ to १७४८ , १७४९ / २ 
ते १७५२/ २/ १ , १७५३ ते 
१८०० / १, १८०१/ १, १८०२ 
ते १८०८ / १ , १८०९ ते 
१८३४ , १८३५/ २ ते १८४४ , 
१८४५/ २ ते १८५३ / १ , 
१८५४ ते १८७० , १८७१/ २ 
ते १८८५/ १ , १८८६/ २ , 
१८८७/ २ ते १८९५ / 
१, १८९६ ते १९४२ , १९४३ / 
२ ते २००० , २००१/ २ ते 
२०८०, २०८२ ते २०८४ . 


संजयसिंह चव्हाण, 
अपर जिल्हाधिकारी, सांगली . 


सांगली, ५ जून २०१७. 


Maharashtra Land Revenue Code , 1966 

Notification 
No. RB /ADM /RR - 176 /2016 . — In exercise of the powers of the State Government under the proviso to 
sub -section ( 1) of Section 4 of the Maharashtra Land Revenue Code, 1966 (Mah . XLI of 1966 ), delegated 
to me by Government Notification , Revenue and Forests Department, No. TLC - 1076 /63926 /M -6 , dated 
1st July 1976 and after previous publication for all the concerned personswho are going to be affected , as 
required by said sub -section (4 ) of the said Section 4 , 1, Sanjaysinh Chavan , Additional Collector of Sangli 
District hereby notify the effect from the 5th June 2017 and by this , the notice is issued . 


Final Draft Notification 


No . RB - 2/ADM /RR - 176 /2016 . — In exercise of the powers of the State Government under the proviso 
to sub -section (1 ) of Section 4 of the Maharashtra Land Revenue Code , 1966 (Mah . XLI of 1966 ) , delegated 
to meby Government Notification , Revenue and Forests Department, No. TLC- 1076 /63926 /M -6 , dated 
1st July 1976 , I, Sanjaysinh Chavan , Additional Collector of Sangli District hereby , with effect from 
5th June 2017 constitute the New Village namely Aambole out of origanal village Dudhgaon of the Miraj 
taluka of the Sangli district to be a village to be called Aambole in the Miraj taluka of the said districthaving 
the limits specified in the schedule hereto appended . 


The residents of the new village Aambole shall have right over assigned land of the residuary Dudhgaon 
village for the purpose of grazing land, cremation ground and threshing floor for all public utility. 


" A right of Way" on the existing roads is available to both the villages (New and residuary ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २० - २६, २०१७ / आषाढ २९ ते श्रावण ४, शके १९३९ 


२५ 


Schedule 
District Sangli , taluka Miraj 

Actual Gat/Survey Nos . Allotted to village 


Name of Village 


Aambole 


102 /1, 146 /1, 149/ 1, 165 , 218 / 1, 229 /1, 257 /2 , 272 /2, 295 /2 , 
301/ 2 , 318 / 1 , 323 / 1 A , 326 , 328 /2 , 354 /2 , 414 , 417 , 432 /2 , 
432 /2 / 1, 438 / 2 , 439 , 440 / 1 B , 440 /2 , 456 / 1 , 456 /2 , 478 / 1, 478 / 
2 , 496 /2 , 497 / 2 , 499 , 519 /3 A , 658 / 1 A , 665 /2 , 673 / 1, 682 /2 , 
721/ 1 , 870 /2 , 893 / 1 , 895 / 1 , 896 / 1, 949/ 1 , 1002/2 , 1013 , 1023/ 
1/ 1 , 1023 / 1 /2 , 1023 / 1 /3 , 1051/ 2 , 1063/2 , 1082/ 1 , 1091, 1096 / 
2 , 1096 / 3 , 1097 / 2 , 1123/ 2 / 1 , 1123/2 / 2 , 1374/ 2 , 1402 /2 Partly , 
1411 / 1 , 1438 / 1 , 1479 / 2 , 1480 / 1 , 1690 / 2 A / 1 , 1732 / 2 / 2 , 1736 / 
B /2 / 1, 1736 / B /2B / 1 /2 Partly , 1749 / 1, 1752 / 2 /2 , 1752/2 /3 , 1800 / 
2 , 1801/ 2 , 1808 / 2 , 1835 / 1 , 1845 / 1 , 1853 / 1 , 1853 /2 / 1 , 1853 / 2 /2 , 
1871/ 1/ 1 , 1871/2 , 1885 /2 , 1886 / 1, 1887 / 1 , 1895 /2 , 1943 /1 , 2001/ 
1, 2081. 


Dudhgaon 


2 to 101, 102 / 2 to 145 , 146 /2 to 148 , 149 / 2 to 164 , 166 to 217 , 
218 / 2 to 228 , 229/ 2 to 257 / 1 , 258 to 272/ 1 , 273 to 295 / 1 , 296 
to 300 , 301/ 1 , 302 to 317 ,318 /2 to 322 , 323 / 1 B to 325 , 327 to 
413 , 415 to 416 , 418 to 432 / 1 , 433 to 438 / 1, 440 / 1 A , 441 to 
455 , 457 to 477 , 479 to 496 / 1 , 497 /1 , 498 , 500 to 519 /2 , 519 / 
3 B to 657, 658 / 1 B to 665 / 1, 666 to 672 ,673/2 P . to 720 , 721/ 
2 to 870 / 1 ,871 to 892 / 2 , 893 / 2 to 894 , 895 / 2 , 896 / 2 to 
948 , 949 / 2 to 1002/ 1 , 1003 to 1012 , 1014 to 1022 , 1023 /2 to 
1051/ 1, 1052 to 1063/1 , 1064 to 1081, 1082/2 to 1090 , 1092 to 
1096 / 1 , 1096 / 4 to 1097 / 1 , 1098 to 1123 / 1 , 1124 to 1374 / 
1 , 1375 to 1402 / 1 , 1402 /2 Partly , 1403 to 1410 , 1411/ 2 to 
1437 , 1438 /2 to 1479 / 1, 1480 /2 to 1690 / 1 , 1690 /2A /2 to 1732 / 
2 / 1 , 1733 to 1736 / 1 A , 1736 /B /2B / 1/ 2 Partly , 1736 / B / 1 / 1 to 
1748 , 1749/2 to 1752/ 2 / 1, 1753 to 1800 / 1 , 1801/ 1 , 1802 to 
1808 / 1 , 1809 to 1834 , 1835 / 2 to 1844 , 1845 /2 to 1853 / 1 , 1854 
to 1870 , 1871/2 to 1885 / 1 , 1886 /2 , 1887 /2 to 1895 / 1 , 1896 to 
1942 , 1943/2 to 2000 , 2001/2 to 2080 , 2082 to 2084 . 


Note : A right of way on the existing roads is available to both the village (new and residuary ) . The 

residents of the new village shall have a right over the assigned lands of the residuary village for 
the purpose of grazing land , cremation ground and threshing floor for all public utility . 

Annexure - A 
Information about the Aambole under the Dudhgaon in taluka Miraj in the Sangli district to be 

converted in to village 
Sr. No . Factor Original Village New village after Remaining 

conversion of wadi original 
in the village 

village 
2 
Name Dudhgaon Aambole 

Dudhgaon 
No of families 

1685 60 

1625 
Population 9022 

8697 
TotalGat Nos ./Survery Nos. etc. 2083 

2000 
Area (Hectare Are ) 

2012 . 39 52. 22 

1960 . 17 
Assessment 


ܝ 


4 


ܝ 


ܝ 


ܚ 


325 


ܠܛ 


83 


ܗ 


ܗ 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २० - २६, २०१७ / आषाढ २९ ते श्रावण ४ , शके १९३९ 


0 .25 


- - 


548 


Yes 


Annexure - A - contd . 

3 
Cultivable Area 

1651. 8 46 .74 

1605. 06 
Uncultivable Area 20 . 1 

19 . 85 
(a ) Unassessed Unoccupied 

Govt. Land. 
(b ) Area of grazing lands i.e . 21.89 

21. 89 
Gurecharan 
Forests 
Gaothan area 25 .79 

25 . 79 
Burial Ground 
Threshing Floor 
Public Roads 27 .76 

27 .76 
Public Schools 
Public Dispensary 
Drinking Water 

Yes 
Village Panchayat 
ActualGat No./Survey No. 2 to 100 , 101 to 102/ 1, 146 / 1 , 149 / 1 , 2 to 101, 102 / 2 to 
alloted to the villages . 200 , 201 to 300 , 165, 218 / 1, 229 / 1 , 257 / 145 , 146 / 2 to 148 , 

301 to 400 , 401 to 2 , 272 /2 , 295 / 2 , 301/ 2 , 149 /2 to 164, 166 to 
500 , 501 to 600 , 318 / 1 , 323 / 1 A , 326 , 217 , 218 / 2 to 228 , 
601 to 700 , 701 to 328 / 2 , 354 /2 , 414 , 417 , 229 / 2 to 257 / 1 , 258 
800 , 801 to 900 , 432 /2 , 432 /2 / 1 , 438 /2 , to 272 / 1 , 273 to 
901 to 1000 , 1001 439 , 440 / 1 B , 440 /2 , 295 /1 , 296 to 300 , 
to 1100 , 1101 to 456 / 1 , 456 / 2 , 478 / 1 , 301/ 1 , 302 to 
1200 , 1201 to 1300 , 478 /2 , 496 /2 , 497 /2 , 317 , 318 /2 to 322 , 
1301 to 1400 , 1401 499 , 519 / 3 A , 658 / 1 A , 323 / 1 B to 325 , 327 
to 1500 , 1501 to 665 /2 , 673/ 1 , 682/ 2 , to 413 , 415 to 416 , 
1600 , 1601 to 1700 , 721 / 1 , 870 / 2 , 893 / 1 , 418 to 432 / 1 , 433 to 
1701 to 1800 , 1801 895 / 1 , 896 / 1 , 949 / 1 , 438 / 1 , 440 / 1 A , 441 
to 1900 , 1901 to 1002/2 , 1013 , 1023 / 1/1 , to 455 , 457 to 477 , 
2000 , 2001 to 2084 1023 / 1 / 2 , 1023 / 1 / 3 , 479 to 496 / 1, 497 / 1 , 
= 2083 

1051/ 2 , 1063/ 2 , 1082 / 498 , 500 to 519 / 2 , 
1 , 1091, 1096 / 2 , 1096 / 519 / 3 B to 657 , 
3 , 1097 / 2 , 1123 / 2 / 1 , 658 / 1 B to 665 / 1 , 
1123 / 2 / 2 , 1374/ 2 , 1402/ 666 to 672 ,673/2 P . 
2 Partly , 1411/ 1 , 1438 / 1 , to 720 , 721/ 2 to 
1479 /2 , 1480 /1, 1690 /2 870 / 1,871 to 892 /2 , 
A / 1 , 1732 /2 /2 , 1736 / B / 893 /2 to 894 , 895 /2 , 
2 / 1 , 1736 / B /2B / 1 /2 896 /2 to 948 ,949 /2 
Partly , 1749/1 , 1752/2 /2 , to 1002/ 1 , 1003 to 
1752 / 2 / 3 , 1800 /2 , 1801 1012 , 1014 to 1022 , 
2 , 1808 /2 , 1835 /1 , 1845 / 1023 / 2 to 1051/ 
1 , 1853 / 1 , 1853 /2 / 1 , 1 , 1052 to 1063/ 
1853 / 2 / 2 , 1871/ 1 / 1 , 1 , 1064 to 1081, 
1871/2 , 1885 / 2 , 1886 / 1 , 1082 / 2 

to 
1887 / 1, 1895 / 2 , 1943 / 1, 1090 , 1092 to 1096 / 
2001/ 1 , 2081. 

1 , 1096 /4 to 1097 / 
1 , 1098 to 1123 / 
1 , 1124 to 1374 / 
1, 1375 to 1402 / 1 , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २० - २६, २०१७ / आषाढ २९ ते श्रावण ४, शके १९३९ 


२७ 


Annexure - A — contd . 


1402/ 2 Partly, 1403 
to 1410 , 1411/ 2 to 
1437, 1438/ 2 to 
1479/ 1, 1480/ 2 to 
1690 / 1 ,1690/ 2A/ 2 
to 1732 / 2/ 1 , 1733 
to 1736 /1A, 1736/ 
B / 2B/ 1 / 2 Partly , 
1736 / B / 1 / 1 to 
1748 , 1749 / 2 to 
1752/ 2 / 1 , 1753 to 
1800 / 1 , 1801/ 1 , 
1802 to 1808 / 
1 , 1809 to 1834, 
1835 / 2 to 1844. 
1845 / 2 to 1853/ 1 , 
1854 to 1870, 1871/ 
2 to 1885 / 1, 1886/ 
2, 1887/ 2 to 1895 / 
1 , 1896 

to 
1942, 1943/ 2 to 
2000 , 2001/ 2 to 

2080 , 2082 to 2084. 
SANJAYSINH CHAVAN , 
Additional Collector, Sangli. 


Sangli, 5th June 2017. 


पोलीस उपआयुक्त यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक पोउआ /वाहतूक/ ५३/ २०१७ . - ज्याअर्थी, पुणे शहरातील खालील ठिकाणी वाहतूक सुरक्षित व सुरळीतपणे चालणे इष्ट आहे, त्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन , 
गृह विभाग, क्रमांक एमव्हीए-०१९६ /८७१ / सीआर-३७/टीआरए - २, दिनांक २७ सप्टेंबर १९९६ चे नोटिफिकेशननुसार मोटार वाहन कायदा, कलम ११५ , ११६ ( १), 
(ए), ( बी), ११६(४) आणि ११७ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून तसेच प्राप्त हरकती व सूचनांचा विचार करून मी, अशोक मोराळे, पोलीस 
उपआयुक्त , वाहतूक नियंत्रण शाखा, पुणे शहर , अत्यावश्यक सेवेतील वाहने ( उदा. फायर ब्रिगेड, पोलीस वाहने , रुग्णवाहिका इत्यादी) खेरीज करून खालीलप्रमाणे 
अंतिम आदेश निर्गमित करीत आहे. सदर ठिकाणी यापूर्वी पार्किंगबाबत असलेले निबंध रद्द समजण्यात येतील . 

चतु: शृंगी वाहतूक विभाग, पुणे अंतर्गत 
बाणेर- पाषाण लिंक रोड भागात - अथश्री सोसायटी ते कुमार सहवास सोसायटी दरम्यान रोडच्या दोन्ही बाजूस १५० मीटर अंतरापर्यंत नो 
पार्किंग व माउंटवर्ट पॅसिफिक ते बिआरीत्झ सोसायटी दरम्यान १०० मीटर अंतरापर्यंत पी - १, पी - २ पार्किंग करणेत येत आहे . 

अशोक मोराळे, 

पोलीस उपआयुक्त , 

वाहतूक शाखा, पुणे शहर, पुणे . 
पुणे , ५ जून २०१७. 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २० - २६, २०१७ / आषाढ २९ ते श्रावण ४, शके १९३९ 


आदेश 


क्रमांक पोउआ/वाहतूक/ २०/ २०१७ . - ज्याअर्थी, पुणे शहरातील खालील ठिकाणी वाहतूक सुरक्षित व सुरळीतपणे चालणे इष्ट आहे, त्याअर्थी, महाराष्ट्रशासन , 
गृह विभाग, क्रमांक एमव्हीए-०१९६/ ८७१ / सीआर- ३७ /टीआरए - २, दिनांक २७ सप्टेंबर १९९६ चे नोटिफिकेशननुसार मोटार वाहन कायदा , कलम ११५ , ११६ (१ ), 
( ए), ( बी), ११६ (४ ) आणि ११७ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून तसेच प्राप्त हरकती व सूचनांचा विचार करून मी , अशोक मोराळे, पोलीस 
उपआयुक्त , वाहतूक नियंत्रण शाखा, पुणे शहर , अत्यावश्यक सेवेतील वाहने ( उदा . फायर ब्रिगेड , पोलीस वाहने , रुग्णवाहिका इत्यादी) खेरीज करून खालीलप्रमाणे 
अंतिम आदेश निर्गमित करीत आहे. सदर ठिकाणी यापूर्वी पार्किंगबाबत असलेले निर्बंध रद्द समजण्यात येतील . 

बंडगार्डन वाहतूक विभाग , पुणे अंतर्गत 
( १) चर्च रोडवरील किराड चौक ते समाज कल्याण आयुक्तालयापर्यंत जाणाऱ्या वाहनांना प्रवेश बंद करण्यात येत आहे. 

(२) किराड चौकात आलेल्या वाहनांनी सरळ समाज कल्याण आयुक्तालयाकडे न जाता जी . पी . ओ. व नेहरू मेमोरिअल ( साधु वासवानी रोड ) 
चौकाकडून इच्छीत स्थळी जावे. 

अशोक मोराळे, 

पोलीस उपआयुक्त , 

वाहतूक शाखा, पुणे शहर , पुणे . 
पुणे, १६ मे २०१७. 


पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून खाली दर्शविलेल्या दिनांकास प्रसिद्ध झाल्या आहेत . 

मंगळवार , जानेवारी ५ , २०१६ / पौष १५, शके १९३७ 


उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 

उ - १४ याद्वारे राज्य शासनाने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , 
जिल्हा सातारा 

१९६२ चा नियम २८ अन्वये जिल्हाधिकारी यांना प्रदान केलेल्या उक्त 

अधिनियमाचे कलम ३२ , कलम ३३, कलम ३६ व ३८ चे खाली 
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १९६१ यांच्या कलम ३२ (१) अन्वये 

जिल्हाधिकाऱ्यांची कामे पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, वाई 
अधिसूचना 

विभाग, जिल्हा सातारा यांची कलम २ (३) अन्वये विशेषरीत्या नेमणूक 
क्र . भूसंपादन /एमआयडीसी/ खंडाळा टप्पा क्रमांक ३ औ ./ क्षे- एसआर केलेली आहे ; 
४/ २०१०. -ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाचे राजपत्र भाग- ४- ब , दिनांक २२ 

आणि ज्याअर्थी, सोबतच्या परिशिष्टात नमूद केलेल्या जमिनी संपादन 
ते २८ एप्रिल २०१० रोजी पृष्ठ क्रमांक ७ ते ४४ वर प्रसिद्ध करणेत 

करण्यात येणाऱ्या मौजे शिवाजीनगर , तालुका खंडाळा, जिल्हा सातारा 
आलेल्या महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १९६१ ( सन १९६२ चा 
महाराष्ट्र ३) याच्या कलम १, पोट - कलम ( २) अन्वये महाराष्ट्र शासनाने 

येथील ४०८.१० हे. आर क्षेत्रापैकी संमती प्राप्त ४३ हे. ५५ आर क्षेत्रातील 
उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग क्रमांक एमआयडीसी/ २००७( ४८ ) उ , 

ज्या गटातील संपूर्ण खातेदारांची संमती प्राप्त आहे अशा गटांसाठी तसेच 
दिनांक १४ एप्रिल २०१० अन्वये उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण सहाचे अलाहिदा ३२ (१) ची अधिसूचना प्रसिद्ध करणेचे आदेश महाराष्ट्र शासन , 
उपबंध हे त्या अधिसूचनेच्या अनुसूचित विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग, मुंबई क्रमांक एमआयडीसी-२०१५/ 
क्षेत्रास सन एप्रिल २०१० महिन्याच्या बावीसाव्या दिवसापासून लागू 

प्र. क्र . ३१९/ उ १४, उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग मंत्रालय , मुंबई 
करण्यात आलेले आहेत ; 

४०० ०३२ , दिनांक १४ ऑगस्ट २०१५ अन्वये देण्यात आलेले आहेत . 
आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त अधिनियमाचे प्रकरण ६ च्या तरतुदी ज्या 

आणि ज्याअर्थी, सोबतचे परिशिष्टात नमूद केलेल्या जमिनींच्या मालकांचे 
क्षेत्रास लागू करण्यात आलेल्या आहेत त्या क्षेत्रास सोबतच्या परिशिष्टात 

व त्यामध्ये संबंध असणाऱ्यांचे म्हणणे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , 
नमूद केलेल्या जमिनी समाविष्ट आहेत ; 

१९६१ चे कलम ३२ ( २) नुसार व्यक्तिगत नोटीस देऊन त्यांचे जमिनी 
आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त अधिनियमाचे प्रकरण ६ च्या क्षेत्रास लागू 

संपादनाबाबत कोणताही आक्षेप नसलने उपविभागीय अधिकारी, वाई 
करणेत आले आहे, त्या क्षेत्रातील जमिनी उपरोक्त अधिनियमाचे कलम 

विभाग, जिल्हा सातारा यांनी सोबतच्या परिशिष्टात नमूद केलेल्या 
३२ अन्वये संपादन करणेचा अधिकार महाराष्ट्र शासनास प्राप्त झालेला 

जमिनी संपादन करण्याचा निर्णय घेतला आहे ; 
आहे . सदर जमिनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळास (यापुढे 
ज्याचा उल्लेख " उक्त महामंडळ " म्हणून केला आहे) औद्योगिक क्षेत्र त्याअर्थी, महाराष्ट्र औद्यागिक विकास अधिनियम , १९६१ अन्वये 
किंवा उपरोक्त अधिनियमांच्या उद्दिष्टांच्या परिपूर्ततेसाठी आवश्यक आहेत ; 

प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून सोबतच्या परिशिष्टात नमूद 
आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाचेदिनांक २७ एप्रिल २०१० ची । केलेल्या जमिनी उपरोक्त अधिनियमाचे कलम ३२ (१) अन्वये उपरोक्त 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाकडील एमआयडीसी-२००७/( ४८ )/ कारणासाठी संपादित करणेबाबत महाराष्ट्र शासनाकडील कलम ६ च्या 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २० - २६ , २०१७ / आषाढ २९ ते श्रावण ४, शके १९३९ 


२९ 


अनुसूची-- चालू 
गट नं . 


अ . क्र . 


एकूण क्षेत्र 


१ 


___ 


हे . आर 


तरतुदी लागू केलेबाबतची अधूिसचना दिनांक १७ एप्रिल २०१० ची 
महाराष्ट्र शासन राजपत्रात दिनांक २२ ते २८ - ०४ - २०१० चे पृष्ठ 
क्रमांक ७ ते ४४ वर प्रसिद्ध झाली आहे. त्यानुषंगाने महाराष्ट्र औद्योगिक 
विकास महामंडळाचे कलम ३२ ( १) अन्वये नोटीस उपविभागीय अधिकारी, 
वाई विभाग, जिल्हा सातारा हे प्रसिद्ध करीत आहेत . 

अनुसूची 
जिल्हा सातारा, तालुका खंडाळा , गाव शिवाजीनगर 
अ . क्र . गट नं . 

एकूण क्षेत्र 


४२ 


०० 


४३ 


४४ 


०० 


५ 


४८ 


०० 


४७ 


हे . आर 
० ४९ 


गाव शिवाजीनगर -- चालू 
११९३ 
११९७ 
११९८ 
११९९ 
१२०२ 
१२११ 
१२१४ 
१२१५ 
१२१८ 
१२२० 
१२२३ 
१२२४ 


४८ 


० 


० 


४९ 


०० 


० 


लं-0910 

M 


० 


०० 


० 


०० 


(r 


१२२५ 
१२३३ 


r 


०० 


४८१ 
५१४ 
५१८ 
५८२ 
५८६ 
६७० 
६७१ 
६७२ 
६७४ 
६७५ 
६७६ 
६८६ 
६८८ 
६९५ 
९६७ 
१०१४ 
११०४ 
११३१ 


(४०० 


१२३६ 
१२३७ 


० 


१२३८ 


०० 


०० 


०० 


१ 


७७ 


१२३९ 
१२४० 
१२४१ 
१२४२ 
१२४३ 


०० 


०० 


६३ 


१२४५ 


०० 


०० 


६५ 


११३५ 


६६ 


०० 


१२४७ 
१२५१ 
१२५३ 
१२५४ 


०० 


११ 


६७ 


११४६ 
११४८ 
११४९ 


६ 


० 


०० 


६९ 


१२५६ 


०० 


७० 


११५२ 
११५५ 
११५६ 


०० 


० २१ 


७१ 


१२६० 
१२६१ 

१२६६ 
१२७६ / १ 


०० 


०७ 


७२ 


०० 


१७ 


७३ 


० 


० 


७४ 


१५६८ 


० 


Ou 


० 


०० 


एकूण 


AMTAMAMMMMMMMS 


०० 


११५७ 
११६० 
११६१ 
११६४ 
११६६ 
११६७ 
११७१ 
११७२ 
११७५ 
११७८ 
११७९ 
११८० 


० 


०४ 


०० 


/ 10 


० ०८ 
० २७ 
० ४७ 
० २२ 


१५७० 

४३ ०६ 
चतुःसीमा 
उत्तरेस : तोंडल गावची हद्द 
दक्षिणेस : म्हावशी गावची हद्द 
पूर्वेस : मोर्वे आणि म्हावशी गावची हद्द 
पश्चिमेस : मौजे शिवाजीनगर गट नं. ४६४ ते ४६६, ४७० ते ४७५, 
५२६ ते ५३६, नाला ५५२ , १६२२ गटांच्या हद्दी. 
प्रयोजन : खंडाळा टप्पा क्र . ३ औद्योगिक क्षेत्रासाठी भूसंपादन . 

अस्मिता मोरे, 
उपविभागीय अधिकारी, 
वाई उपविभाग, वाई . 


०० 


११८३ 


० 


११८५ 
११८७ 
११९१ 


०० 


० 


४७ 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २० - २६, २०१७ / आषाढ २९ ते श्रावण ४ , शके १९३९ 


गुरुवार , मे १९ , २०१६ / वैशाख २९ , शके १९३८ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ 

अधिसूचना 
क्रमांक साशा/प्रशा/ आरआर- ४१८/ २०१६. - महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम , २०१५ ( सन २०१५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक 
३१ ) च्या कलम ३ ( १ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार मी , शेखर गायकवाड, जिल्हाधिकारी, सांगली जिल्हा याद्वारे उक्त अधिनियमाच्या 
प्रयोजनार्थ जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या अधिनस्त महसूल कार्यालयांमार्फत नागरिकांना पुरविण्यात येत असलेल्या लोकसेवा, नियत कालमर्यादा , 
पदनिर्देशित अधिकारी, प्रथम आणि द्वितीय प्राधिकारी या बाबी खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे अधिसूचित करीत आहे . 

परिशिष्ट 
लोकसेवेचा तपशील लोकसेवा पदनिर्देशित अधिकाऱ्याचे 

प्रथम अपील 

द्वितीय अपील 
पुरविण्यासाठी 

अधिकाऱ्याचे पदनाम अधिकाऱ्याचे पदनाम 
विहित 
केलेली 
कालमर्यादा 
(दिवस) 


पदनाम 


४४० 


विकास आयुक्त तथा 
अध्यक्ष " मैत्री कक्ष". 


उद्योजकांना महाराष्ट्र जमीन 
महसूल संहिता, १९६६ च्या 
कलम ४४ - अ च्या तरतुदीनुसार 
परस्पर औद्योगिक वापर सुरू 
करणे शक्य व्हावे त्याकरिता 
आवश्यक अधिकृत माहिती 
तातडीने उपलब्ध करून देणे. 


अपर जिल्हाधिकारी , अपर जिल्हाधिकारी, 
सांगली तथा शा. नि .क्र . सांगली तथा समन्वय 
एनएपी - २०१५/ प्र . क्र . २८/ अधिकारी " मैत्री कक्ष". 
टी -१, दिनांक ३१ मार्च 
२०१५ अन्वये गठित जिल्हा 
स्तरावरील औद्योगिक 
अकृषिक वापर साहाय्यभूत 
समितीचे अध्यक्ष . 
(i) तहसीलदार 

अपर जिल्हाधिकारी, 
५०० ब्रासपर्यंत . 

सांगली तथा समन्वय 
(ii) उपविभागीय अधिकारी - अधिकारी " मैत्री कक्ष". 
२००० ब्रासपर्यंत . 
(iii) जिल्हाधिकारी विकास आयुक्त तथा 
२५००० ब्रासपर्यंत . अध्यक्ष " मैत्री कक्ष". 
उपविभागीय अधिकारी, अपर जिल्हाधिकारी, 
संबंधित महसूल विभाग . सांगली तथा समन्वय 

अधिकारी "मैत्री कक्ष ". 


औद्योगिक प्रयोजनार्थ जमीन 
खोदण्याची परवानगी ( गौण 
खनिज उत्खनन ). 


३० 


विकास आयुक्त तथा 
अध्यक्ष " मैत्री कक्ष". 


प्रधान सचिव 
( महसूल). 
विकास आयुक्त तथा 
अध्यक्ष " मैत्री कक्ष". 


30 


औद्योगिक प्रयोजनार्थ जमीन 
वापरण्याकामी बिगर अधिसूचित 
वृक्ष तोड परवानगी. 


शेखर गायकवाड , 
जिल्हाधिकारी , सांगली. 


सांगली, ७ मे २०१६ . 


Maharashtra Right to Public Services Act, 2015 

Notification 
No. GB / Adm ./RR -418 /2016 . - In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of 
Section 3 of the Maharashtra Right to Public Services Act, 2015 ( Mah. Act No . 31 of 2015 ) , I , 
Shekhar Gaikwad , the Collector of Sangli District, hereby notify the public services rendered by 
the office of the Collector through the Subordinate Revenue Offices , along with the stipulated 
time limit for providing such public services , the Designated Officers , First Appellate Authorities 
and Second Appellate Authorities, as specified in the schedule appended herewith , for the 
purposes of the said Act. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २० - २६, २०१७ / आषाढ २९ ते श्रावण ४, शके १९३९ 


३१ 


Schedule 
Time Limit Designated Officer 


Sr. 


Public Service 


First Appellate 

Officer 


Second Appellate 

Officer 


No . 


for 


providing 
Service 
( Days ) 


1 


30 


To Provide official/ 
authenticated infor 
mation to the concerned 
entrepreneur so as to 
enable him to make use 
of land for industrial 
purpose on his own as 
per Section 44- A ofMLRC , 
1966 . 
Permission for digging 
land (Minor Mineral 
Extraction ) for industrial 
purpose. 


Additional Collector, Additional Collector, Development 
Sangli cum Chairman Sangli and Nodal Commisioner 
Industrial Non- Agricul- Officer " Maitri and President 
tural Use Facilitation Kaksh ". 

"Maitri Kaksh " . 
Committee , constituted 
as per G .R . No . NAP 
2015 / CR- 28/ T - 1 , dated 
31st March 2015 . 


30 


(i) Tahasildar-up to 
500 brass . 
( ii) Sub -Divisional 
Officer- upto 2000 
brass . 
( iii) Collector-upto 
25000 brass . 


Additional Collector, Commisioner, 
Sangli and Nodal and President 
Officer " Maitri " Maitri Kaksh". 
Kaksh " . 


30 


3 Permission to cut any 

non -scheduled tree for 
making use of land for 
industrial purpose . 


Sub -DivisionalOfficer 
of concerned revenue 
Sub - Division. 


Development Principal 
Commisioner Secretary 
and President (Revenue). 
"MaitriKaksh ". 
Additional Collector, Development 
Sangli and Nodal Commisioner 
Officer " Maitri and President 
Kaksh". 

" MaitriKaksh ". 
SHEKHAR GAIKWAD , 

Collector , Sangli. 


Sangli, 7th May 2016. 


शुक्रवार , जून ३, २०१६ / ज्येष्ठ १३, शके १९३८ 


उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 


आलेल्या क्षेत्रास सन एप्रिल २०१० महिन्याच्या बावीसाव्या दिवसापासून 
लागू करण्यात आलेले आहेत ; 


जिल्हा सातारा 


महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ यांच्या कलम ३२ ( १) अन्वये 


अधिसूचना 


क्र . भूसंपादन/ एमआयडीसी/ खंडाळा टप्पा क्रमांक ३ औ. क्षे/ एसआर 
४/ २०१०कावि -८४९ / २०१६.-ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाचे राजपत्र भाग 
४ - ब, दिनांक २२ ते २८ एप्रिल २०१० रोजी पृष्ठ क्रमांक ७ ते ४४ वर 
प्रसिद्ध करणेत आलेल्या महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १९६१ 
( सन १९६२ चा महाराष्ट्र ३) याच्या कलम १, पोट - कलम (२) अन्वये 
महाराष्ट्र शासनाने उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग क्रमांक एमआयडीसी/ 
२००७( ४८ ) उ, दिनांक १४ एप्रिल २०१० अन्वये उक्त अधिनियमाच्या 
प्रकरण सहाचे उपबंध हे त्या अधिसूचनेच्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट करण्यात 


आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त अधिनियमाचे प्रकरण ६ च्या तरतुदी ज्या 
क्षेत्रास लागू करण्यात आलेल्या आहेत त्या क्षेत्रास सोबतच्या अनुसूचीत 
नमूद केलेल्या जमिनी समाविष्ट आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त अधिनियमाचे प्रकरण ६ च्या क्षेत्रास लागू 
करणेत आले आहे, त्या क्षेत्रातील जमिनी उपरोक्त अधिनियमाचे कलम 
३२ अन्वये संपादन करणेचा अधिकार महाराष्ट्र शासनास प्राप्त झालेला 
आहे. सदर जमिनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळास ( यापुढे 
ज्याचा उल्लेख " उक्त महामंडळ " म्हणून केला आहे) औद्योगिक क्षेत्र 
किंवा उपरोक्त अधिनियमांच्या उद्दिष्टांच्या परिपूर्ततेसाठी आवश्यक आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाचेदिनांक २७ एप्रिल २०१० ची 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाकडील एमआयडीसी -२००७/( ४८ )/ 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २० - २६, २०१७ / आषाढ २९ ते श्रावण ४, शके १९३९ 


अनुसूची-- चालू 
गट नं . 


एकूण क्षेत्र 


to 


५०० 


० 


३ 


६ 


० 


० 


६ 


० 


६ 


० 


૬૭૭ 


० 


६९७ 


० 


७२५ 


० 


९७६ 


० 


९७९ 


० 


० 


१०१७ 
१०२४ 
१०६१ 


० 


० 


१०९२ 


० 


उ-१४ याद्वारे राज्य शासनाने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , 
१९६२ चा नियम २८ अन्वयेजिल्हाधिकारी यांना प्रदान केलेल्या उक्त 
अधिनियमाचे कलम ३२, कलम ३३ , कलम ३६ व ३८ चे खाली 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कामे पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, वाई 
विभाग, जिल्हा सातारा यांची कलम २ (३ ) अन्वये विशेषरीत्या नेमणूक 
केलेली होती. त्यानंतर महाराष्ट्र शासन , उद्योग , ऊर्जा व कामगार 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक आयडीसी/ २०१६/ 
प्र .क्र . -१६३/ उ - १४, दिनांक मार्च २०१६ अन्वये खंडाळा टप्पा क्रमांक 
३ भूसंपादनाची पुढील कार्यवाही करणेसाठी उपविभागीय अधिकारी , 
वाई यांचे ऐवजी उपविभागीय अधिकारी, फलटण उपविभाग, फलटण 
यांना प्राधिकृत केले आहे ; 

उपरोक्त मंजुरीचे अनुषंगाने मा . महाव्यवस्थापक (भूसंपादन ) महाराष्ट्र 
औद्योगिक विकास महामंडळ, मुंबई-९३ यांचेकडील पत्र जा . क्र . मऔविम / 
मुभूपुअ/ कोसावी / सी/ ५७५२३/ २०१५ , दिनांक २५ ऑगस्ट २०१५ अन्वये 
मौजे शिवाजीनगर , येथील संमतीदर्शक खातेदारांच्या क्षेत्रालगत उर्वरित 
खातेदारांची संमती प्राप्त करून घेऊन अलाहिदा कलम ३२ ( १ ) ची 
अधिसूचना प्रसिद्ध करून त्यांचे निवाडे जाहीर करणेबाबत सूचना दिल्या 
आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, सोबतचे अनुसूचीमध्ये नमूद केलेल्या जमिनींच्या मालकांचे 
व त्यामध्ये संबंध असणाऱ्यांचे म्हणणे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , 
१९६१ चे कलम ३२ (२) नुसार व्यक्तिगत नोटिसा उपविभागीय अधिकारी , 
वाई उपविभाग, जिल्हा सातारा यांनी दिनांक ३ सप्टेंबर २०१५ रोजी 
दिलेल्या आहेत. त्यानुसार सोबतच्या अनुसूचीत नमूद केलेल्या ज्या 
गटातील संपूर्ण खातेदारांची संमती प्राप्त आहे अशा जमिनी संपादन 
करण्याचा निर्णय उपविभागीय अधिकारी फलटण उपविभाग , फलटण 
यांनी घेतला आहे ; 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र औद्यागिक विकास अधिनियम , १९६१ अन्वये 
प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून सोबतच्या अनुसूचीत नमूद 
केलेल्या जमिनी उपरोक्त अधिनियमाचे कलम ३२ (१) अन्वये उपरोक्त 
कारणासाठी संपादित करणेबाबत महाराष्ट्र शासनाकडील कलम ६ च्या 
तरतुदी लागू केलेबाबतची अधिसूचना दिनांक १७ एप्रिल २०१० ची 
महाराष्ट्र शासन राजपत्रात दिनांक २२ ते २८ एप्रिल २०१० चे पृष्ठ 
क्रमांक ७ ते ४४ वर प्रसिद्ध झाली आहे. त्यानुषंगाने महाराष्ट्र औद्योगिक 
विकास अधिनियम , १९६० चे कलम ३२ (१) अन्वये अधिसूचना उपविभागीय 
अधिकारी, फलटण उपविभाग, फलटण जिल्हा सातारा हे प्रसिद्ध 
करीत आहेत . 

अनुसूची 
जिल्हा सातारा , तालुका खंडाळा, गाव शिवाजीनगर 
गट नं . 

एकूण क्षेत्र 


११०३ 


० 


० 


११०९ 
१११८ 
११२५ 


० 


० 


११४२ 


० 


११४३ 


० 


११४५ 


० 


११६२ 


० 


११६३ 


११७३ 


० 


११७६ 


० 


११८८ 


० 


१२०० 


० 


१२०३ 


० 


० 


१२०८ 
१२१६ 
१२१७ 


० 


० 


अ . क्र . 


० 


० 


___to० 


१२२१ 
१२३० 
१२३१ 
१२३४ 


हे . आर 
० ५१ 
० ३४ 


४७८ 


० 


४८२ 


० 


४९५ 


१२४४ 


A 


० 


० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २० - २६, २०१७ / आषाढ २९ ते श्रावण ४, शके १९३९ 


३३ 


अनुसूची-- चालू 
गट नं . 


अनुसूची- - चालू 
गट नं . 


अ . क्र . 


एकूण क्षेत्र 


अ. क्र . 


एकूण क्षेत्र 


ho 


१२५० 


० 


न 


१२५७ 


० 


ol 


१२९४ 


० 


१३२० 


० 


१३२१ 


० 


हे . आर 
१६२४ 

३ ०० 
१६२९ 

० ४३ 
एकूण 

२४ १० 
चतु: सीमा 
उत्तरेस : तोंडल गावची हद्द 
दक्षिणेस : म्हावशी गावची हद्द 
पूर्वेस : मोर्वे आणि म्हावशी गावची हद्द 
पश्चिमेस : मौजे शिवाजीनगर गट नं . ४६४ ते ४६६, ४७० ते ४७५, 

५२६ ते ५३६, नाला ५५२ , १६२२ गटांच्या हद्दी. 
प्रयोजन : खंडाळा टप्पा क्र . ३ औद्योगिक क्षेत्रासाठी भूसंपादन . 

अश्विन मुदगल, 
जिल्हाधिकारी , सातारा 


० 


१३२२ 
१३२७ 


० 


१३२८ 


२ 


० 


० 


१३५३ 
१३५५ 


० 


१३६० 


० 


१५६५ 


सातारा, २५ मे २०१६ 


० 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम , २०१५ 

अधिसूचना 
क्रमांक २०१६/ आस्था - २/प्र. क्र . १०० / आरआर -९७९ / २०१६. - महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम , २०१५ ( सन २०१५ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक ३१) च्या कलम ३ ( १) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार मी , रणजीत कुमार , जिल्हाधिकारी, सोलापूर, जिल्हा सोलापूर 
याद्वारे उक्त अध्यादेशाच्या प्रयोजनार्थ जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या अधिनस्त महसूल कार्यालयांमार्फत नागरिकांना पुरविण्यात येत असलेल्या 
लोकसेवा, नियत कालमर्यादा , पदनिर्देशित अधिकारी, प्रथम आणि द्वितीय प्राधिकारी याबाबी खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे 
अधिसूचित करीत आहे . 

परिशिष्ट 
लोकसेवेचा तपशील लोकसेवा पदनिर्देशित अधिकाऱ्याचे प्रथम अपील 

द्वितीय अपील 
पुरविण्यासाठी 

अधिकाऱ्याचे पदनाम अधिकाऱ्याचे पदनाम 
विहित 
केलेली 
कालमर्यादा 
( दिवस ) 


पदनाम 


n 


जिल्हाधिकारी 


विकास आयुक्त तथा 
अध्यक्ष , " मैत्री कक्ष". 


उद्योजकांना महाराष्ट्र जमीन 
महसूल संहिता, १९६६ च्या 
कलम ४४ - अ च्या तरतुदीनुसार 
परस्पर औद्योगिक वापर सुरू 
करणे शक्य व्हावे त्याकरिता 
आवश्यक अधिकृत माहिती 
तातडीने उपलब्ध करून देणे . 


__ अपर जिल्हाधिकारी, 

सांगली तथा शा . नि . क्र . 
एनएपी-२०१५/ प्र. क्र . २८ / 
टी - १, दिनांक ३१ मार्च 
२०१५ अन्वये गठित जिल्हा 
स्तरावरील औद्योगिक 
अकृषिक वापर साहाय्यभूत 
समितीचे अध्यक्ष. 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २० - २६, २०१७ / आषाढ २९ ते श्रावण ४, शके १९३९ 


परिशिष्ट -- चालू 


४४० 


औद्योगिक प्रयोजनार्थ जमीन 
खोदण्याची परवानगी ( गौण 
खनिज उत्खनन ). 


विकास आयुक्त तथा 
अध्यक्ष , " मैत्री कक्ष". 


( i) तहसीलदार 

अपर जिल्हाधिकारी, 
५०० ब्रासपर्यंत . 

तथा समन्वय अधिकारी, 
(ii) उपविभागीय अधिकारी- " मैत्री कक्ष". 
२००० ब्रासपर्यंत . 
(iii) जिल्हाधिकारी विकास आयुक्त तथा 
२५००० ब्रासपर्यंत . अध्यक्ष, " मैत्री कक्ष". 
उपविभागीय अधिकारी, अपर जिल्हाधिकारी, 
संबंधित महसूल विभाग. तथा समन्वय अधिकारी, 

"मैत्री कक्ष". 


प्रधान सचिव 
( महसूल ). 
विकास आयुक्त तथा 
अध्यक्ष , " मैत्री कक्ष " . 


३ 


औद्योगिक प्रयोजनार्थ जमीन 
वापरण्याकामी बिगर अधिसूचित 
वृक्ष तोड परवानगी. 


रणजीत कुमार , 

भा . प्र . से . 
जिल्हाधिकारी, सोलापूर . 


सोलापूर , २ जून २०१६. 


. 


Maharashtra Right to Public Services Act, 2015 

Notification 
No . 2016 /EST- 2 /CR - 100 /RR - 979 / 2016 . - In exercise of the powers conferred by sub - section 
( 1) of Section 3 of the Maharashtra Right to Public Services Act , 2015 ( Mah. Act No . 31 of 
2015 ), 
I, Ranjit Kumar, the Collector of Solapur, District Solapur, hereby notify the public services 
rendered by the office of the Collector through the Subordinate Revenue Offices, along with the 
stipulated time limit for providing such public services , the Designated Officers , First Appellate 
Authorities and Second Appellate Authorities, as specified in the schedule appended herewith , for 
the purposes of the said Act. 

Schedule 
Sr. Public Service Time Limit Designated Officer First Appellate Second Appellate 
No . for 

Officer 

Officer 
providing 
Service 
(Days ) 


30 


Development 
Commisioner 
and President , 
" Maitri Kaksh" . 


To Provide official/ 
authenticated infor 
mation to the concerned 
entrepreneur so as to 
enable him to make use 
of land for industrial 
purpose on his own as 
per Section 44- A ofMLRC , 
1966 . 
Permission for digging 
land (Minor Mineral 
Extraction ) for industrial 
purpose. 


Additional Collector, Collector 
cum Chairman , 
Industrial Non -Agricul 
turalUse Facilitation 
Committee, constituted 
as per G .R . No . NAP 
2015/ CR- 28/ T - 1 , dated 
31st March 2015. 


2 


30 


(i) Tahasildar- up to 
500 brass . 
(ii ) Sub- Divisionall 
Officer- upto 2000 
brass 
(iii ) Collector -upto 
25000 brass . 


Additional Collector, Development 
and Nodal 

Commisioner, 
Officer, " Maitri and President, 
Kaksh". 

"Maitri Kaksh " . 


Development 
Commisioner 
and President , 
" Maitri Kaksh". 


Principal 
Secretary 
( Revenue). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २० - २६, २०१७ / आषाढ २९ ते श्रावण ४, शके १९३९ 


३५ 


Schedule - contd . 


Permission to cut any 
non - scheduled tree for 
making use of land for 
industrial purpose . 


Sub -Divisional Officer Additional Collector, Development 
of concerned Revenue and Nodal 

Commisioner 
Sub - Division. 

Officer , " Maitri and President, 
Kaksh". 

"MaitriKaksh " . 
RANJIT KUMAR, 

I. A . S . , 
Collector, Solapur. 


Solapur,2nd June 2016 . 


सोमवार , जून १३ , २०१६ / ज्येष्ठ २३ , शके १९३८ 

जिल्हाधिकारी यांजकडून 
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम , २०१५ 

अधिसूचना 
क्रमांक पसई/ कावि - ५४२/ २०१६. – महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम , २०१५ ( सन २०१५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३१ ) 
च्या कलम ३ ( १) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार मी , सौरभ राव, जिल्हाधिकारी, पुणे, जिल्हा पुणे याद्वारे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनार्थ 
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या अधिनस्त महसूल कार्यालयांमार्फत नागरिकांना पुरविण्यात येत असलेल्या लोकसेवा , नियत कालमर्यादा , 
पदनिर्देशित अधिकारी , प्रथम आणि द्वितीय प्राधिकारी या बाबी खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे अधिसूचित करीत आहे . 

परिशिष्ट 
लोकसेवेचा तपशील लोकसेवा पदनिर्देशित अधिकाऱ्याचे प्रथम अपील 

द्वितीय अपील 
पुरविण्यासाठी 

अधिकाऱ्याचे पदनाम अधिकाऱ्याचे पदनाम 


पदनाम 


विहित 


केलेली 
कालमर्यादा 
(दिवस) 


३० 


उद्योजकांना महाराष्ट्र जमीन 
महसूल संहिता , १९६६ च्या 
कलम ४४ - अ च्या तरतुदीनुसार 
परस्पर औद्योगिक वापर सुरू 
करणे शक्य व्हावे त्याकरिता 
आवश्यक अधिकृत माहिती 
तातडीने उपलब्ध करून देणे. 


३० 


औद्योगिक प्रयोजनार्थ जमीन 
खोदण्याची परवानगी ( गौण 
खनिज उत्खनन). 


अपर जिल्हाधिकारी, अपर जिल्हाधिकारी, पुणे विकास आयुक्त तथा 
पुणे तथा शा. नि .क्र . तथा समन्वय अधिकारी, अध्यक्ष, " मैत्री कक्ष" . 
एनएपी - २०१५/ प्र. क्र . २८ / " मैत्री कक्ष" . 
टी -१ , दिनांक ३१ मार्च 
२०१५ अन्वये गठित जिल्हा 
स्तरावरील औद्योगिक 
अकृषिक वापर साहाय्यभूत 
समितीचे अध्यक्ष. 
(i) तहसीलदार 

अपर जिल्हाधिकारी , पुणे विकास आयुक्त तथा 
५०० ब्रासपर्यंत . 

तथा समन्वय अधिकारी , अध्यक्ष , " मैत्री कक्ष". 
(ii) उपविभागीय अधिकारी - " मैत्री कक्ष ". 
२००० ब्रासपर्यंत . 
(iii) जिल्हाधिकारी विकास आयुक्त तथा प्रधान सचिव 
२५००० ब्रासपर्यंत . अध्यक्ष , " मैत्री कक्ष". ( महसूल). 
उपविभागीय अधिकारी , अपर जिल्हाधिकारी, पुणे विकास आयुक्त तथा 
संबंधित महसूल विभाग . तथा समन्वय अधिकारी , अध्यक्ष, " मैत्री कक्ष ". 
" मैत्री कक्ष". 

सौरभ राव , 
जिल्हाधिकारी , पुणे . 


३० 


औद्योगिक प्रयोजनार्थ जमीन 
वापरण्याकामी बिगर अधिसूचित 
वृक्षतोड परवानगी. 


पुणे, १३ जून २०१६. 


३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २० - २६ , २०१७ / आषाढ २९ ते श्रावण ४, शके १९३९ 


Maharashtra Right to Public Services Act, 2015 

Notification 
shic 448/ child - 482 / 209 & . - In exercise of the powers conferred by sub -section (1) of Section 
3 of the Maharashtra Right to Public Services Act, 2015 (Mah . Act No . 31 of 2015 ) , 
I, Saurabh Rao , the Collector of Pune, District Pune, hereby notify the public services rendered 
by the office of the Collector through the Subordinate Revenue Offices , along with the stipulated 
time limit for providing such public services , the Designated Officers , First Appellate Authorities 
and Second Appellate Authorities , as specified in the schedule appended herewith , for the 
purposes of the said Act. 

Schedule 
Sr. Public Service Time Limit Designated Officer First Appellate Second Appellate 
for 

Officer 

Officer 
providing 
Service 
(Days ) 


No. 


1 


30 


To provide official/ 
authenticated infor 
mation to the concerned 
entrepreneur so as to 
enable him to make use 
of land for industrial 
purpose on his own as 
per Section 44 - A of MLRC , 
1966 . 
Permission for digging 
land (Minor Mineral 
Extraction ) for industrial 
purpose . 


Additional Collector, Additional Collector , Development 
Pune cum Chairman , Pune and Nodel Commisioner 
Industrial Non -Agricul- Officer, "Maitri and President, 
tural Use Facilitation Kaksh " . 

" Maitri Kaksh ". 
Committee , constituted 
as per G .R . No . NAP 
2015 / CR - 28 / T - 1 , dated 
31stMarch 2015 . 


30 


(i) Tahasildar- up to AdditionalCollector, Commisioner 
500 brass . 

Pune and Nodel and President, 
(ii) Sub -Divisional Officer, "Maitri " Maitri Kaksh " . 
Officer -upto 2000 Kaksh " . 
brass . 
( iii) Collector- upto Development Principal 
25000 brass . 

Commisioner Secretary 
and President, (Revenue). 

"Maitri Kaksh " . 
Sub - Divisional Officer Additional Collector, Development 
of concerned Revenue Pune and Nodel Commisioner 
Sub - Division . 

Officer, " Maitri and President, 
Kaksh ". 

"Maitri Kaksh " . 
SAURABH RAO , 
Collector, Pune . 


3 


30 


Permission to cut any 
non - scheduled tree for 
making use of land for 
industrial purpose. 


Pune , 13th June 2016 . 


मंगळवार , जुलै २६, २०१६ / श्रावण ४, शके १९३८ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 
क्रमांक साशा/ प्रशा/ आरआर-६४३ ( a)/ २०१६/ शुद्धिपत्र. - महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग- १, असाधारण क्रमांक ८, दिनांक 
१३ जुलै २०१५ याची पृष्ठे १ ते ३ वर प्रसिद्ध केलेली शासकीय अधिसूचना, जिल्हाधिकारी कार्यालय , सांगली, क्रमांक साशा/ प्रशा/ 
आरआर- १२४२/२०१६, दिनांक १३ जुलै २०१५ यामधील पृष्ठ १ वरील परिशिष्टामध्ये अनुक्रमांक २ च्या नोंदी समोरील स्तंभ ३ 
HEN .-- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २० - २६, २०१७ / आषाढ २९ ते श्रावण ४ , शके १९३९ 


३७ 


" जातीचे प्रमाणपत्र" कालमर्यादा "२१ (दिवस)" या ऐवजी "४५ (दिवस)" असे वाचावे. 


शेखर गायकवाड , 
जिल्हाधिकारी , सांगली . 


सांगली, १८ जुलै २०१६ . 


No. GB./Adm ./RR -643 (a )/2016 /Corrigendum . - In the Governemnt Notification , Collector 
Office, Sangli No . GB /Adm ./RR - 1242 /2015 , dated 13th July 2015 , published at pages 1 to 3 of 
the Maharashtra Government Gazette, Extra Ordinary , Part- I, Extra Ordinary No. 8 , dated 13th 
July 2015 , on page 3, in the Schedule in entry at Sr. No . 2 in column (3 ) — 


" Caste Certificate " time limit " 21 (days) " read as " 45 ( days) " 


SHEKHAR GAIKWAD , 


Collector, Sangli. 


Sangli, 18th July 2016 . 


मंगळवार , ऑगस्ट ९, २०१६ / श्रावण १८ , शके १९३८ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश , २०१५ 
वाचा : (१ ) महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक असाधारण , पुणे विभागीय पुरवणी, दिनांक १३ जुलै २०१५. 


अधिसूचना 


क्रमांक २०१६ / आस्था/ २/ प्र. क्र . १००/ आरआर- १४३७/ १६ / दुरुस्ती. - महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश , २०१५ अन्वये जिल्हाधिकारी 
कार्यालयाच्या अधिनस्त कार्यालयांमार्फत नागरिकांना पुरविण्यात येत असलेल्या लोकसेवा व तद्नुषंगिक बाबी अधिसूचित करून या 
कार्यालयाकडील क्रमांक २०१५/ आस्था -२/प्र. क्र . १००/ आरआर-११८४/ २०१५ अन्वये महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक असाधारण , पुणे 
विभागीय पुरवणी, दिनांक १३ जुलै २०१५ रोजी प्रसिद्ध करणेत आले आहे . 


मूळ अधिसूचनेमधील लोकसेवा पुरविण्यासाठी विहित केलेली कालमर्यादा (दिवस) यामध्ये बदल करून त्याबाबत सुधारित अधिसूचना 
प्रसिद्ध करणेत येत आहे . 


मूळ अधिसूचना 


अ . 


लोकसेवेचा तपशील 


पदनिर्देशित अधिकाऱ्याचे 


प्रथम अपील 
अधिकाऱ्याचे पदनाम 


द्वितीय अपील 
अधिकाऱ्याचे पदनाम 


पदनाम 


लोकसेवा 
पुरविण्यासाठी 
विहित 
केलेली 


कालमर्यादा 
(दिवस ) 


जातीचे प्रमाणपत्र 


ॐ 


अपर जिल्हाधिकारी 


जिल्हाधिकारी 


उपविभागीय अधिकारी / 
उपजिल्हाधिकारी . 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २० - २६, २०१७ / आषाढ २९ ते श्रावण ४, शके १९३९ 


सुधारित अधिसूचना 
पदनिर्देशित अधिकाऱ्याचे 


लोकसेवेचा तपशील 


प्रथम अपील 
अधिकाऱ्याचे पदनाम 


द्वितीय अपील 
अधिकाऱ्याचे पदनाम 


पदनाम 


लोकसेवा 
पुरविण्यासाठी 
विहित 
केलेली 
कालमर्यादा 
(दिवस ) 


जातीचे प्रमाणपत्र 


अपर जिल्हाधिकारी 


जिल्हाधिकारी 


उपविभागीय अधिकारी/ 
उपजिल्हाधिकारी . 


रणजीत कुमार , 

भा. प्र. से., 
जिल्हाधिकारी, सोलापूर . 


सोलापूर , ४ ऑगस्ट २०१६ . 


Maharashtra Right to Public Services Ordinance , 2015 
Read : Maharashtra GovernmentGazette Extra Ordinary , Pune Division Supplement, dated 13 July 
2015 

Notification 
No . 2015 /EST -2 /CR - 100/RR - 1437 /2016 /Corrigendum . — Collector Solapur has designated the 
officers to offer the Public Services under the Maharashtra Right to Public Services Ordinance , 
2015 vide this office letter No. 2015 /EST / CR - 100 /RR - 1184 / 2015 , dated 13th July 2015 published 
in Maharashtra Government Gazette Extra Ordinary Part-I, Pune Division Supplement, dated 13th 
July 2015 . 

The following Time limit for providing service (Days ) have been added /notified for the 
services as mentioned below as amended notification . 

Original Notification 
Sr. Public Service Time Limit Designated Officer First Appellate Second Appellate 

Officer 

Officer 
providing 
Service 
(Days ) 


No . 


for 


2 


Caste Certificate 


Additional 
Collector. 


Collector 


Sr. 


Public Service 


21 Sub- Divisional 

Officer /Dy. Collector. 

Amended Notification 
Time Limit Designated Officer 

for 
providing 
Service 
( Days ) 


FirstAppellate 

Officer 


Second Appellate 

Officer 


1 
2 


2 
Caste Certificate 


45 


Sub -Divisional 
Officer/Dy. Collector. 


Collector 


Additional 
Collector. 


RANJEET KUMAR , 

I. A. S ., 
Collector, Solapur. 


Solapur, 4th August 2016 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २० - २६, २०१७ / आषाढ २९ ते श्रावण ४ , शके १९३९ 


३९ 


महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश, २०१५ 


अधिसूचना 


क्रमांक कार्या. १२ / अ/ २- सेतू/ आरआर/ ३०९/ २०१६ / दुरुस्त . - महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम , २०१५ ( सन २०१५ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक ३१ च्या कलम ३ ( १) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार मी , जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर जिल्हा, याद्वारे उक्त अधिनियमाच्या 
प्रयोजनार्थ जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या अधिनस्त महसूल कार्यालयामार्फत नागरिकांना पुरविण्यात येत असलेल्या लोकसेवा अधिसूचना क्रमांक 
मह. आस्था. कार्या-१अ/ आरआर/ ४८८/ २०१५ , दिनांक १३ जुलै २०१५ च्या अधिसूचनेच्या प्रारूपामधील परिशिष्टातील अनुक्रमांक २ मध्ये 
खालीलप्रमाणे बदल अधिसूचित करीत आहे . 

परिशिष्ट 


अ . 


प्रथम अपील 
अधिकाऱ्याचे पदनाम 


द्वितीय अपील 
अधिकाऱ्याचे पदनाम 


लोकसेवा तपशील यापूर्वी लोकसेवा आता लोकसेवा पदनिर्देशित अधिकाऱ्याचे 

पुरविण्यासाठी पुरविण्यासाठी पदनाम 

विहित विहित 
केलेली केलेली 
कालमर्यादा कालमर्यादा 
(दिवस) (दिवस ) 


जातीचे प्रमाणपत्र 


२१ 


जिल्हाधिकारी 


उपविभागीय अधिकारी / अपर जिल्हाधिकारी 
उपजिल्हाधिकारी . 


डॉ . अमित सैनी , 
जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर . 


कोल्हापूर , २६ जुलै २०१६. 


Maharashtra Right to Public Services Act 2015 

Amendment Notification 
No. Mah .Desk 12A /2 / Setu /RR /309/2016 . — in exercise of the powers conferred by sub 
section (1) of Section 3 of the Maharashtra Right To Public Services Act, 2015 (Mah . Ord . No . 
V of 2015 ), I, the Collector of Kolhapur District, hereby issue the amendments in the notify the 
public services rendered by the office of the Collector through the subordinate Revenue Offices , 
published vide No . Mah. Est . Desk 1A/ RR- 488/ 2015 , dated 13th July 2015 . The following 
amendment made in the Schedule Serial No . 2 . 


Sr. 
No . 


First Appellate 

Officer 


Second Appellate 

Officer 


Schedule 
Public Service Previous Now Time Designated Officer 

Time Limit Limit for 

for providing 
providing Service 
Service (Days ) 
( Days ) 

4 
Caste Certificate 21 

Sub - Divisional 
Officer/ Dy. Collector. 


1 


2 


Collector 


Additional 
Collector. 


Dr. Amit Saini, 
Collector, Kolhapur. 


Kolhapur, 26th July 2016 . 


४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २० - २६ , २०१७ / आषाढ २९ ते श्रावण ४, शके १९३९ 


शुक्रवार , नोव्हेंबर ११ , २०१६ / कार्तिक २० , शके १९३८ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


नमुना- १- अ 
जिल्हा कोल्हापूर 
( महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९६६ च्या कलम १२६, पोट- कलम ( ४) सह भूमी संपादन अधिनियम- भूमी संपादन, पुनर्वसन 

व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ च्या कलम १९ खाली जिल्हाधिकारी यांनी 
जारी करावयाची अधिसूचना). 

अधिसूचना 
क्रमांक कार्यासन - ११/ भूसं/ आरआर- ५०७/ एलएक्यू/ स्पे / ४५४ / कोल्हापूर/ ५९७ / २०१६. ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या कोल्हापूर जिल्ह्याच्या 
जिल्हाधिकाऱ्याने, भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ 
चा ३० ) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा केला आहे ) आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 

उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. याबाबत त्याची खात्री पटली आहे आणि म्हणून उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट - कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे 
घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी भूमी संपादन विशेष अधिकारी (११), कोल्हापूर यास पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 

जिल्हा कोल्हापूर , तालुका करवीर , गाव ए वॉर्ड, कसबा करवीर 
अनुक्रमांक भूमापन क्रमांक किंवा गट नंबर 

अंदाजित क्षेत्र 


चौ . मी . 


प्रकल्पाचे नाव : 


प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : 


रि . स . नं . १७५१ / १ - अ 

८७३ . ९० 
अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
मंजूर विकास योजना कोल्हापूर ( दुसरी सुधारित ) आरक्षण क्रमांक ३३ , " प्राथमिक शाळा " मधील क्षेत्र 
संपादनाबाबत . 
मंजूर विकास योजना, कोल्हापूर , आरक्षण क्रमांक ३३, "प्राथमिक शाळा" ( सि . स. नं . १७५१/ १ - अ पैकी 
८७३ .९० चौ . मी . संपादनाबाबत . 
पायाभूत सोयीसुविधा ( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा, इतर लाभासंबंधात ). 

___ अनुसूची - तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
, तालुका .. .. .. .. . . 

.......... , जिल्हा 
भूमापन क्रमांक किंवा गट नंबर 


समाजाला होणारे लाभ : 


. . । 


। । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । 


। । । । । । । । 


. । । । । । । । । । । । । 


। । । । । । 


। । । । । । । । । । । । । 


गावाचे नाव 


अनुक्रमांक 


क्षेत्र 


हेक्टर 


निरंक 


निरंक 


निरंक 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २० - २६, २०१७ / आषाढ २९ ते श्रावण ४, शके १९३९ 


४१ 


अनुसूची - चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 

निरंक 


टीप- - उक्त जमिनींच्या नकाशाचे, भूमी संपादन विशेष अधिकारी (११), कोल्हापूर या कार्यालयात निरीक्षण करता येईल . 


डॉ . अमित सैनी , 
जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर. 


कोल्हापूर , १० नोव्हेंबर २०१६ . 


शनिवार , डिसेंबर ३ , २०१६ / अग्रहायण १२, शके १९३८ 


आयुक्त, महानगरपालिका यांजकडून 

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका, पिंपरी, पुणे 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३७ अन्वये फेरबदल . 

सूचना 
क्रमांक नरवि / कावि - १८ / १०९ / २०१६.--ज्याअर्थी, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या जुन्या हद्दीच्या सुधारित विकास योजनेस शासन निर्णय क्रमांक 
टीपीएस- १८९३/ १२७६/प्र. क्र . १७४/९३/ नवि - १३ , दिनांक १८ सप्टेंबर १९९५ नुसार मान्यता मिळाली आहे आणि पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास 
प्राधिकरणाची सुधारित विकास योजना महाराष्ट्र शासन, नगर विकास विभाग, अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१८९३/ १४१२/ नवि -१३, दिनांक २८ नोव्हेंबर 
१९९५ अन्वये मंजूर झालेली असून महाराष्ट्र शासन, नगरविकास विभाग, अधिसूचना क्रमांक पीसीएन -१६९७/ ९३४ / प्र . क्र . ८९/ नवि - २२ , दिनांक १५ 
नोव्हेंबर १९९७ अन्वये पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे नियोजन नियंत्रणाखालील क्षेत्र पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या नियोजन 
नियंत्रणाखाली वर्ग करणेत आले आहे. तसेच वाढीव हद्दीची विकास योजना महाराष्ट्र शासन , नगर विकास विभाग , अधिसूचना क्रमांक टीपीएस- १८०५/ 
१०५० / प्र. क्र . ७९५/०५/ नवि -१३, दि . ३० मे २००८ व महाराष्ट्र शासन , नगर विकास विभाग, निर्णय क्रमांक टीपीएस - १८०८/ ८९४/ सीआर- १७२७ / 
०९/ नवि -१३, दिनांक १८ ऑगस्ट २००९ अन्वये भागश: मंजूर आहे व महाराष्ट्र शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस - १८१२/ १६०/ प्र. क्र. ५८ / १२ /पुनर्बाधणी 
क्रमांक २७ /१२/ ईपी मंजुरी/ नवि - १३, दिनांक २ मार्च २०१५ नुसार वगळलेल्या भागाची विकास योजना मंजूर करण्यात आलेली आहे ( यापुढे " उक्त 
विकास योजना" म्हणून संबोधिलेली); 

आणि ज्याअर्थी, वाढीव हद्दीच्या मंजूर विकास योजनेत शासनाचे आदेशानुसार आणि पाटबंधारे विभागाने दिलेल्या मार्गदर्शनानुसार निळी (निषेधक ) 
व लाल ( महत्तम) पूररेषा प्रदर्शित केलेली आहे व सदर निळी ते लाल पूररेषा दरम्यान तसेच लाल पूररेषा ते रहिवास विभागापर्यंत काही ठिकाणी 
ना -विकास वापर विभागात हरित पट्टा/विभाग क्षेत्र प्रस्तावित केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेतील वाढीव क्षेत्राच्या हद्दीतील नदीकाठच्या महत्तम पूर रेषेबाहेरील ना -विकास जमीन वापर विभागामध्ये 
दर्शविलेले क्षेत्र रहिवास विभागात समाविष्ट करण्याबाबत मंजूर विकास योजनेमध्ये फेरबदल करण्यासाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना 
अधिनियम, १९६६ , कलम ३७ (१) अन्वये कार्यवाही करणेबाबत , महाराष्ट्र शासन, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ शासन निर्णय 
क्रमांक टीपीएस - १८१५ / ४२८/ प्र. क्र . १३८ / १५ / नवि - १३ , दिनांक १५ जुलै २०१५ नुसार शासनाने निदेश दिलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, वर नमूद शासनाने दिलेल्या निदेशाचे अनुषंगाने , मा . महापालिका सभेने वाढीव हद्दीच्या विकास योजना क्षेत्रातील त्याचप्रमाणे मूळ 
हद्दीच्याही सुधारित विकास योजना क्षेत्रातील निळी ते लाल पूररेषा दरम्यानचे व लाल पूररेषेच्या बाहेरील ना -विकास वापर विभागात दर्शविलेले ( हरित 
पट्टा/ विभागातील) क्षेत्र / जमीन सलग रहिवास क्षेत्राची उपलब्धता होण्याच्या दृष्टीने व सुनियोजित विकास होण्याच्या दृष्टीने , रहिवास विभागात समाविष्ट 
करण्याचा ठराव ( ठराव क्रमांक ८२४ , दिनांक २० फेब्रुवारी २०१६) पारित केलेला आहे (यापुढे " उक्त ठराव " म्हणून संबोधित केलेला); 

आणि ज्याअर्थी, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने " उक्त ठरावाचे" अनुषंगाने " उक्त नमूद ना-विकास वापर विभागात दर्शविलेले क्षेत्र (हरित पट्टा/ 
विभाग)" रहिवास विभागात समाविष्ट करण्याकामी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ अन्वये फेरबदल करण्याचे योजिले 
आहे (यापुढे " उक्त फेरबदल " म्हणून संबोधित केलेला); 

आणि त्याअर्थी, " उक्त फेरबदल" दर्शविणारा नकाशा व गाव निहाय सर्व्हे नंबर / गट नंबर नुसार क्षेत्रपत्रक नागरिकांच्या अवलोकनार्थ उपसंचालक , 
नगर रचना, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका , पिंपरी - ४११ ०१८ यांचे कार्यालयात , कार्यालयीन वेळेत अवलोकनार्थ ठेवण्यात आलेला आहे. 


४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २० - २६ , २०१७ / आषाढ २९ ते श्रावण ४, शके १९३९ 


त्यानुसार उक्त प्रस्तावित फेरबदलास कोणाच्या काही हरकती अगर सूचना असतील त्याबाबतची हरकत अथवा सूचना , सदर सूचना महाराष्ट्र 
शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत लेखी स्वरूपात आयुक्त, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका, पिंपरी , पुणे- ४११ ०१८ 
यांचे कार्यालयाकडे पाठवाव्यात . 

उक्त प्रस्तावित फेरबदलाबाबत विहित मुदतीमध्ये पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेकडे प्राप्त झालेल्या हरकती/ सूचनांचा विचार शासनास मंजुरीसाठी 
सादर करण्यापूर्वी केला जाईल . 

( ệu.-- HG 4d I 4 TIVI fügt-faqqg HSIIRLIfdbd | WWW . pcmcindia .gov.in gỊ GHI cd41/ 42 /4d|d81 31ddlb-f| 
34676 377 ). 

दिनेश वाघमारे, 

आयुक्त , 
पिंपरी -चिंचवड महानगरपालिका , 

fùuet, qu?-899 096. 


पिंपरी, २८ नोव्हेंबर २०१६. 


PIMPRI- CHINCHWAD MUNICIPAL CORPORATION 


Modification under Section 37 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 . 


Notice 


No . TPS / 

WS- 18 / 109/ 2016 . - Whereas , the Revised Development Plan of the old limit of Pimpri 
Chinchwad Municipal Coropration has been sanctioned by the Government of Maharashtra , Urban 
Development Department, vide Notification No. TPS- 1893 / 1276 /CR - 174 / 93 /UD - 13 , dated 18th September 
1995 . And the Revised Development Plan of the Pimpri Chinchwad New Town Development Authority has 
been sanctioned by the Government of Maharashtra in Urban Development Department, vide Notification 
No . TPS - 1893 / 1412 /UD - 13 , dated 28th November 1995 . And now , the Government of Maharashtra in 
Urban Development Department, vide Notification No. PCN - 1697 / 934 /CR -89/UD - 22 , dated 15th 
November 1997 , brougth the area under the planning control of Pimpri -Chinchwad New Town 
Development Authority under the planning control of Pimpri - Chinchwad Municipal Coropration . And also 
Development Plan for the extended limit of the Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation has been partly 
sanctioned by Government of Maharashtra , Urban Development Department, vide Notification No. TPS 
- 1805 / 1050 /CR -795 /05 /UD - 13 , dated 30th May 2008 and also by the Government of Maharashtra , Urban 
Development Department, vide Notification No. TPS - 1808 /894 /CR - 1727 /09/UD - 13 , dated 18th August 
2009 , and also for the excluded part by Goverment of Maharashtra , Urban Development Department vide 
Notification No. TPS - 1812 / 160/ CR -58 / 12 / RECON No. 27 / 12 /EP - Sanction /UD - 13 , dated 2nd March , 2015 
(hereinafter refered to as the " said Development Plan ") ; 

and whereas, as per the Government order and guidelines provided by Irrigation Department Blue 
Flood lines (Prohibitary ) and Red Flood lines (preventory ) has been demarcated in " Sanctioned 
Development Plan of additional area " and at some places area between blue to red line and also area 
between red line to Residential Zone in some places has been shown as No Development Zone (green 
belt /zone); 

and whereas , Government ofMaharashtra vide Notification No. TPS- 1815 /428 /CR - 138 / 15 /UD - 13 , dated 
15th July 2015 has directed Pimpri -Chinchwad Municipal Corporation to initiate the modification under 
Section 37 ( 1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act 1966 in the Santioned Development 
Plan of additional areas to include the land beyond the red flood line which has been shown in the No 
Development Zone to Residential Zone; 

and whereas, as per the above refered Government direction , Genral Body of the Pimpri- Chinchwad 
Municipal Corporation vide Resolution No . 824, dated 20th February 2016 has been approved the 
proposal to include the land falling between the blue flood line and red flood line and also land falling 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २० - २६, २०१७ / आषाढ २९ ते श्रावण ४, शके १९३९ 


४३ 


beyond the red flood line in the Residential Zone which has been shown as No Development Zone, in the 
" Sanctioned Development Plan of additional area and old limit of the Pimpri-Chinchwad Municipal 
Corporation ". ( hereinafter refered to as "the said resolution "); 

and whereas , as per the said resolution Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation has now decided to 
initiate the modification under Section 37 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act 1966 in the 
said Development Plan ( hereinafter refered to as the "said modification") ; 

and therefore, the plans of the said modification are kept open for public inspection on all working days 
during office hours in the office of the Deputy Director of Town Planning, Pimpri - Chinchwad Municipal 
Corporation, Pimpri, Pune - 411 018. 

Any person having any suggestion and / or objection regarding the said modification may file the same 
in writing to the Commissioner, Pimpri Chinchwad Municipal Corporation , Pimpri, Pune - 18 within a 
period of one month from the date of publication of this notice in the Maharashtra Government Gazette . 

The suggestions and objections received within the stipulated period will be considered before 
submitting the proposal to the Government of Maharashtra for sanction . 

(Note . - The said notice and plans showing Modification proposal is also available on the website of 
Pimpri- Chinchwad Municipal Corporation www .pcmcindia . gov.in ). 


DINESH WAGHMARE , 

_ Commissioner , 
Pimpri- Chinchwad Municipal Corporation , 

Pimpri, Pune- 411018. 


Pimpri , 28th November 2016 . 


सोमवार , डिसेंबर १९ , २०१६ / अग्रहायण २८ , शके १९३८ 
आयुक्त , महानगरपालिका यांजकडून 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये मौजे पिंपरी-वाघेरे येथील 
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका , पिंपरी, पुणे 

उक्त ठरावातील विषयात नमूद पिंपरी कँप (निर्वासितांची वसाहत) व 

लगतचे क्षेत्र " दाटवस्ती क्षेत्र" म्हणून दर्शविलेले नाही ( यापुढे " उक्त 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३७ 

जमीन " म्हणून संबोधिलेली ); 
अन्वये फेरबदल . 

आणि ज्याअर्थी, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने उक्त विकास 
सूचना 

योजनेमध्ये उक्त ठरावातील विषयानुसार उक्त जमीन " दाटवस्ती क्षेत्र " 
क्रमांक नरवि / कावि - १५/ १६९ / २०१६. --ज्याअर्थी, पिंपरी-चिंचवड म्हणून दर्शविण्याकामी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , 
शहराची सुधारित विकास योजना महाराष्ट्र शासन, नगर विकास विभाग , १९६६ चे कलम ३७ अन्वये फेरबदल कार्यवाही करण्याचे योजिले आहे 
अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१८९३/ १२७६/ सीआर- १७४/९३/ नवि -१३, (यापुढे " उक्त फेरबदल " म्हणून उल्लेख केलेला); 
दिनांक १८ सप्टेंबर १९९५ अन्वये मंजूर झाली असून ती दिनांक 

__ आणि त्याअर्थी, " उक्त फेरबदल " दर्शविणारा नकाशा नागरिकांच्या 
२ नोव्हेंबर १९९५ पासून अमलात आली आहे (यापुढे " उक्त विकास 

अवलोकनार्थ उपसंचालक, नगर रचना, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका , 
योजना" म्हणून संबोधिलेली); 

पिंपरी, पुणे -४११ ०१८ यांचे कार्यालयात , कार्यालयीन वेळेत अवलोकनार्थ 
आणि ज्याअर्थी, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने मा . महापालिका ठेवण्यात आलेला आहे. 
सभा ठराव क्रमांक ९४८ , दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१६ अन्वये पारित उक्त प्रस्तावित फेरबदलाबाबत नागरिकांच्या काही हरकती अगर 
केलेल्या ठरावात उक्त विकास योजनेतील मौजे पिंपरी मधील पिंपरी कॅप सूचना असतील तर त्या सदरची सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात 
येथील निर्वासितांच्या वसाहतीचे व लगतचे क्षेत्र सोबतच्या नकाशामध्ये प्रसिद्ध झालेल्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत लेखी स्वरूपात 
दर्शविल्याप्रमाणे दाटवस्ती क्षेत्र म्हणून दर्शविण्याकरिता महाराष्ट्र प्रादेशिक आयुक्त , पिंपरी -चिंचवड महानगरपालिका, पिंपरी, पुणे -४११ ०१८ 
व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३७ अन्वये फेरबदलाची यांचे कार्यालयाकडे पाठवाव्यात . 
कार्यवाही करण्यासंबंधीचा विषय आहे (यापुढे " उक्त ठरावातील विषय" 

उक्त प्रस्तावित फेरबदलाबाबत विहित मुदतीमध्ये पिंपरी-चिंचवड 
म्हणून संबोधित केलेला); 

महानगरपालिकेकडे प्राप्त झालेल्या हरकती/ सूचनांचा विचार फेरबदलाचा 


४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २० - २६ , २०१७ / आषाढ २९ ते श्रावण ४ , शके १९३९ 


प्रस्ताव शासनास मंजुरीसाठी सादर करण्यापूर्वी केला जाईल . 

(टीप .-- सदर सूचना व फेरबदल दर्शक नकाशा पिंपरी-चिंचवड 
HEHTY holl www .pcmcindia .gov.in a dakiga 
संकेतस्थळावरही अवलोकनार्थ उपलब्ध आहे). 


दिनेश वाघमारे , 

आयुक्त , 
पिंपरी -चिंचवड महानगरपालिका, 

fùurt, qui-899 096 . 


पिंपरी- पुणे, १६ डिसेंबर २०१६. 


PIMPRI-CHINCHWAD MUNICIPAL 

CORPORATION 


Modification under Section 37 of the Maharashtra 

Regional and Town Planning Act, 1966 . 


and whereas , in the said Development Plan the 
Refugee Colony of Pimpri Camp and its adjacent 
area from village Pimpri -Waghere has not been 
shown as "Congested Area " (hereinafter referred 
to as " the said Land ") ; 

and whereas, the Municipal Corporation now 
intends to initiate the modification procedure as 
laid down under Section 37 of Maharashtra 
Regional and Town Planning Act, 1966 to earmark 
the said Land as a "Congested Area" on the said 
Development Plan as per the said Subject of 
Resolution (hereinafter referred to as " the said 
Modification " ); 

and therefore , the copy of the said Modification 
is kept open for public inspection on all working 
days during office hours in the office of the 
Deputy Director of Town Planning, Pimpri 
Chinchwad Municipal Corporation , Pimpri, Pune - 
411 018 . 

Any person having any suggestion and / or 
objection regarding the said modification may file 
the same in writing to the Commissioner, Pimpri 
Chinchwad Municipal Corporation , Pimpri, Pune - 
18 within a period of one month from the date of 
publication of this notice in the Maharashtra 
Government Gazette . 

The suggestions and /or objections received 
within the stipulated period will be considered by 
the Municipal Corporation before submitting the 
proposal to the Government of Maharashtra for 
sanction . 

(Note . - The said notice and plans showing 
Modification proposal is also available on the 
website of Pimpri - Chinchwad Municipal 
Corporation www .pcmcindia .gov. in ) . 


Notice 


No . TPS/WS - 15 / 169/ 2016 . -Whereas, the 
Revised Development Plan for Pimpri- Chinchwad 
Municipal Corporation has been sanctioned by the 
Government of Maharashtra in Urban 
Development Department vide Notification No . 
TPS - 1893 / 1276 /CR - 174 /93/UD - 13 , dated 18th 
September 1995 and which came into force from 
2nd November 1995 (hereinafter refered to as the 
" said Development Plan "); 

and whereas , the General Body of Pimpri 
Chinchwad Municipal Corporation has passed the 
resolution vide Resolution No. 948 , dated 28th 
November 2016 which includes the subject to 
initiate the modification procedure as laid down 
under Section 37 of Maharashtra Regional and 
Town Planning Act 1966 to earmark the Refugee 
Colony of Pimpri Camp and its adjacent area from 
village Pimpri as a Congested Area on the said 
Development Plan as shown on the plan 
enclosed therewith (hereinafter referred to as " the 
said Subject of Resolution " ) ; 


DINESH WAGHMARE , 

Commissioner, 
Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation , 

Pimpri, Pune - 411 018 . 


Pimpri -Pune, 16th December 2016 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २० - २६, २०१७ / आषाढ २९ ते श्रावण ४, शके १९३९ 


४५ 


गुरुवार , जानेवारी ५, २०१७ / पौष १५ , शके १९३८ 


अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नेमणुका 


जिल्हाधिकारी, पुणे ( गृह शाखा) , आदेश क्रमांक पगम/ एसआर- १/ २०१७, दिनांक ४ जानेवारी २०१७ 


क्रमांक पगम/ एसआर- १/ २०१७ . --जिल्हाधिकारी, पुणे जिल्हा , पुणे, ह्या आदेशाद्वारे सोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
पात्र व्यक्तींची पुणे जिल्ह्याचे "विशेष कार्यकारी अधिकारी " म्हणून नियुक्ती करीत आहे. ही नियुक्ती सामान्यतः हा निर्णय निर्गमित केल्याच्या 
तारखेपासून ५ वर्षांकरिता अथवा पुढील आदेश होईपर्यंत अस्तित्वात राहील. तसेच राज्य शासनास विशेष कार्यकारी अधिकारी यांची ही नियुक्ती 
वरील कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वी केव्हाही, कोणतीही कारणे न देता संपुष्टात आणण्याचा अधिकार राहील . 

२. विशेष कार्यकारी अधिकारी पुढे उल्लेख केलेली कर्तव्ये पार पाडण्यास सक्षम राहतील. -- 

(एक ) साक्षांकनाचे काम .--विशेष कार्यकारी अधिकारी हे केवळ " साक्षांकनाचे काम करतील. मूळ कागदपत्रे प्रत्यक्ष पाहिल्याशिवाय 
त्यांनी साक्षांकन करू नये. तसेच परिशिष्ट " ५" मधील रबरी शिक्क्यासह मूळ कागदपत्रांच्या छायांकित प्रतींवर न चुकता दिनांकासहित 
साक्षांकन करावे. मूळ कागदत्रांपेक्षा वेगळी माहिती नमूद असलेल्या कागदपत्रांवर विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी साक्षांकन करू नये. 
वेगळी माहिती असलेल्या कागदपत्रांवर जर " सत्य प्रत" म्हणून साक्षांकन केल्यास त्यामुळे होणाऱ्या सर्व प्रकारच्या परिणामांकरिता "विशेष 
कार्यकारी अधिकारी" म्हणून साक्षांकन करणारी व्यक्ती जबाबदार राहील. अशी घटना उघडकीस आल्यास त्या व्यक्तींची विशेष कार्यकारी 
अधिकारी म्हणून करण्यात आलेली नियुक्ती रद्द करण्यात येईल व तो / ती विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून पुनर्नियुक्तीस अपात्र असेल. 

( दोन) विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून केलेली नियुक्ती " मानसेवी" असल्यामुळे विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्याला कोणतेही मानधन 
अथवा वेतन/ भत्ते अनुज्ञेय असणार नाहीत . 

( तीन ) विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्त झालेल्या व्यक्तीने घरावर , दुकानावर , कार्यालयावर स्वतःच्या नावासह "विशेष 
कार्यकारी अधिकारी " असा फलक लावावा. त्यांच्या नियुक्तीबाबत कालावधी संपुष्टात आल्यावर लागलीच त्यांनी सदर फलक काढावेत . 
तथापि त्यांनी त्यांच्या कुठल्याही वाहनावर "विशेष कार्यकारी अधिकारी" असा उल्लेख करू नये. 

( चार) " ओळख परेड " तसेच " मृत्युपूर्व जबानी " यासाठी विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी उपस्थित राहू नये . 
( पाच) " उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांना नसतील . 

( सहा ) नियुक्तीचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्याने साक्षांकनाचे काम करू नये व सर्व साहित्य 
जिल्हाधिकारी यांचेकडे तात्काळ परत करावे. अन्यथा अशी व्यक्ती विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून पुनर्नियुक्तीसाठी अपात्र ठरेल . 

( सात) नियुक्त करण्यात आलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांना मोहोर उमटविण्यासाठी शिक्का नजिकच्या तहसीलदार कार्यालयाकडून 
उपलब्ध करून घ्यावा . तसेच साक्षांकित केलेल्याची माहिती एका नोंदवहीत न चुकता नमूद करावी व ज्या वेळेस या नोंदवहीची 
अवलोकनासाठी मागणी संबंधित पोलीस आयुक्त /जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांचेकडून केली जाईल त्यावेळी ती तात्काळ उपलब्ध करून 
देण्यात यावी. 


परिशिष्ट 


अ . 


क्र . 


नाव 


पत्ता 


. 


० 


४ 


काळे फक्कड आप्पाजी 
शेख समीर सय्यदलाल 
खुळे शिवाजी बळीराम 
ढोरे सागर सुरेश 
केदारी सचिन बाळकृष्ण 
तायडे अरविंद मधुकर 


रा . सर्वोदय निवास , तर्डोबाची वाडी, तालुका शिरूर, जिल्हा पुणे . 
रा. पाचार्णे मळा, शिरूर , तालुका शिरूर, जिल्हा पुणे . 
रा . विमल गार्डन , रामनगर , रहाटणी, पुणे-१७. 
रा . पौड , तालुका मुळशी, जिल्हा पुणे . 
रा. करमोळी , तालुका मुळशी, जिल्हा पुणे . 
रा . सूस , तालुका मुळशी, जिल्हा पुणे . 


० 


- 


७ 


४६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २० - २६, २०१७ / आषाढ २९ ते श्रावण ४, शके १९३९ 


परिशिष्ट - - चालू 


अ. क्र . 


नाव 


पत्ता 


२ 


बांदल सचिन मुरलीधर 
पैठणकर मंदार मधुकर 
चव्हाण शिरीष दत्तात्रय 
काकडे अतुल अरूण 
दिघे सुधीर सदाशिव 
थोपटे प्रमोद अशोकराव 
मालुसरे गोरखनाथ मार्तंड 
शेटे राजेंद्र दिनकर 
भिलारे अनिल एकनाथ 
शेळके किरण चंद्रशेखर 
बांदल विजय निवृत्ती 
बांदल प्रकाश बबन 
सोनवणे सचिन बबन 
घोडेकर समीर रमेश 
खरमरे संजय मारूती 
गाडे विकास जगन्नाथ 
आवाळे मंगेश सदाशिव 
बाठे रोहन दिलीप 
पाटणकर विद्यानंद भास्कर 
थोपटे उत्तम नामदेव 
सौ . रवळेकर उषा चंद्रकांत 
गांधी उल्हास नटवरलाल 
चुनाडी सचिन काळुराम 
रोमण स्वाती सुर्यकांत 
साळुके सुनिल गणपत 
चौबे शारदा नागेंद्र 
गंधम शरद राजाराम 
लोखंडे गुरूदेव लक्ष्मण 
नेवरेकर राहूल सुनिल 
बेहरे शेखर प्रभाकर 
सातपुते अजय भालचंद्र 
काळे शाम रामचंद्र 
पवार नामदेव निवृत्ती 
कांबळे पंडीत प्रल्हाद 
गायकवाड प्रकाश शंकर 


रा. मु. पो. संगमनेर, तालुका भोर, जिल्हा पुणे . 
रा. मु . पो . नागोबा आळी, भोर , तालुका भोर , जिल्हा पुणे . 
रा. वाघजाईनगर , भोर, तालुका भोर , जिल्हा पुणे . 
रा . मु. पो . मंगळवार पेठ , भोर, तालुका भोर, जिल्हा पुणे. 
रा . मु. पो . वेताळ पेठ, भोर , तालुका भोर , जिल्हा पुणे . 
हातनोशी, तालुका भोर , जिल्हा पुणे . 
रा . मु . लव्हेरी , पो . जोगवाडी, तालुका भोर , जिल्हा पुणे . 
रा. मु . पो . उत्रौली, तालुका भोर , जिल्हा पुणे . 
रा . मु. पो . नसरापूर, तालुका भोर , जिल्हा पुणे . 
रा . राजवाडी चौक , तालुका भोर , जिल्हा पुणे . 
रा . सांगवी दि, तालुका भोर , जिल्हा पुणे. 
रा . मु . पो . आंबाडे, तालुका भोर , जिल्हा पुणे . 
रा . भोर (एमक्ल ), तालुका भोर , जिल्हा पुणे . 
रा. मु . पो . ७३९ , वाघजाईनगर , भोर, तालुका भोर, जिल्हा पुणे. 
रा . मु . पो . ८१६, वेताळ पेठ , भोर , तालुका भोर , जिल्हा पुणे . 
रा . हरिश्चंद्री, तालुका भोर , जिल्हा पुणे. 
रा. मु . पो . भोलावडे, तालुका भोर , जिल्हा पुणे. 
रा . मु . पो . केंजळ, तालुका भोर , जिल्हा पुणे . 
रा . मु . पो . भोर , तालुका भोर , जिल्हा पुणे . 
रा . खानापूर , तालुका भोर , जिल्हा पुणे. 
रा . खानापूर , तालुका भोर , जिल्हा पुणे . 
रा . मु . पो . नागोबा आळी, भोर , तालुका भोर , जिल्हा पुणे . 
रा. मु . पो . वेताळ पेठ, भोर , तालुका भोर , जिल्हा पुणे . 
रा. मु . पो . भोर , तालुका भोर , जिल्हा पुणे . 
रा. मु . सावरदरे , पो. सारोळे , तालुका भोर , जिल्हा पुणे . 
रा . नव्हे , तालुका भोर , जिल्हा पुणे . 
रा. स. नं . ८७, गंधमनगर , पूर्व खडकी, पुणे . 
रा . स. नं . १०२ , चतुःशृंगी , वैदुवाडी, पुणे शहर , पुणे . 
रा . ४०३, शुक्रवार पेठ , शिवाजी रोड, पुणे. । 
रा . ५८३, बुधवार पेठ , पुणे (एमकॉर्प), पुणे शहर, पुणे. 
५४३, बुधवार पेठ , पुणे ( एमकॉर्प ), पुणे शहर , पुणे. 
रा. अरणेश्वर , विद्या विकास शाळेसमोर , टांगेवाडी , पुणे . 
रा . ओटा नंबर २१ , शिवदर्शन , पर्वती , पुणे . 
रा . ओटा नंबर ३० , भगवा चौक , शिवदर्शन , पर्वती , पुणे . 
स . नं . ९४, मुंढवा, पुणे शहर , पुणे . 

___ राजेंद्र मुठे , 
अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकारी, पुणे . 


पुणे , ४ जानेवारी २०१७ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २० - २६, २०१७ / आषाढ २९ ते श्रावण ४, शके १९३९ 


४७ 


बुधवार , जानेवारी ११ , २०१७ / पौष २१, शके १९३८ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 
विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नेमणुका 


जिल्हाधिकारी, पुणे ( गृह शाखा), आदेश क्रमांक पगम/ एसआर- २/ २०१७, दिनांक ११ जानेवारी २०१७ 


संदर्भ : ( १ ) शासन निर्णय क्र . सा . प्र . वि . क्र . विकाअ -२००७/ ४४०/ प्र. क्र . १७४/ २००७/ ५, दिनांक २५ जुलै २००७ . 

( २) शासन शुद्धीपत्रक , सामान्य प्रशासन विभाग , क्र . विकाअ - २००७/ प्र. क्र . ३८९/ ५ , दिनांक १५ जानेवारी २००८ . 
( ३) शासन निर्णय , सामान्य प्रशासन विभाग, क्र . न्यायप्र - २००९/ प्र. क्र . १७४/ ५, दिनांक २२ एप्रिल २००९ . 
( ४) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग , क्र . विकाअ-२००८/ प्र. क्र . २७६/ ५, दिनांक २४ जुलै २००८ . 
( ५) शासन परिपत्रक क्रमांक विकाअ- २००९ / प्र. क्र . २७६/५, दिनांक २४ जुलै २००९ . 
( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक विकाअ -२०१०/ १५५० / प्र. क्र . ४८७/ ५, दिनांक ३१ जानेवारी २०१० . 
( ७) शासन निर्णय , सामान्य प्रशासन विभाग , क्र . विकाअ- १११५ /प्र. क्र . ८८/५, दिनांक ३१ डिसेंबर २०१५ . 
( ८ ) कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन , पुणे यांचेकडील पत्र क्र . विकाअ - १११६/ ८८ / प्र. क्र . ५३/ का . ५, दिनांक २० जून २०१६ 

रोजीचे पत्र. 
क्रमांक पगम/ एसआर-२/ २०१७. --जिल्हाधिकारी, पुणे जिल्हा, पुणे, ह्या आदेशाद्वारे सोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
गुणवंत कामगार कल्याण पुरस्कारप्राप्त व्यक्तींची पुणे जिल्ह्याचे "विशेष कार्यकारी अधिकारी" म्हणून नियुक्ती करीत आहे. ही नियुक्ती ही 
त्यांच्या वयाच्या ७० वर्षांपर्यंत चालू राहील व वयाच्या ७० वर्षांनंतर त्यांना अनर्ह ठरविण्यात येईल अथवा पुढील आदेश होईपर्यंत अस्तित्वात 
राहील. तसेच राज्य शासनास विशेष कार्यकारी अधिकारी यांची ही नियुक्ती वरील कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वी केव्हाही, कोणतीही कारणे 
न देता संपुष्टात आणण्याचा अधिकार राहील . 

२ . विशेष कार्यकारी अधिकारी, पुढे उल्लेख केलेली कर्तव्ये पार पाडण्यास सक्षम राहतील. - - 

( एक ) साक्षांकनाचे काम .--विशेष कार्यकारी अधिकारी हे केवळ " साक्षांकनाचे काम करतील . मूळ कागदपत्रे प्रत्यक्ष पाहिल्याशिवाय 
त्यांनी साक्षांकन करू नये. तसेच परिशिष्ट " ५" मधील रबरी शिक्क्यासह मूळ कागदपत्रांच्या छायांकित प्रतींवर न चुकता दिनांकासहित 
साक्षांकन करावे. मूळ कागदत्रांपेक्षा वेगळी माहिती नमूद असलेल्या कागदपत्रांवर विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी साक्षांकन करू नये. 
वेगळी माहिती असलेल्या कागदपत्रांवर जर " सत्य प्रत" म्हणून साक्षांकन केल्यास त्यामुळे होणाऱ्या सर्व प्रकारच्या परिणामांकरिता "विशेष 
कार्यकारी अधिकारी " म्हणून साक्षांकन करणारी व्यक्ती जबाबदार राहील . अशी घटना उघडकीस आल्यास त्या व्यक्तीची विशेष कार्यकारी 
अधिकारी म्हणून करण्यात आलेली नियुक्ती रद्द करण्यात येईल व तो / ती विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून पुनर्नियुक्तीस अपात्र असेल . 

( दोन) विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून केलेली नियुक्ती " मानसेवी" असल्यामुळे विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्याला कोणतेही मानधन 
अथवा वेतन/ भत्ते अनुज्ञेय असणार नाहीत . 

( तीन ) विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्त झालेल्या व्यक्तीने घरावर , दुकानावर , कार्यालयावर स्वतःच्या नावासह "विशेष 
कार्यकारी अधिकारी " असा फलक लावावा. त्यांच्या नियुक्तीबाबत कालावधी संपुष्टात आल्यावर लागलीच त्यांनी सदर फलक काढावेत . 
तथापि , त्यांनी त्यांच्या कुठल्याही वाहनावर "विशेष कार्यकारी अधिकारी " असा उल्लेख करू नये. 

( चार ) " ओळख परेड" तसेच " मृत्युपूर्व जबानी" यासाठी विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी उपस्थित राहू नये. 
( पाच) " उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र" देण्याचे अधिकार विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांना नसतील . 

( सहा) नियुक्तीचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्याने साक्षांकनाचे काम करू नये व सर्व साहित्य 
जिल्हाधिकारी यांचेकडे तात्काळ परत करावे. अन्यथा अशी व्यक्ती विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून पुनर्नियुक्तीसाठी अपात्र ठरेल . 

( सात) नियुक्त करण्यात आलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांना मोहोर उमटविण्यासाठी शिक्का नजीकच्या तहसीलदार कार्यालयाकडून 
उपलब्ध करून घ्यावा . तसेच साक्षांकित केलेल्यांची माहिती एका नोंदवहीत न चुकता नमूद करावी व ज्या वेळेस या नोंदवहीची 
अवलोकनासाठी मागणी संबंधित पोलीस आयुक्त /जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांचेकडून केली जाईल त्यावेळी ती तात्काळ उपलब्ध करून 
देण्यात यावी. 


४८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २० - २६, २०१७ / आषाढ २९ ते श्रावण ४ , शके १९३९ 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


नाव 


पत्ता 


° 


पतंगे सोमनाथ नागनाथ 


0 


बरसावडे सुर्यकांत उद्धव 
सैंदाणे रामदास आनंदा 
कोरे सोमनाथ दगडु 
देशमुख सतिश सर्जेराव 
कदम मच्छिंद्रनाथ गणपती 
भांदुर्गे वसंत गंगाधर 
नितीन शशीकांत यादव 


7 


रा . फ्लॅट नं . ६, श्वेता लर्शन , रत्नदीप कॉलनी, ता . मुळशी , 
जि . पुणे. 
रा . बी -१/ ६, काकडे आंगण, तानाजीनगर , चिंचवड, पुणे . 
रा . मुक्तानंद निवास , ता . खेड , जि . पुणे . 
स . नं . ७/ २/ ५२ , सांगवी, पिंपरी-चिंचवड (एम कॉप), हवेली , पुणे . 
रा. संभाजीनगर , चिंचवड, जिल्हा पुणे . 
रा . इंदिरानगर , चिंचवड , जिल्हा पुणे. 
रा . शिवकृपा , फ्लॅट नं . ७९ , वाल्हेकरवाडी, चिंचवड, जिल्हा पुणे . 
रा . C /o. शांताबाई श. यादव , घरकुल ए - ३४ , मधुर मिलन हौ. सो. , 
फ्लॅट नं . २०४ , स्पाईन रोड , सेक्टर १७ व १९ , चिखली, प्राधिकरण , 
पुणे - ६. 

सौरभ राव , 
जिल्हाधिकारी, पुणे . 


ज 


० 


. 


पुणे , ११ जानेवारी २०१७. 


गुरुवार , मार्च ३० , २०१७ / चैत्र १५, शके १९३९ 


सदस्य - सचिव, प्रादेशिक नियोजन मंडळ तथा सहायक संचालक , नगर रचना, प्रादेशिक योजना यांजकडून 


प्रादेशिक नियोजन मंडळ, सातारा 


प्रारूप प्रादेशिक योजना, सातारा 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम १६ अन्वये 

सूचना 
क्रमांक प्राप्रायो/ सातारा/ प्रसिद्धीकरण/ ८३/ २०१७. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९६६ ( सन १९६६ चा 
महाराष्ट्र ३७ वा) (यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे उल्लेखिलेला) मधील कलम ३ ( १) अन्वये प्रदत्त केलेल्या शक्तींचा वापर करून महाराष्ट्र शासनाने 
दिनांक १५ ऑक्टोबर २०१२ रोजीच्या नगरविकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस- १९१२ / ३४८/प्र.क्र . १०३/ १२ / पुनर्बाधणी क्रमांक ५०/ युडी 
१३ अन्वये सातारा जिल्ह्यातील महाबळेश्वर -पांचगणी प्रदेशाचे क्षेत्र वगळून उर्वरित सातारा जिल्ह्याचे क्षेत्र " सातारा प्रदेश" (यापुढे “ उक्त प्रदेश ” असे 
उल्लेखिलेले) म्हणून नियत केले आहे ; 
____ आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने उक्त अधिनियमाचे कलम ४ ( १) अन्वये प्रदत्त केलेल्या शक्तींचा वापर करून दिनांक ३ डिसेंबर २०१२ 
रोजीच्या नगरविकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस - १९१२/ ५६४/प्र. क्र . १०७/ १२ / पुनर्बाधणी क्रमांक ५३/ १२/ नवि -१३ अन्वये उक्त प्रदेशाची 
प्रादेशिक योजना तयार करणेसाठी विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे यांचे अध्यक्षतेखाली सातारा प्रादेशिक नियोजन मंडळ गठित केले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रदेशाची प्रारूप प्रादेशिक योजना तयार केली असून त्याचेप्रसिद्धीकरणास सातारा प्रादेशिक नियोजन मंडळाच्या दिनांक 
२८ मार्च२०१७ रोजीच्या ७ व्या बैठकीमध्ये मान्यता देण्यात आली आहे ; 

आणि त्याअर्थी, आता, उपरोक्त तयार करणेत आलेली प्रारूप प्रादेशिक योजना उक्त अधिनियमाच्या कलम १६ मधील नमूद पद्धतीनुसार , या 
नोटिशीद्वारे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २० - २६ , २०१७ / आषाढ २९ ते श्रावण ४ , शके १९३९ 


४९ 


उक्त प्रादेशिक योजनेअंतर्गत सर्वेक्षणावरील अहवाल , विद्यमान जमीन वापर नकाशा, विविध वापर विभागांचा समावेश असणारा प्रादेशिक योजना 
आराखडा ( सातारा प्रदेशाकरिताची विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली, विनिर्दिष्ट विभागांकरिता आणि वारसा स्थळांकरिताच्या विशेष विनियमांसह 
प्रस्तावित जमीन वापर नकाशा आणि अहवाल यांचा समावेश असलेला) प्रारूप प्रादेशिक योजनेचे अहवाल आणि प्रस्तावित जमीन वापर आराखडा 
खालील कार्यालयांमध्ये कार्यालयीन कामकाजाचेदिवशी व कामकाजाचे वेळेत जनतेचे अवलोकनार्थ उपलब्ध आहेत . 

(१ ) जिल्हाधिकारी कार्यालय , सातारा . 
( २) मुख्य कार्यकारी अधिकारी , जिल्हा परिषद , सातारा . 
( ३ ) सहायक संचालक , नगर रचना, प्रादेशिक योजना, सातारा. 
(४) सहायक संचालक , नगर रचना , सातारा शाखा, सातारा . 
(५) सातारा जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांचे तहसीलदार कार्यालये. 

उपरोक्त प्रादेशिक योजनेचा अहवाल / आराखड्यांच्या प्रमाणित प्रती किंवा त्यातील कोणत्याही भागाच्या प्रमाणित केलेल्या प्रती , सातारा प्रादेशिक 
नियोजन मंडळाच्या कार्यालयात सहायक संचालक , नगर रचना, प्रादेशिक योजना, सातारा, २१७, रविवार पेठ , सहकार वैभव , जिल्हा मार्केटिंग 
अधिकारी कार्यालय इमारत, पहिला मजला ( पश्चिम बाजू), सातारा - ४१५ ००१ येथे जनतेसाठी वाजवी किमतीत विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत . 

उपरोक्त प्रारूप प्रादेशिक योजनेसंदर्भात नागरिकांचे आक्षेप वा सूचना असल्यास त्याबाबतच्या कारणमीमांसेसह त्या लेखी स्वरूपात सदस्य 
सचिव, सातारा प्रादेशिक नियोजन मंडळ तथा सहायक संचालक , नगर रचना, प्रादेशिक योजना, सातारा , २१७, रविवार पेठ , सहकार वैभव, जिल्हा 
मार्केटिंग अधिकारी कार्यालय इमारत , पहिला मजला ( पश्चिम बाजू) , सातारा - ४१५००१ यांचेमार्फत सातारा प्रादेशिक नियोजन मंडळाकडे सदर 
सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून चार महिन्यांचे कालावधीत पाठविण्यात याव्यात . सदर आक्षेप वा सूचनांचा योग्य तो 
विचार करून आणि अर्जदार यांची इच्छा असल्यास अर्जदाराचे म्हणणे ऐकून त्यावरील अहवाल प्रादेशिक नियोजन समिती, प्रादेशिक नियोजन मंडळास 
सादर करेल . 

सदरची सूचना व सातारा प्रादेशिक योजनेचा तपशील जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या www. satara. nic.in या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात 
आला आहे. 

श्रीकांत देशमुख, 

सदस्य - सचिव , 
प्रादेशिक नियोजन मंडळ, सातारा तथा 

सहायक संचालक, नगर रचना, प्रादेशिक योजना, सातारा . 
सातारा , ३० मार्च २०१७. 


LI 


REGIONAL PLANNING BOARD , SATARA 

DRAFT REGIONAL PLAN OF SATARA REGION 
Publication ofNotice as per the provisions of Section 16 of the Maharashtra Regional and Town Planning 
Act, 1966 . 

Notice 
No. DRP /Satara /Publication /83/2017 . - Whereas, in exercise of the powers conferred under Section 
3 ( 1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah . XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred 
to as " the said Act” ) the Government of Maharashtra vide Government Resolution , Urban Development 
Department No . TPS - 1912 /348 /CR - 103/ 12 /Reconstruction No. 50 /UD - 13 , dated 15th October 2012 has 
established entire area within the jurisdiction of the Satara district, excluding Mahabaleshwar - Panchgani 
Region as a " Satara Region ” (hereinafter referred to as “ the said Region "); 

and whereas, in exercise of the powers conferred under Section 4 ( 1 ) of the said Act, the Government 
of Maharashtra vide Government Resolution , Urban Development Department No . TPS - 1912 / 564 / 
CR - 107 / 12 /Reconstruction No. 53 / 12 /UD - 13 , dated 3rd December 2012 had constituted the Satara 
Regional Planning Board , under the Chairmanship of the Divisional Commissioner, Pune Division , Pune 
for preparation of the Regional Plan of Satara Region ; 

and whereas , the Draft Regional Plan of Satara has been prepared and the Satara Regional Planning 
Board had given approval for publication of the said Draft Regional Plan of Satara Region in Meeting 
No . 7 , held on 28th March 2017 ; 


५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, जुलै २० - २६, २०१७ / आषाढ २९ ते श्रावण ४, शके १९३९ 


and now therefore , notice is hereby given that the above Draft Regional Plan has been prepared are 
now published in themanner laid down in Section 16 of the said Act. 

A copy of the report of the surveys , the existing land -use map and the Draft Regional Plan containing 
various zones (which includes proposed land use plan and report with Development Control and Promotion 
Regulations for Satara Region along with special regulations for specific zones and for Heritage Sites ) are 
available for inspection , for the public in the following offices on all working days during the office hours. 

( 1 ) Collector, Satara . 
( 2 ) Chief Executive Officer, Zillha Parishad , Satara . 
(3 ) Assistant Director of Town Planning, Regional Plan , Satara . 
(4 ) Assistant Director of Town Planning , Satara Branch , Satara . 
(5 ) All the offices of the Tahsildar in Tahsils of Satara District . 

Certified copies of the Report / Plans of the above Draft Regional Plan or Extract in the same will be 
available for sale to the public atreasonable price in the office of the Regional Planning Board ; Member 
Secretary, Satara Regional Planning Board and Assistant Director of Town Planning, Satara Regional 
Plan , Satara , 217 , Raviwar Peth , Sahakar Vaibhav, Building of Zillha Marketing Officer, First Floor (West 
Side ), Satara - 415 001. 

Any objections or suggestions with respect of the Draft Regional Plan may be sent to the Board 
through , Member-Secretary , Satara Regional Planning Board and Assistant Director of Town Planning, 
Satara Regional Plan , Satara , 217 , Raviwar Peth , Sahakar Vaibhav, Building of Zillha Marketing Officer, 
First Floor (West Side ) , Satara - 415 001, within the period of four months from the date of publication of 
this Notice in the Maharashtra GovernmentGazette ; any such objection or suggestion should state the 
grounds on which it is made , and whether the applicant desires to be heard by the Regional Planning 
Committee before it submits its report to the Board . 

This notice and the details of Satara Draft Regional Plan have been published on the website of 
Collector office at www . satara .nic . in 

SHRIKANT DESHMUKH , 
Member -Secretary ,Regional Planning Board , 
Satara and Assistant Director of Town Planning , 

Satara Regional Plan , Satara . 
Satara , 30th March 2017 . 


मंगळवार , एप्रिल १८ , २०१७ / चैत्र २८ , शके १९३९ 
जिल्हाधिकारी यांजकडून 

अधिनियमातील कलम १५१, पोट- कलम (२ ) खाली काढलेली अधिसूचना 
जिल्हा पुणे 

क्र . टीपीएस/ २१७५/ ५१०६ यूडी- ७, दिनांक ३ मार्च १९७९ अन्वये उक्त 

अधिनियमाखालील शासनाने प्रसिद्ध केलेल्या विकास योजनेत सार्वजनिक 
( महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम १२६ , पोट 

प्रयोजनासाठी विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या जमिनीच्या संपादनाबाबतच्या 
कलम ( ४) सह भूमी संपादन अधिनियम- भूमी संपादन, पुनर्वसन व 

उक्त अधिनियमाच्या कलम १२६ , पोट - कलम ( १) ( २) व (४ ) खालील 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 

राज्य शासनाने वापरावयाच्या शक्ती जिल्हाधिकाऱ्यांना सोपविण्यात आलेल्या 
अधिनियम , २०१३ च्या कलम १९ खाली जिल्हाधिकारी यांनी जारी 

आहेत . 
करावयाची अधिसूचना) 
अधिसूचना 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाच्या नगर रचना विकास विभागाने महाराष्ट्र 
क्रमांक पीएलबी- २/ कावि -०२/२०१७ . --ज्याअर्थी, समुचित शासन प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ ( सन १९६६ च्या महाराष्ट्र ३७ ) 
असलेल्या पुणे जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी भूमी संपादन , पुनर्वसन व ( यापुढे उक्त महाराष्ट्र अधिनियम म्हणून संबोधिलेला) च्या कलम ३१ अन्वये 
पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क पुणे महानगरपालिकेची विकास योजना क्र . टीपीएस १८८४/ १३७७/सीआर 
अधिनियम, २०१३. 

२२०/ ८४/ II/ यूडी- ७, दिनांक ५ जानेवारी १९८७ ला मंजूर झाली असून 
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास व सार्वजनिक आरोग्य ती शासन राजपत्रात दिनांक २९ जानेवारी १९८७ रोजी प्रसिद्ध झालेली 
विभागाने महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ च्या 


आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २० - २६ , २०१७ / आषाढ २९ ते श्रावण ४ , शके १९३९ 


५१ 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचेनाव : म्हात्रे पूल ते राजाराम पूल नदीकाठचा ३० मी . डी . 
पी . रस्ता. 
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : ३० मी . डी . पी . रस्ता भूसंपादन 
समाजाला होणारे लाभ : पायाभूत सुविधा, सोयी- सुविधा 

( आर्थिक , रोजगार, पायाभूत सुविधा, सोयी - सुविधा याबाबत व इतर 
लाभांसंबंधात ). 

प्रकल्पाखालील जागेची सद्य: स्थिती : जागेवर कोणतीही बांधकामे 
नाहीत . जागा पूर्ण मोकळी असून आज रोजी सदरचा रस्ता जागेवर 
पूर्ण होऊन पूर्णक्षमतेने वापरात आहे . 

अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन -गावाचे नाव : हिंगणे बुद्रुक , तालुका 

हवेली, जिल्हा पुणे 
भूमापन क्रमांक किंवा अंदाजित क्षेत्र 

गट क्रमांक 


अनु 


क्रमांक 


२ 


आणि ज्याअर्थी, पुणे महानगरपालिकेने (नियोजन प्राधिकरण असल्याने) 
यापुढे उक्त महानगरपालिका म्हणून संबोधिलेली) उक्त महाराष्ट्र अधिनियम 
कलम १२६ , पोट - कलम (१) अन्वये उक्त जमीन ३० मी . डी . पी . रस्ता 
या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यापुढे उक्त सार्वजनिक प्रयोजन म्हणून 
संबोधिलेली ) संपादन करण्याबाबत शासनाकडे अर्ज केलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी महाराष्ट्र शासनाने सन २०१५ मधील अध्यादेश क्रमांक 
१७ अन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ अंतर्गत 
विकास योजनेतील आरक्षणाच्या जमिनीचे संपादन करताना भूमी संपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ मधील कलम ४ ते १५ ला सूट दिली 
आहे. सदरचा अध्यादेश महाराष्ट्र शासन राजपत्रात २९ ऑगस्ट २०१५ 
रोजी प्रसिद्ध झालेला आहे आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ 
च्या पोट - कलम ( १) च्या तरतुदींन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त 
जमिनीची आवश्यकता आहे, असे सरळ याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे. 

आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची 
दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या व विकास योजनेत ३० मी . 
डी . पी . रस्त्यासाठी आरक्षित केलेल्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे. 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची तीनमध्ये नमूद केलेल्या पत्रानुसार संपादन 
संस्थेने म्हणजेच पुणे महानगरपालिकेने बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी " पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणून शासनाच्या 
प्रशासकाने निर्धारित केलेले क्षेत्र किंवा इतर अटीबाबत कोणी मागणी 
केल्यास त्यांच्या मागण्या संपादन संस्थेकडे हस्तांतरित करून त्याप्रमाणे 
पुढील निवाड्यामध्ये विनिर्दिष्ट केल्या जातील . 
__ आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये , 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी विशेष भूमी संपादन अधिकारी 
क्रमांक १५ , पुणे मनपा, क्षेत्रीय कार्यालय इमारत , तिसरा मजला, स्टेट बँक 
ऑफ इंडियाचे वर, टिळक रस्ता , पुणे -४११ ००२ यास पदनिर्देशित करीत 
आहे. 

अनुसूची - एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
जिल्हा पुणे , तालुका हवेली, गाव मौजे हिंगणे बुद्रुक 
अनु- भूमापन संयुक्त मोजणी सार्वजनिक भूसंपादना 
क्रमांक क्रमांक किवा नकाशातील रस्त्याखालील खालील क्षेत्र । 
गट नंबर विवरणपत्रा- क्षेत्र ( ताब्यात ( चौ . मी . ) 

नुसारचे क्षेत्र असलेले क्षेत्र) 

( चौ . मी .) ( चौ . मी .) 
१ २ 

३ 

४ 
१ ४३/ ४ पैकी १५५१८ ६८८७ १७३०७ 
ते ४३/ २५ 

पैकी 
२ ४४ पैकी 


( हेक्टरमध्ये ) 
निरंक निरंक 

निरंक 
अनुसूची - चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 

निरंक 
टीप.-- उक्त जमिनींच्या नकाशाचे भूमी संपादन अधिकारी क्रमांक १५ , 
पुणे मनपा, क्षेत्रीय कार्यालय इमारत , तिसरा मजला, स्टेट बँक ऑफ 
इंडियाचे वर , टिळक रस्ता, पुणे -४११ ००२ या कार्यालयात निरीक्षण 
करता येऊ शकेल . 

सौरभ राव, 

जिल्हाधिकारी , पुणे. 
पुणे, १८ एप्रिल २०१७. 


८६७६ 


५२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २० - २६, २०१७ / आषाढ २९ ते श्रावण ४, शके १९३९ 


शुक्रवार , एप्रिल २८ , २०१७ / वैशाख ८, शके १९३९ 


जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 

विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नेमणुका 
क्रमांक पगम / एसआर -७/ २०१७.-- जिल्हाधिकारी, पुणे जिल्हा, पुणे , ह्या आदेशाद्वारे सोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
पात्र व्यक्तींची पुणे जिल्ह्याचे "विशेष कार्यकारी अधिकारी" म्हणून नियुक्ती करीत आहे. ही नियुक्ती सामान्यतः हा निर्णय निर्गमित केल्याच्या 
तारखेपासून ५ वर्षांकरिता अथवा पुढील आदेश होईपर्यंत अस्तित्वात राहील. तसेच राज्य शासनास विशेष कार्यकारी अधिकारी यांची ही नियुक्ती 
वरील कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वी केव्हाही , कोणतीही कारणे न देता संपुष्टात आणण्याचा अधिकार राहील. 

२. विशेष कार्यकारी अधिकारी पुढे उल्लेख केलेली कर्तव्ये पार पाडण्यास सक्षम राहतील.- - 

( एक) साक्षांकनाचे काम .--विशेष कार्यकारी अधिकारी हे केवळ " साक्षांकनाचे" काम करतील. मूळ कागदपत्रे प्रत्यक्ष पाहिल्याशिवाय 
त्यांनी साक्षांकन करू नये. तसेच परिशिष्ट " ५" मधील रबरी शिक्क्यासह मूळ कागदपत्रांच्या छायांकित प्रतींवर न चुकता दिनांकासहित 
साक्षांकन करावे. मूळ कागदत्रांपेक्षा वेगळी माहिती नमूद असलेल्या कागदपत्रांवर विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी साक्षांकन करू नये . 
वेगळी माहिती असलेल्या कागदपत्रांवर जर " सत्य प्रत " म्हणून साक्षांकन केल्यास त्यामुळे होणाऱ्या सर्व प्रकारच्या परिणामांकरिता "विशेष 
कार्यकारी अधिकारी " म्हणून साक्षांकन करणारी व्यक्ती जबाबदार राहील. अशी घटना उघडकीस आल्यास त्या व्यक्तींची विशेष कार्यकारी 
अधिकारी म्हणून करण्यात आलेली नियुक्ती रद्द करण्यात येईल व तो / ती विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून पुनर्नियुक्तीस अपात्र असेल . 


( दोन ) विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून केलेली नियुक्ती "मानसेवी" असल्यामुळे विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्याला कोणतेही मानधन 
अथवा वेतन/ भत्ते अनुज्ञेय असणार नाहीत . 

( तीन) विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्त झालेल्या व्यक्तीने घरावर , दुकानावर , कार्यालयावर स्वतःच्या नावासह "विशेष 
कार्यकारी अधिकारी " असा फलक लावावा . त्यांच्या नियुक्तीबाबत कालावधी संपुष्टात आल्यावर लागलीच त्यांनी सदर फलक काढावेत. 
तथापि त्यांनी त्यांच्या कुठल्याही वाहनावर "विशेष कार्यकारी अधिकारी " असा उल्लेख करू नये . 

( चार) " ओळख परेड " तसेच " मृत्युपूर्व जबानी " यासाठी विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी उपस्थित राहू नये . 
( पाच) " उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र" देण्याचे अधिकार विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांना नसतील . 

( सहा) नियुक्तीचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्याने साक्षांकनाचे काम करू नये व सर्व साहित्य 
जिल्हाधिकारी यांचेकडे तात्काळ परत करावे. अन्यथा अशी व्यक्ती विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून पुनर्नियुक्तीसाठी अपात्र ठरेल . 

( सात) नियुक्त करण्यात आलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांना मोहोर उमटविण्यासाठी शिक्का नजिकच्या तहसीलदार कार्यालयाकडून 
उपलब्ध करून घ्यावा. तसेच साक्षांकित केलेल्याची माहिती एका नोंदवहीत न चुकता नमूद करावी व ज्या वेळेस या नोंदवहीची 
अवलोकनासाठी मागणी संबंधित पोलीस आयुक्त/जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांचेकडून केली जाईल त्यावेळी ती तात्काळ उपलब्ध करून 
देण्यात यावी . 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


उमेदवाराचे नाव 


पत्ता 


क्रमांक १ 

पूर्वीच्या 
गॅझेटलगत 
यादीनुसार 
अ . क्र . 


सौ . विद्या संतोष कांबळे 
श्रीमती रत्नप्रभा कमलाकर साबळे 
श्री . अनिल श्रावण शिंदे 


रा. गौतमनगर , ता . बारामती, जि . पुणे . 
रा . गौतमनगर , टी . सी . कॉलेज रोड , ता . बारामती , जि . पुणे . 
रा . डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर वसाहत, बारामती , ता. बारामती , 
जि . पुणे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २० - २६, २०१७ / आषाढ २९ ते श्रावण ४, शके १९३९ 


५३ 


परिशिष्ट -- चालू 


श्री . सागर विलास सकट 


श्री . अनिल विलास साबळे 
श्री . संतोष पोपट गाडे 


श्री . संजय सदाशिव वाघमारे 
श्री . सुनील श्रावण शिंदे 


श्री . गणेश हिरामण शिंदे 


श्री . निलेश ज्ञानदेव जाधव 
श्री . उमेश हिरामण शिंदे 


श्री . राहुल चांगदेव चव्हाण 


श्री . रामहरी मल्हारी बल्लाळ 
श्री. सोमनाथ बाळु पाटोळे 
श्री . सचिन शिवाजी सकट 


श्री . महेंद्र गेना गायकवाड 


रा . डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर वसाहत , साळवेनगर , बारामती, 
ता . बारामती, जि . पुणे . 
रा . भीमनगर हौ. सोसायटी , ता. बारामती , जि. पुणे . 
रा . कोअर हाऊस सोसा. , आमराई, बारामती, ता . बारामती , जि . 
पुणे . 
रा . कसबा पंचशीलनगर , बारामती, ता . बारामती, जि . पुणे . 
रा . डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर वसाहत , बारामती, ता . बारामती , 
जि . पुणे . 
रा . डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर वसाहत, बारामती , ता . बारामती , 
जि . पुणे. 
रा . अमराई, बारामती, ता . बारामती , जि . पुणे . 
रा. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वसाहत, बारामती, ता . बारामती , 
जि . पुणे. 
रा . फ्लॅट नं . २, सोमेश्वर अपार्टमेंट , हरीकृपानगर , इंदापूर रोड , 
बारामती, ता . बारामती, जि . पुणे. . 
रा . आमराई, बारामती , ता . बारामती, जि . पुणे . 
रा . कसबा, बारामती, ता . बारामती, जि . पुणे . 
रा . डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर वसाहत , साळवेनगर , बारामती , 
ता . बारामती, जि . पुणे . 
रा . श्रीरामनगर कसबा, मोरगाव रोड, बारामती, ता . बारामती, 
जि . पुणे. 
रा. शारदानगर , माळेगाव कॉलनी, ता . बारामती , जि . पुणे . 
रा . साळेवस्ती, डोर्लेवाडी, ता. बारामती, जि . पुणे . 
रा . डोर्लेवाडी, ता . बारामती, जि . पुणे . 
रा . डोर्लेवाडी , ता. बारामती, जि . पुणे . 
रा . गौतमनगर, बारामती, ता . बारामती, जि . पुणे . 
रा . खामगळवाडी, ता . बारामती, जि . पुणे . 
रा. अहिल्यानगर , धुमाळवाडी , ता. बारामती, जि . पुणे . 
रा. कोळवली, ता . मुळशी, जि . पुणे . 
रा. भुगाव , ता . मुळशी, जि . पुणे . 
रा. लवळे, ता . मुळशी, जि . पुणे . 
रा . पौड, ता . मुळशी, जि . पुणे. 
रा . करमोळी, ता . मुळशी, जि . पुणे . 
रा. पौड , ता . मुळशी, जि . पुणे . 
रा . पौड, ता . मुळशी, जि . पुणे . 
रा. इंद्रायणीनगर , भोसरी , पुणे . 
रा . द्वारा . नितीन दत्तात्रय शिंदे, गव्हाणे वस्ती , आदिनाथनगर , बस 
डेपोजवळ, भोसरी, पुणे. 


श्री . अनिल जयसिंग जगताप 
सौ . स्नेहा गणेश साळे 
सौ . सुमित्रा अजित वामन 
श्री . राजेंद्र किसन लांडगे 
श्री . रुपेश युवराज कांबळे 
श्री . ज्ञानदेव बलभीम खामगळ 
श्री. गणेश तानाजी कोकरे 
श्री . समिर निवृत्ती बोडके 
श्री . विलास शंकर चोंधे 
श्री . दत्तात्रय नारायण मोरे 
श्री . मंदार चंद्रशेखर पावसकर 
श्री . अनिल चिंतामण केदारी 
श्री . अनंत गंगाधर जोशी 
श्री . निकेतन भरत शिंदे 
श्री . शिवराज सुदामा लांडगे 
श्री . चौधरी बंदेनवाज करीमसाब 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २० - २६, २०१७ / आषाढ २९ ते श्रावण ४, शके १९३९ 


परिशिष्ट -- चालू 


३ 


३ 


७४ 


श्री . सुभाष आनंदा माळी 
श्री . संजय सोपान दाते 
श्री . संतोष मेघराज धर्मावत 
श्री . मंगेश तुकाराम हिंगणे 


७७ 


७८ 


८० 


८१ 


८२ 


३ 


श्री . विलास बाळशीराम मोरे 
श्री . सागर सुभाष बोराटे 
श्री. ज्ञानेश्वर भगवान बोहाडे 
श्री. सतीश प्रभाकर वैराळ 
श्री. कालीदास मारुती फुगे 
श्री . सोमनाथ पांडुरंग गावडे 
श्री . पुनित दिपक गळीतकर 
श्री . अमित बाळु लांडगे 
श्री. अजित संजय फुगे 
जयश्री सोमनाथ लांडगे 
श्री . उमेश दिनकर जाधव 
श्री . राजेंद्र किसन खांडेभराड 
श्री . शिवानंद सिद्धप्पा चौगुले 


रा . स. नं . १३७/ २, लांडगेवस्ती, नाशिक -पुणे रोड, भोसरी, पुणे. 
रा . स . नं . २३ , हनुमंत कॉलनी , भगत वस्ती , भोसरी, पुणे . 
रा. लक्ष्मी रघुनाथ मंदिराजवळ , भोसरी गावठाण , भोसरी , पुणे-३९ . 
रा . गट नं . २७४, इंद्रायणी पार्क , देहू - आळंदी रोड, हिंगणे 
सरकारनगर , मोशी, हवेली , जि . पुणे . 
रा. सेक्टर ४, प्लॉट १, मोशी प्राधिकरण , भोसरी, पुणे . 
रा. मु . पो. मोशी, ता . हवेली , जि . पुणे . 
रा . गवळीनगर , गुरुदत्त कॉलनी, भोसरी, पुणे. 
रा. ४५२, तापकीरनगर , मोशी, पुणे . 
रा . स. नं . २२९ , भोसरी, पुणे . 
रा . गावडे निवास , शांतीनगर कॉलनी, नं. २ , भोसरी, पुणे- ३९ . 
रा . स. नं. ६९२, गव्हाणे वस्ती , भोसरी, पुणे . 
रा. माळी आळी, भोसरी , पुणे - ३९ . 
रा. संत ज्ञानेश्वर हॉस्पिटलजवळ, भोसरी, पुणे. 
रा . स . नं . २३, भगत वस्ती, भोसरी, पुणे . 
रा . स . नं . २३, भगत वस्ती, भोसरी, पुणे . 
रा . स . नं . २१२ / ३७ /१ , आदर्शनगर , दिघी रोड, भोसरी , पुणे . 
रा . ७७ / १, माऊली कृपा सोसायटी , पेठ क्र . १८ , महात्मा 
फुलेनगर , चिंचवड, पुणे. 
रा. २२८ /१, ज्ञानेश्वरी पार्क, फेज अ-९, दिघी रोड , भोसरी , पुणे . 
रा . हनुमाननगर , भगत वस्ती, स . नं . २३ , भोसरी, पुणे . 
रा. भगत वस्ती, हनुमाननगर , भोसरी, पुणे. 
रा. स . नं . २३, हनुमाननगर , भगत वस्ती, भोसरी, पुणे . 
रा . शास्त्री चौक , आळंदी रोड, भोसरी , पुणे . 
रा. आदिनाथनगर , भोसरी, पुणे . 
रा . मु . पो . वर्वे खु ., ता. भोर , जि . पुणे . 
रा. मु . दिडघर , पो . नसरापुर , ता . भोर , जि . पुणे. 
रा . जांभळी, पो . नसरापुर , ता . भोर , जि . पुणे . 
रा. वरवडी बु।।., ता . भोर, जि . पुणे . 
रा. मु . पो . उत्रोली, ता . भोर , जि . पुणे . 
रा . मु . पो . भोर , ता . भोर , जि . पुणे . 
रा. मु . कांबरे खे. बा . पो . करंदि खे. बा ., ता . भोर , जि . पुणे . 
रा. कारी, ता . भोर , जि . पुणे . 
रा . मु. पो . भाबवडी, ता . भोर , जि . पुणे . 
रा . बारे बु||., ता . भोर , जि. पुणे . 
रा. मु . पो . भोलोवडे (गणेशनगर), ता . भोर, जि . पुणे . 


श्री . जहीर अब्बास सिकीलकर 
श्री. तुकाराम सोपान मेमाणे 
श्री . समित विश्वंभर शिंगाडे 
श्री . राजेश सोपान दाते 
श्री . सुहास गजानन बोबडे 
श्री. संजीव संपतलाल पाटणी 
श्री . निलेश प्रकाश भोरडे 
श्री . अरविंद गुलाबराव सोंडकर 
श्री . संपद दगडू आंबवले 
श्री. अरुण बाबुराव तुपे 
श्री . अशोक भिकोबा शिवतरे 
श्रीमती सुजाता राजेंद्र पारखी 
श्री . रामदास गोविंद यादव 
श्री . राजेंद्र मारूती घोलप 
श्री . अभिषेक जगन्नाथ येलगुडे 
श्री . रामचंद्र श्रीरंग शिंदे 
श्री . शशिकांत निवृत्ती जगदाळे 


१०० 


१०१ 


. 


१०२ 


१०३ 


M 


२ 


१०४ 


१०५ 


१०६ 


६ 


१०७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २० - २६, २०१७ / आषाढ २९ ते श्रावण ४, शके १९३९ 


५५ 


परिशिष्ट -- चालू 


१०८ 


११० 


१११ 


११४ 


श्री . धनाजी शिवाजी कंक 
श्री . विनायक बाळकृष्ण सणस 
श्री . दिपक माणीकचंद गुजर 
श्री . अमर धर्माजी बुदगुडे 
श्री . अंकुश पुंडलीक सावले 
श्री . प्रशांत बाजीराव सुके 
श्री . संतोष पांडुरंग कोंडे 
श्री . सुभाष गोविंद माढरे 
श्री . विजय लक्ष्मण मोरे 
श्री . विजय दत्तात्रय दुसंगे 
सौ . रूपाली महेश धाडवे 
सौ . प्रतिभा अनिल ननावरे 
श्री . रोहिदास म्हतारबा शिंदे 


११५ 
११६ 


११७ 


११८ 


११९ 


१२० 


रा. श्रीपतीनगर , भोर, ता . भोर , जि . पुणे . 
रा . मंगळवार पेठ , भोर , ता . भोर , जि . पुणे. 
रा . मु . पो . भोर , ता . भोर , जि . पुणे . 

मु . पो. भाबवडी, ता . भोर , जि . पुणे . 
रा . मु . पो . नेरे , ता. भोर , जि . पुणे . 
रा . मु . पो. निगडे, ता . भोर, जि . पुणे . 
रा. मु . पो . केळवडे, ता . भोर, जि . पुणे. 
रा. मु . पो. किकवी, ता . भोर , जि . पुणे . 
रा. मु. वागजवाडी, पो. किकवी, ता . भोर, जि . पुणे . 
रा. मु . पो. भोर , ता . भोर , जि . पुणे . 
रा . मु . पो . सारोळे, ता . भोर , जि . पुणे . 
रा. चिखली, ता . भोसरी, जि . पुणे . 
रा . नंदनवन हौसिंग सोसा., बी - १९ , फ्लॅट नं. ६०१, सेक्टर नं . 
१७ व १९ , पी . सी .एन. टी. डी.ए., प्राधिकरण , चिखली, पुणे . 
रा. सं. नं . २११/१, श्रीराम कॉलनी, भोसरी, पुणे . 
रा. मु . पो . नांदेड फाटा , ता . हवेली , जि . पुणे . 
रा. विघ्नहर्ता हाईटस्, फ्लॅट नं . २०६, ए विंग, तुषार पार्कजवळ, 
कोल्हेवाडी, खडकवासला , पुणे . 
रा . ३८ / ३, अरा पर्वती दर्शन , पुणे . 
रा. विद्यापीठ रोड, पुणे . 
रा . ५६० , बुधवार पेठ , तापकीर वस्ती, पुणे . 
रा . जनता वसाहत , जनवाडी, पुणे . 
रा. गणेश खिंड रोड , शिवाजीनगर , पुणे . 
रा . घर नं . ६४९ , लायसन्स क्लब जवळ, दत्तवाडी , पुणे . 
रा. ४०४ , जुना बाजार गवळी वाडी, खडकी, पुणे . 
रा . दत्त चौक, मुंढवा , पुणे . 
रा. पाटील इस्टेट, शिवाजीनगर , पुणे. 
रा. कैलास दिप अपार्टमेंट , फ्लॅट नं. ८ , चिखलवाडी, खराडी , 


१२१ 


१२२ 


श्री . अशोक केरू पंडीत 
श्री. तानाजी शिवराम गाढवे 
श्री . अनिकेत गोविंद देशमुख 


१२३ 


१२४ 
१२५ 


१२६ 


श्री . कल्पेश शिवराम सपकाळ 
श्री. मुंदुक मारूतीराव कमलाकर 
श्री. विजय विनायक तुळजापुरकर 
श्री. देशमुख सुभाष नामदेव 
श्री . प्रसाद प्रदिप भुजबळ 
श्री . करिअप्पा तिमण्णा तेलंगी 
माया ज्ञानोबा रोकडे 
श्री . महेंद्र सुरेशराव गायकवाड 
मनिषा सागर झेंडे 
श्री . प्रविण किशन यादव 


१३३ 


पुणे . 


१३४ 


१३५ 


१३७ 


श्री . गणेश नामदेव लांडगे 
श्री . मुकुंद लादुराम भुतडा 
गायत्री गंगाराम नागदेव 
अयोध्या संजय डोईफोडे 
श्री . मनोज शिवाजीराव इंगळे 
श्री . भरत पांडुरंग बागल 
श्री . रुपेश राजु बंड 
श्री . प्रशांत काशिनाथ कांबळे 


रा. ७७८, कसबा पेठ , पुणे . 
रा . कसबा पेठ , पुणे. 
रा. ४०५ /४१० , शरद हौ . सोसा., सेनापती बापट रोड, पुणे . 
रा . कसबा पेठ , पुणे - ११ . 
रा . गुरुवार पेठ , पुणे . 
रा . नेने चाळ, दौंड , ता . दौंड, जि . पुणे . 
रा . दौंड , ता . दौंड , जि . पुणे. 
रा . कुबेर निवास , गोपाळवाडी रोड , ता . दौंड , जि . पुणे . 


१४० 


१४१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २० - २६, २०१७ / आषाढ २९ ते श्रावण ४ , शके १९३९ 


परिशिष्ट -- चालू 


१०१ 


१४२ 


१०२ 
१०३ 
१०४ 


१४३ 
१४४ 


१४५ 


१०५ 


१०६ 


१४६ 
१४७ 
१४८ 


१०७ 


१०८ 


११० 


१११ 


११२ 


१४९ 
१५० 
१५१ 
१५२ 
१५३ 
१५४ 
१५५ 
१५६ 
१५७ 
१५८ 


११४ 


११५ 


११६ 
११७ 


वंदना सचिन लोंढे 

रा . गंगोत्री अपार्टमेंट , फ्लॅट नं . ५, शालीमार चौक , दौंड , 

ता . दौंड, जि . पुणे . 
श्री . अजित भगवान फुटाणे रा . पासलकरनगर , नवीन कोर्ट मागे, दौंड , ता . दौंड, जि . पुणे. 
श्री . बाबु हनुमंता म्हेत्रे 

रा . तुकाईनगर , दौड , ता . दौंड, जि . पुणे . 
श्री . श्रीराम गोविंद ग्रामपुरोहित रा . निशांत अपार्टमेंट , औदुंबरनगर , पाटस रोड, दौंड , ता . दौंड, 

जि . पुणे . 
श्री . रोहित किसन मांगले रा . भैरवनाथ मंदीरसमोर , दौंड , ता . दौंड , जि . पुणे . 
श्री. संदिप दिलीप बारटक्के रा. कुंभारगल्ली दौंड, ता . दौंड , जि . पुणे . 
श्री . अजय रमेश कटारे 

रा. गजानन सोसायटी, गणपती मंदिरजवळ, गांधी किराणा शेजारी, 

दौंड, ता . दौंड, जि . पुणे. 
श्री . सचिन दिलीप बारटक्के रा . कुंभार गल्ली, दौंड , ता . दौंड, जि . पुणे . 
श्री . सचिन दत्तात्रय मुळे रा . वेताळनगर , दौंड , ता . दौंड, जि . पुणे. 
श्री . अमित वसंत कदम 

रा. मंत्री हाईट्स पाटील चौक, दौंड, ता . दौंड , जि . पुणे . 
श्री . स्वामी निखिल बाबुराव रा . सुतार नेट गल्ली, दौंड, ता . दौंड , जि . पुणे . 
श्री . रविंद्र जंगलनाथ शिंपी रा . पाटील चौक , दौंड, ता . दौंड , जि . पुणे . 
श्री . अमोल राजाराम जगताप रा . गांधी चौक , दौंड, ता . दौंड , जि . पुणे . 
छाया नवनाथ जगताप 

रा . मलठण, ता . दौंड, जि . पुणे . 
श्री . नवनाथ साहेबराव जगताप रा . मलठण , ता . दौड, जि . पुणे. 
श्री . संतोष अरूण पळसे रा. गांधी चौक , लक्ष्मीनगर, दौंड, ता . दौंड, जि . पुणे . 
श्री . नितीन विश्वनाथ सोनवणे रा. शुभम अपार्टमेंट, नेनेचाळ, दौंड, ता . दौंड, जि . पुणे . 
श्री . विकास प्रभाकर जगदाळे रा . मसनेरवाडी , ता . दौंड, जि . पुणे . 
मंजिरी दिपक विघ्ने 

रा . क्रांती सेना चौक, विघ्ने वाडा, दौंड, ता . दौंड, जि . पुणे . 
श्री . योगेश अरूण लांडगे रा . दत्तनगर , दौंड, ता . दौंड, जि . पुणे . 
श्री . संदिप शिवाजी कुलथे रा. मंत्री हाईट्स , पाटील चौक , दौंड , ता . दौंड, जि . पुणे . 
श्री . अमित सोमनाथ शिंदे रा. स्टेट बँक ऑफ इंडियाजवळ, सुतार नेट , शिंदे वाडा , दौंड , 

ता . दौंड , जि . पुणे. 
श्री . भुषण राजाराम दिवेकर 

रा. गांधी चौक , विठ्ठल मंदिर रोड , दौंड, ता . दौंड, जि . पुणे . 
श्री . प्रमोदकुमार बाबुराव खांगल रा . दौंड , ता . दौंड , जि . पुणे . 
श्री . अजय मोहन जगताप 

रा . चाळ क्र . ११४/ अ , पर्वती दर्शन , पुणे . 
सुनिता राजन शिंदे 

रा . स्वारगेट पोलीस लाईन , पुणे . 
श्री . वैभव गणेश माने 

रा. घोरपडे पेठ , पुणे. 
श्रीमती कविता प्रभाकर कोद्रे 

रा . केशवनगर , मुंढवा , पुणे . 
श्री . आकाश हरिश्चंद्र कोद्रे 

रा. केशवनगर , मुंढवा , पुणे . 
सुप्रिया सुजित तोडकर 

रा. एकदंत सोसा., बिबवेवाडी, पुणे . 
श्री . संदिप गोरखनाथ धायरकर रा. गांधीनगर , येरवडा , पुणे . 
श्री . अॅड. महंमद शाकीर इस्माईल खान रा . २२८ /१ , घोरपडे पेठ , पोस्ट ऑफिस मागे, पुणे . 
श्री . रमेश भीमराव मोरे 

रा . १०४९ , न्यु नाना पेठ , पुणे . 
श्री . दिनेश गोपाळ देशकर 

रा. दत्तवाडी, शेडकर कॉलनी, पुणे . 
श्री. अनंत चुनिलाल गुजराथी रा. १२७३, सदाशिव पेठ, पुणे . 
श्री . अनिल प्रभाकर शिदोरे 

रा. सदाशिव पेठ , पुणे . 


११८ 


१५९ 


१६० 


१२० 


१६१ 


१२१ 


१६२ 


१२२ 


१६३ 


३ 


१२3 


१६४ 


१२४ 


१६५ 


१२५ 


१६६ 


१२६ 


१६७ 


१२७ 


ها 


१६८ 
१६९ 
१७० 


و 


१७१ 


قرار 


१७२ 
१७३ 


بده 


به 


१७४ 


سه 


१७५ 
१७६ 


يه 


१७७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २० - २६, २०१७ / आषाढ २९ ते श्रावण ४, शके १९३९ 


५७ 


परिशिष्ट-- चालू 


3 


१७८ 
१७९ 


श्रीमती प्रीती गणेश वनारसे 
श्री . प्रकाश अनंतराव लिंगाडे 
श्री . गौतमचंद मदनलाल चोरडीया 
सौ . शिला सुशिला शिंदे 


१३९ 


१८० 


१४० 


१८१ 


१८२ 


१४१ 
१४२ 


श्री . अनिकेत उद्धव गायकवाड 
श्री . राजेंद्र एकनाथ पाटील 


१८३ 


१८४ 


१४३ 
१४४ 


श्री . अभिजीत नथमल बोरा 
श्री . बापूसाहेब रामचंद्र तौंदकर 


१८५ 


रा. शुक्रवार पेठ , पुणे. 
रा . शुक्रवार पेठ , पुणे . 
रा. वर्धमान अपार्टमेंट , खंडोबा माळ, भोसरी, पुणे . 
रा . बिल्डिंग नं . ३ /५ , स्किम नं . ६, यमुनानगर , निगडी , 
पुणे -४४. 
रा . शास्त्री चौक, भोसरी, पुणे . 
रा. श्री . अंबा निवास, से. नं . १८ , प्लॉट नं . १७६, शिवाजी पार्क , 
चिखली प्राधिकरण , चिंचवड , पुणे . 
रा. भोसरी, पुणे . 
रा . साईराम प्लॉट नं . ६३५ , से. नं. १८, शिवतेजनगर , प्राधिकरण , 
चिंचवड , पुणे . 
रा . मु. पो . कासुर्डी, गु. मा ., ता . भोर, जि . पुणे . 
रा . मु . निगडे, पो . अनंतनगर , ता . भोर , जि . पुणे . 
रा . मु . पो . नसरापुर, ता. भोर , जि . पुणे . 
रा. मु . पो . न्हावी, ता. भोर , जि . पुणे . 
रा. रांजे, ता . भोर , जि . पुणे . 
रा . जांभळी, ता. भोर , जि . पुणे . 
रा . ७७, मंगळवार पेठ , ता . भोर, जि . पुणे . 
रा . रामनगर हौ . कॉम्प्लेक्स , रामनगर, ब - १/ २४ , गव्हाणे वस्ती , 
ता . भोसरी , पुणे . 

सौरभ राव , 
जिल्हादंडाधिकारी, पुणे . 


१४५ 


१८६ 
१८७ 


१४६ 


१४७ 


१८८ 


१४८ 
१४९ 
१५० 
१५१ 


१८९ 
१९० 
१९१ 


श्री . दत्तात्रय विठ्ठल उरणकर 
श्री. अरूण मारूती मालुसरे 
श्री . नंदकुमार शंकरराव राजे 
श्री . प्रविण दामोदर सोनवणे 
श्री . विराज बाळासाहेब कोंडे 
श्री . लिंबाजी शंकर कोळपे 
श्री . सनी राजेंद्र पळशीकर 
श्री . वसंत नामदेव पगार 


१९२ 


१५२ 


१९३ 


श्रा . 


प 


पुणे , २६ एप्रिल २०१७. 


शनिवार , मे २० , २०१७ / वैशाख ३० , शके १९३९ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 
विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नेमणुका 


क्रमांक पगम/ एसआर-९/ २०१७. --जिल्हाधिकारी, पुणे जिल्हा, पुणे, या आदेशाद्वारे सोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
गुणवंत कामगार कल्याण पुरस्कार प्राप्त व्यक्तींचे पुणे जिल्ह्याचे विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहे. ही नियुक्ती 
ही त्यांच्या वयाच्या ७० वर्षांपर्यंत चालू राहील व वयाच्या ७० वर्षांनंतर त्यांना अनर्ह ठरविण्यात येईल अथवा पुढील आदेश होईपर्यंत 
अस्तित्वात राहील. तसेच राज्य शासनास विशेष कार्यकारी अधिकारी यांची ही नियुक्ती वरील कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वी केव्हाही, कोणतीही 
कारणे न देता संपुष्टात आणण्याचा अधिकार राहील . 

२. विशेष कार्यकारी अधिकारी पुढे उल्लेख केलेली कर्तव्ये पार पाडण्यास सक्षम राहतील.-- 

( एक ) साक्षांकनाचे काम .--विशेष कार्यकारी अधिकारी हे केवळ " साक्षांकनाचे" काम करतील. मूळ कागदपत्रे प्रत्यक्ष पाहिल्याशिवाय 
त्यांनी साक्षांकन करू नये. तसेच परिशिष्ट " ५" मधील रबरी शिक्क्यासह मूळ कागदपत्रांच्या छायांकित प्रतींवर न चुकता दिनांकासहित 
साक्षांकन करावे. मूळ कागदत्रांपेक्षा वेगळी माहिती नमूद असलेल्या कागदपत्रांवर विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी साक्षांकन करू नये. 
वेगळी माहिती असलेल्या कागदपत्रांवर जर " सत्य प्रत" म्हणून साक्षांकन केल्यास त्यामुळे होणाऱ्या सर्व प्रकारच्या परिणामांकरिता "विशेष 


५८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २० - २६, २०१७ / आषाढ २९ ते श्रावण ४, शके १९३९ 


कार्यकारी अधिकारी" म्हणून साक्षांकन करणारी व्यक्ती जबाबदार राहील . अशी घटना उघडकीस आल्यास त्या व्यक्तींची विशेष कार्यकारी 
अधिकारी म्हणून करण्यात आलेली नियुक्ती रद्द करण्यात येईल व तो/ ती विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून पुनर्नियुक्तीस अपात्र असेल . 

(दोन) विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून केलेली नियुक्ती " मानसेवी " असल्यामुळे विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्याला कोणतेही मानधन 
अथवा वेतन/ भत्ते अनुज्ञेय असणार नाहीत . 

( तीन ) विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्त झालेल्या व्यक्तीने घरावर , दुकानावर , कार्यालयावर स्वतःच्या नावासह "विशेष 
कार्यकारी अधिकारी " असा फलक लावावा. त्यांच्या नियुक्तीबाबत कालावधी संपुष्टात आल्यावर लागलीच त्यांनी सदर फलक काढावेत . 
तथापि त्यांनी त्यांच्या कुठल्याही वाहनावर "विशेष कार्यकारी अधिकारी" असा उल्लेख करू नये . 

( चार ) " ओळख परेड" तसेच " मृत्युपूर्व जबानी " यासाठी विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी उपस्थित राहू नये . 
( पाच) " उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांना नसतील . 

( सहा) नियुक्तीचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्याने साक्षांकनाचे काम करू नये व सर्व साहित्य 
जिल्हाधिकारी यांचेकडे तात्काळ परत करावे. अन्यथा अशी व्यक्ती विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून पुनर्नियुक्तीसाठी अपात्र ठरेल . 

( सात ) नियुक्त करण्यात आलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांना मोहोर उमटविण्यासाठी शिक्का नजिकच्या तहसीलदार कार्यालयाकडून 
उपलब्ध करून घ्यावा. तसेच साक्षांकित केलेल्याची माहिती एका नोंदवहीत न चुकता नमूद करावी व ज्या वेळेस या नोंदवहीची 
अवलोकनासाठी मागणी संबंधित पोलीस आयुक्त/जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांचेकडून केली जाईल त्यावेळी ती तात्काळ उपलब्ध करून 
देण्यात यावी . 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


उमेदवाराचे नाव 


पत्ता 


पूर्वीच्या 
गॅझेटचा 


पुढील 


श्री . रमेश शंकर गायकवाड रा. स. नं . १४८ / १० / ५, ट . नं . २१ , सिद्धांत रेसिडेन्सी , रायकरनगर, 

धायरी, पुणे . 
श्री . नामदेव राजाराम वेताळ रा. महाराष्ट्र हौसिंग बोर्ड, एम- ९ , १६६७, येरवडा , पुणे -०६ . 
श्री . इंगवले लक्ष्मण शंकर रा. पूनम रेसिडेन्सी, कृष्णनगर, चिंचवड , सेक्टर २० , प्लॉट नं . 

१३४ / १- सी , फ्लॅट नं . ०४ , पुणे- १९ . 
श्री . विनोद जयवंतराव सुर्वे रा. कुणाल आयकॉन , फे . नं . ७/३०४ , पिंपळे सौदागर , पुणे -२७. 
श्री . सुनिल तातोबा चौगुले रा . आश्रय हौ . सोसा., १३/ आरएच/ ६३, जी ब्लॉक , शाहूनगर , 

चिंचवड , पुणे -१९ . 
श्री . मुलाणीशेख महमंदशरिफ पापा रा . मु . पो . चहोली बु. , ता . हवेली , जि . पुणे . 
श्री . वसंत दगडु कोल्हे 

रा. स्वप्निल स. गृ. संस्था , म.नि. ३१ , फ्लॅट नं. १० , सेक्टर २१ , 

स्किम ११ , यमुनानगर , प्राधिकरण निगडी , पुणे . 
श्री . भगवानराव रामचंद्र पाटील रा . १९० / ८३० , संत तुकारामनगर , पिंपरी, पुणे-१८. 
श्रीमती कल्पना शिवाजी भाईगडे रा. पार्थ १ , फ्लॅट नं . ५, प्लॉट नं. १८ , सि . स. नं . १५६ , 

बिजलीनगर , चिंचवड गाव , पुणे- ३३. 
श्री . सोमनाथ रघुनाथ विरकर रा. गावडे चाळ, चिंचवड रेल्वे स्टेशनजवळ , चिंचवड, पुणे- १९ . 


सौरभ राव , 
जिल्हाधिकारी , पुणे. 


पुणे , १९ मे २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २० - २६, २०१७ / आषाढ २९ ते श्रावण ४, शके १९३९ 


५९ 


बुधवार , जून ७, २०१७ / ज्येष्ठ १७, शके १९३९ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


जिल्हा सातारा 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम १२६ ( ४) अन्वये 


क्रमांक भूसं/ आरआर/ कावि -९०५/ २०१७. -- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने , नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टीपीव्ही -१ / 
७४३१, दिनांक १८ डिसेंबर १९९२ अन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३१, पोट -कलम ( १) अन्वये 
( यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम" असा करण्यात आला आहे ) फलटण नगरपरिषद हद्द क्षेत्राची विकास योजना ( दुसरी सुधारित ) 
मंजूर करण्यात आली आहे ( यास यापुढे ज्याचा निर्देष " उक्त विकास योजना " करण्यात आला आहे ) सदरची विकास योजना दिनांक 
१ मार्च १९९३ पासून अमलात आली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सोबत जोडलेल्या अनुसूचीत दर्शविलेल्या जमिनी ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त जमिनी " असा करणेत आला 
आहे ) उक्त विकास योजनेतील आरक्षण क्रमांक ५३ - " खेळाचे मैदान व प्राथमिक शाळा" व आरक्षण क्रमांक ५४ - " खेळाचे मैदान " 
या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी राखून ठेवल्या आहेत ( यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे), आता 
उक्त अधिनियमाचे कलम ३१ (१) अन्वये फलटण नगरपरिषद हद्द क्षेत्राची विकास योजना (तिसरी सुधारित ) महाराष्ट्र शासन, नगर विकास 
विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टीपीएस- १९१५ / ५८२/ प्र. क्र . २२२/१५/ वि . यो . मंजुरी / नवि -१३, दिनांक २३ मे २०१६ अन्वये भागशः मंजूर 
केली असून त्यानुसार उक्त जमिनी आरक्षण क्रमांक ३७ - " प्राथमिक शाळा व खेळाचे मैदान " व आरक्षण क्रमांक ३८ - " खेळाचे मैदान " 
यासाठी आरक्षित केलेल्या आहेत ; 
___ आणि ज्याअर्थी, फलटण नगरपरिषद, फलटण ही उक्त आरक्षणांसाठी संपादन तथा समुचित प्राधिकरण आहे ( यात यापुढे जिचा 
निर्देश " उक्त संपादन मंडळ " असा करण्यात आला आहे ) ज्याने शासनाकडे उक्त महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ 
चे कलम १२६, पोट - कलम (१) अन्वये मंजूर विकास योजना ( दुसरी सुधारित ) नुसार आरक्षण क्रमांक ५३ - " खेळाचे मैदान व प्राथमिक 
शाळा " व आरक्षण क्रमांक ५४ - " खेळाचे मैदान " या सार्वजनिक प्रयोजनाने बाधित होणाऱ्या मिळकती संपादन करण्यासाठी अर्ज केला 
आहे (यास यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" असा करण्यात आला आहे); 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन, नगर विकास आणि सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक टीपीएस- २१७५/ 
५१०६/ नवि - ७, दिनांक ३ मार्च १९७९ नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १५१/ १ अन्वये उक्त अधिनियमातील कलम १२६ ( १), (२ ) 
व (४) मधील तरतुदीनुसार विकास योजनेतील सार्वजनिक वापराखालील जमिनीच्या भूसंपादनाचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना प्रदान केले 
आहेत ; 

__ आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, सातारा यांना उक्त सार्वजनिक प्रयोजनाखालील उक्त जमिनीची गरज असल्याची खात्री झाली 
आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम १२६ ( २) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेली कालमर्यादा उलटून 
गेलेली आहे ; 


आणि त्याअर्थी, आता महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम १२६ (४) खाली भूमी संपादन, पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ ( Right to fair compensation and 
transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 ( 30 of 2013) मधील कलम 
१९ अवलोकनार्थ घेऊन) जिल्हाधिकारी, सातारा असे घोषित करतात की , उक्त जमिनी या उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी लागणार 
आहेत ; 


याद्वारे , सहायक संचालक , नगर रचना, सातारा तथा भूमी संपादन विशेष अधिकारी, सातारा यांची भूमी संपादन , पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( Right to fair compensation and 
transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act , 2013 ( 30 of 2013) मधील कलम 
३ ( ग) अन्वये उक्त जमिनीच्या संबंधात करावयाच्या सर्व कार्यवाहीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची सर्व कार्ये पार पाडण्यासाठी आदेश क्रमांक भूसं / 
आरआर/ एसआर- ४३ / २०१५, दिनांक २२ डिसेंबर २०१५ अन्वये नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. त्यांना उक्त जमिनीसंबंधात जरूर ती 
व्यवस्था करून संपादनाची कार्यवाही सुरू करावी असे निर्देश देण्यात येत आहे . 


६० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २० - २६ , २०१७ / आषाढ २९ ते श्रावण ४, शके १९३९ 


उक्त जमिनीचे नकाशे सहायक संचालक , नगर रचना तथा भूमी संपादन विशेष अधिकारी , सातारा , जिल्हापरिषद विस्तारित इमारत , 
पहिला मजला, खोली क्रमांक २२ ते २४ , सातारा यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन दिवशी, कार्यालयीन वेळेत पाहण्यासाठी ठेवण्यात आले 
आहेत . 


अनुसूची 


जिल्हा सातारा, तालुका फलटण , शहर फलटण 


आरक्षण क्रमांक व नाव 


क्षेत्र 


अ. क्र . 

१ 


सि . स. नं ./ स .नं . 

२ 


चौ . मी . 


१ 


स . नं . ६ पैकी 


५३७१ . ०० 


आरक्षण क्रमांक ५३ - " खेळाचे मैदान व प्राथमिक शाळा" मंजूर विकास 
योजना फलटण ( दुसरी सुधारित ) नुसार 


भागशः मंजूर विकास योजना , फलटण (तिसरी सुधारित ) नुसार आरक्षण 
क्रमांक ३७ - " खेळाचे मैदान व प्राथमिक शाळा". 

आरक्षण क्रमांक ५४ - " खेळाचे मैदान " मंजूर विकास योजना फलटण 
( दुसरी सुधारित ) नुसार 


२ 


स . नं . ६ पैकी 


११६७८ . ०० 


O 


भागश: मंजूर विकास योजना, फलटण (तिसरी सुधारित ) नुसार आरक्षण 
क्रमांक ३८ - " खेळाचे मैदान ". 


जमीन संपादनाचे प्रयोजन.-- 


( १) आरक्षण क्रमांक ५३ - " खेळाचे मैदान व प्राथमिक शाळा " मंजूर विकास 
योजना, फलटण ( दुसरी सुधारित ) नुसार 


व 


भागशः मंजूर विकास योजना, फलटण (तिसरी सुधारित) नुसार आरक्षण 
क्रमांक ३७ - " खेळाचे मैदान व प्राथमिक शाळा ". 
( २) आरक्षण क्रमांक ५४ - " खेळाचे मैदान " मंजूर विकास योजना, फलटण 
( दुसरी सुधारित ) नुसार 


भागशः मंजूर विकास योजना, फलटण (तिसरी सुधारित ) नुसार आरक्षण 
क्रमांक ३८ - " खेळाचे मैदान" या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादन करणेबाबत . 

श्वेता सिंघल, 
जिल्हाधिकारी, सातारा . 


सातारा, ६ मे २०१७ . 


By Collector 
District Satara 
Under Section 126 (4 ) of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 

क्रमांक भूसं / आरआर/ कावि -९०५/ २०१७. - Whereas , Government of Maharashtra, Urban Development 
Department had sanctioned the Development Plan of Phaltan ( lind Revised ) vide Notification No. TPV 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २० - २६ , २०१७ / आषाढ २९ ते श्रावण ४, शके १९३९ 


६१ 


1/7431 , dated 18th December 1992 under sub - section ( 1) of Section 31 of the Maharashtra Regional 
and Town Planning Act , 1966 , (hereinafter referred as " the said Act ") and said Development Plan 
was came into force from 1st March 1993 ; 

and whereas , the lands specified in the Schedule appended hereto (hereinafter referred to as 
" the said Lands") are reserved for the public purpose as Site No. 53 " Playground and Primary School" 
and Site No . 54 " Playground " (hereinafter referred as " the said Public Purpose ") in the Development 
Plan of Phaltan (Ilnd Revised). Now , Government of Maharashtra , Urban Development Department 
partly sanctioned Development Plan of Phaltan (Illrd Revised ) vide Notification No . TPS - 1915 /782/ CR 
222 / 15 / DP /UD - 13 , dated 23rd May 2016 , in which " the said Lands" are reserved as Site No. 37 
" Primary School and Playground " and Site No. 38 " Playground "; 

and whereas, the Phaltan Municipal Council is the requiring Body or Appropriate Authority 
(hereinafter reffered to as " said Requiring Body") for the Said Public Purpose , has made an application 
to the Government under sub -section ( 1) of Section 126 of the said Act for acquiring the said Lands 
for the said Public Purpose ; 

and whereas , Government of Maharashtra had delegated the powers exercised by the State 
Government in respect of sub - sections ( 1) (2 ) and ( 4 ) of Section 126 of the said Act relating to 
the acquisition of Land required for Public Purpose specified in the Sanction Development Plan to 
the District Collector, vide Notification , issued by Urban Development and Public Health Department 
No. TPS /2175 /5106 /UD -7 , dated 3rd March 1979 under sub -section ( 1 ) of Section 151 of the said 
Act ; 

and whereas , the Collector, Satara is satisfied that the said Lands are needed for the said Public 
Purpose ; 

and whereas, the time limit specified under sub -section (2 ) of Section 126 of the said Act is 
expired ; 

Now , therefore , in exercise of the delegated powers and under sub -section ( 4 ) of Section 126 
of " the said Act, " (read with Section 19 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land 
Acquisition , Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013 ) (hereinafter referred to as the 
" said Land Acquisition Act" ) , The Collector, Satara hereby declares that the said Lands are needed 
for the said Public Purpose ; 

Assistant Director of Town Planning , Satara is hereby appointed to perform the functions of 
the Collector for all proceeding hereafter to be taken in respect of the said Lands, is also directed 
to proceed with the acquisition proceeding in respect of the said Lands by making all necessary 
arrangements for that purpose , vide office order No. 4 /37231 / 311 -83/2094 , fahich 7 ? folla 2094 under 
Clause (g ) of Section ( 3) of the " said Land Acquisition Act" 

The Plans of the said Lands are available for inspection , during working days in the office 
hours,in the office of the Assistant Director of Town Planning and Special Land Acquisition Officer, 
Satara , Zilla Parishad Annex Building , 1st Floor, Room Nos . 22 to 24 , Satara . 

Schedule 

District Satara , taluka Phaltan , City Phaltan 
Sr. No. Survey No. Site No./Designation 

Area 
1 

sq . mtrs . 
S . No . 6 pt. Site No. 53 - " Playground and Primary School" 5371. 00 
as per Sanction D . P . (Ilnd Revised ) 

And 
Site No . 37 -" Playground and Primary School" as per 
partly Sanction D . P. (Illrd Revised ) 


4 . 


६२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २० - २६, २०१७ / आषाढ २९ ते श्रावण ४ , शके १९३९ 


Schedule - contd. 

Site No. /Designation 


Sr. No . 


Survey No . 


Area 


sq. mtrs . 
S . No . 6pt . Site No . 54 - " Playground " as per Sanction D . P. 11678. 00 
( IInd Revised ) 

And 
Site No. 38 - " Playground " as per partly Sanction 

D . P. ( IIIrd Revised ) 
Purpose of Acquisition of Land . — 
( 1) Site No. 53 - " Playground and Primary School " as per Sanction D. P. (IInd Revised ) 

And 
Site No. 37 - " Playground and Primary School " as per partly Sanction D .P . (Illrd Revised ) 
( 2 ) Site No. 54 - " Playground " as per Sanction D. P. (IInd Revised ) 

And 
Site No . 38 - " Playground " as per partly Sanction D. P. (IIIrd Revised ) 


SHWETA SINGHAL , 

Collector, Satara. 


Satara , 6th June 2017 . 


सोमवार , जुलै ३, २०१७ / आषाढ १२, शके १९३९ 


नगर विकास विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

दिनांक २३ जून २०१७ 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना, अधिनियम , १९६६ 

अधिसूचना 
क्र . टीपीएस १८१६ /१७६५/ प्र. क्र . ६२/ १७/ नवि -१३.- - ज्याअर्थी, शासनाने महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९६६ 
( यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे) अन्वयेपिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाची विकास नियंत्रण 
नियमावली ( यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त नियमावली" असा करण्यात आला आहे) दिनांक ५ सप्टेंबर १९७४ ची अधिसूचना क्रमांक डीए- १०० / डीसीआर 
( डीए- ४० )/ ८६२ अन्वये मंजूर केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त नियमावली शासनाच्या नगर विकास विभागाची दिनांक २८ नोव्हेंबर १९९५ ची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१८९३ / 
१४१२/ युडी - १३ ने सुधारित विकास योजनेत अंतर्भूत केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, प्राधिकरणाने उक्त नियमावलीमध्ये प्राधिकरण क्षेत्रातील विकास योजना / रेखांकनावर दर्शविलेल्या " प्राथमिक शाळा" अथवा 
" माध्यमिक शाळा " वापराच्या १ .०० हे. व त्यापेक्षा जास्त क्षेत्र असलेल्या विकसित व अविकसित भूखंडामध्ये शैक्षणिक संकुल हा वापर अनुज्ञेय 
करणेसाठी उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ ( १) अन्वये कार्यवाही करून प्रस्ताव दिनांक ३ डिसेंबर २०१६ रोजीच्या पत्रान्वये शासनास मंजुरीसाठी सादर 
केला आहे ( यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त फेरबदल " असा करणेत आलेला आहे); 

आणि ज्याअर्थी, शासनाने आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर व संचालक , नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्याशी सल्ला - मसलत केल्यानंतर 
उक्त फेरबदल जनहिताच्या दृष्टीने मंजूर करणे आवश्यक आहे असे शासनाचे मत झाले आहे ; 

आणि त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे पोट -कलम (२) अन्वये प्रदत्त असलेल्या अधिकाराचा वापर करून शासन याद्वारे उक्त सादर 
केलेल्या फेरबदल प्रस्तावास खालीलप्रमाणे मंजुरी देत आहे. त्यासाठी उक्त नियमावलींच्या अधिसूचनेत खालीलप्रमाणे नवीन नियम समाविष्ट करणेत 
येत आहे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २० - २६, २०१७ / आषाढ २९ ते श्रावण ४, शके १९३९ 


६३ 


Rule No . 39 (xi) The plots admeasuring area 1 . 00 ha . and above allotted for " Primary School" or 
"High School" purpose as per Sanctioned Development Plan /Sector Layouts may be allowed to be utilized , 
for the purpose of " EducationalComplex " subject to following conditions ; 

( 1) The Minimum approach road should be 12 .00 mtrs . width . 

(2 ) The necessary area for Playground as per Government directives shall be provided while 
development of such plots . 

( अ) सदरहू फेरबदल आम जनतेच्या अवलोकनार्थ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण , आकुर्डी, पुणे-४४ 
यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत एक महिन्याच्या कालावधीसाठी उपलब्ध असेल . 


(a ) HGF 37971 IHC www .maharashtra. gov. in (old a f4H) A Ridhofeo URT QUIA 315 31€ . 

महाराष्ट्र राज्यपाल यांचे आदेशाने व नावाने . 


PT. H . YOR , 
अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya ,Mumbai - 400 032 

Date 23rd June 2017 
Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 

Notification 
No. TPS - 1816 /1765 /CR -62/ 17 /UD - 13. - Whereas , the Development Control Regulations for the area 
within the jurisdiction of Pimpri -Chinchwad New Town DevelopmentAuthority (hereinafter referred to as 
" the PCNTDA" ) have been sanctioned by the Government underMaharashtra Regional and Town Planning 
Act, 1966 (hereinafter referred to as " the said Act") vide Notification No . DA - 100 /DCR (DA -40 )/862 , dated 
5th September 1974 (hereinafter referred to as " the said Regulations"); 

and whereas, the said Regulations have been incorporated in the Revised Development Plan of 
Pimpri - Chinchwad New Town Development Authority vide Notification No. TPS - 1893 / 1412 /UD - 13 , dated 
28th November 1995 ; 

and whereas , PCNTDA submitted a proposalto allow the user of Land/Plots admeasuring area 1 .00 
ha . and above which were allotted for " Primary School" or " High School" purpose as per Sanctioned 
Development Plan /Sector Layout for educational complex under Section 37 ( 1) of the said Act to Government 
for sanction vide letter, dated 3rd December 2016 (hereinafter referred to as " the said modification " ) ; 


and whereas, after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town Planning , 
Maharashtra State , Pune, the Government is satisfied that said modification is required to be sanctioned in 
public interest 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred under sub - section (2 ) of Section 37 of the said 
Act,Governmenthereby sanctions the said modification and for that purpose adds the new rule in notification 
of said Regulations asmentioned below . — 

Rule No . 39 (xi) The plots admeasuring area 1.00 ha . and above allotted for " Primary School" or 
"High School" purpose as per Sanctioned Development Plan / Sector Layouts may be allowed to be utilized , 
for the purpose of "Educational Complex " subject to following conditions ; 

( 1) The Minimum approach road should be 12 .00 mtrs . width . 

( 2) The necessary area for Playground as per Government directives shall be provided while 
development of such plots . 

(A ) Aforesaid sanctioned modification is kept open for inspection by the general public during working 
hours on allworking days in the office of Chief Executive Officer, Pimpri-Chinchwad New Town Development 
Authority , Akurdi, Pune-411 044 for a period ofone month . 


६४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २० - २६ , २०१७ / आषाढ २९ ते श्रावण ४, शके १९३९ 


( B ) This Notificaton shall also bemade available on Governmentwebsite at www .maharashtra . gov. in 
( कायदे व नियम). 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 

R. M. PAWAR, 
Under Secretary to Government. 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांजकडून 

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , 
पुणे व पिंपरी-चिंचवड क्षेत्र , पुणे- १६ 

जाहीर सूचना 
क्रमांक झोपुप्रा/ सप्रा/१५९ - १६० औंध/ १३० / २०१७. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने अधिसूचना क्रमांक झोपुयो / प्र. क्र . २१३/ झोपसु-१, महाराष्ट्र 
झोपडपट्टी (सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास ) अधिनियम , १९७१ ( १९७१ चा महाराष्ट्र २८ ) यांचे कलम ३- अ , पोट- कलम ( १) अन्वये पुणे व पिंपरी-चिंचवड 
महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेची अंमलबजावणी करण्याकरिता झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण गठित करण्यात आले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ च्या कलम २, पोट - कलम १९ (ब) मध्ये विहित केल्यानुसार उक्त कार्यक्षेत्रासाठी 
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , पुणे हे नियोजन प्राधिकरण आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ (ब) मधील तरतुदींनुसार पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकांच्या क्षेत्रांसाठी शासनाची पूर्वमान्यता 
क्रमांक झोपुयो - २००४ / प्र. क्र . २०१३/ झोपसु -१, दिनांक १८ ऑगस्ट २००५ नुसार झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने उक्त कायद्याचे कलम ३ (ब) खालील 
प्रारूप झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना तयार केली आणि उक्त कलमातील तरतुदींचे पालन करून ती अंतिम केलेली आहे; आणि अशारितीने तयार केलेली 
ही पुनर्वसन योजना महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक १ डिसेंबर २०१५ मध्ये प्रसिद्ध केलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन नगर विकास विभाग यांचेकडील आदेश क्रमांक टीपीएस१८०८ / प्र. क्र . १२४२/ ०८ / नवि - १३, दिनांक ११ डिसेंबर 
२००८ अन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ च्या कलम १५४ खाली निर्देश प्राप्त झाले. या निर्देशान्वये उक्त अधिनयमाचे कलम 
३७ (१) मध्ये विहित केलेल्या तरतुदींनुसार झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणासाठी सुधारित नियमावली तयार करून मान्यतेस्तव सादर करण्यास निदेश दिले 
होते ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३७ (१) अन्वये विहित केलेल्या कार्यपद्धतीचा अवलंब करून तसेच 
कलम ३७ (२) प्रमाणे चौकशीची कार्यवाही करून झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणासाठी विशेष नियमावलीचे प्रारूप तयार करून प्रस्तावित फेरबदलासह 
शासनाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात आले आणि महाराष्ट्र शासनाने अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१८१२/ ७८६/प्र. क्र. २६२ / १३ / पुनर्बाधणी क्रमांक ९० / 
नवि-१३, दिनांक ११ सप्टेंबर २०१४ अन्वये काही फेरबदलासह त्यास मंजुरी दिलेली आहे आणि म्हणून विहित कार्यपद्धतीचा अवलंब करून उक्त विशेष 
नियमावली ( परिशिष्ट अ) अमलात आलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, वर उल्लेखलेल्यानुसार पुणे व पिंपरी -चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रासाठी महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा, निर्मूलन आणि पुनर्विकास ) 
अधिनियम , १९७१ चे कलम ३ (ब ) खालील सर्वसाधारण झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना तयार करण्यात आली आहे आणि ती महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध 
करण्यात आलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, मौजे औंध येथील डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर वसाहत ही झोपडपट्टी, महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा, निर्मूलन आणि पुनर्विकास ) 
अधिनियम, १९७१ चे कलम ४, पोट - कलम (१) नुसार गलिच्छ वस्ती म्हणून सक्षम अधिकारी यांजकडील अधिसूचना क्रमांक १५०२/ १९८९ अन्वये दिनांक 
१४ डिसेंबर १९८९ रोजीच्या महाराष्ट्र शासन राजपत्रात घोषित आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, या कार्यालयाची अधिसूचना क्रमांक २५७/ २०१४, दिनांक १० फेब्रुवारी २०१४ अन्वये पुणे शहरामधील झोपडपट्टी " पुनर्वसन क्षेत्र " 
घोषित करण्यात आले आहे. ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक फेब्रुवारी २० ते २६, २०१४ मध्ये प्रकाशित करण्यात आली आहे आणि या 
अधिसूचनेनुसार मौजे औंध येथील सर्व्हे नंबर १५९ व १६० मधील डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर वसाहत हे झोपडपट्टी क्षेत्रसुद्धा " पुनर्वसन क्षेत्र " म्हणून घोषित 
करण्यात आले आहे. 

त्याअर्थी, मी, पांडूरंग पोले, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , पुणे उक्त डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर वसाहतीचे आजमितीस 
असलेल्या क्षेत्रावर ( झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्रावर), उक्त अधिनियमाचे कलम १३ , पोट - कलम ( १) आणि विशेष नियमावलीमधील नियम एसआर- ५ अन्वये 
पुनर्वसन योजना राबविण्याचा इरादा तमाम जनतेस आणि प्रामुख्याने या नोटिशीद्वारे उल्लेखलेल्या व्यक्तींना जाहीर करीत आहे आणि यापुढे उल्लेख केलेल्या 
व्यक्तींना या नोटिशीद्वारे अवाहन करीत आहे की त्यांनी या नोटीस दिनांकापासून ९० दिवसांचे कालावधीत उक्त झोपडपट्टी पुनर्वसनाचा प्रस्ताव खालीलप्रमाणे 
दाखल करावा . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २० - २६ , २०१७ / आषाढ २९ ते श्रावण ४ , शके १९३९ 


६५ 


( १) जमीन मालक . --मौजे औध, सर्व्हे नंबर १५९, १६० मधील जमीन मालकांनी उक्त झोपडपट्टी क्षेत्राचे पुनर्वसनाचा प्रस्ताव दाखल करावा. किमान 
७० टक्के जमीन क्षेत्राचे मालकी हक्क प्राप्त असणारे जमीन मालक प्रस्ताव दाखल करू शकतील. ज्या क्षेत्रासाठीचे मालकी हक्क प्राप्त नाहीत असे क्षेत्राचे 
हक्क नियमावलीतील तरतुदींनुसार संपादित करता येऊ शकतील. संपादन होणारे क्षेत्राचे जमीन मालकांना या तरतुदीनुसार त्यांचे मालकी क्षेत्राच्या मोबदल्यात 
जमीन क्षेत्रफळापैकी २५ टक्के क्षेत्राचे हस्तांतरणीय विकसन हक्क अथवा जमीन बाजार मूल्याच्या २५ टक्के अशी रोख रक्कम देय असेल. अन्यथा महाराष्ट्र 
झोपडपट्टी ( सुधारणा, निर्मूलन आणि पुनर्विकास) अधिनियम , १९७१ मध्ये विहित केलेल्या तरतुदीनुसार रक्कम देय असेल किंवा 

(२) झोपडपट्टी क्षेत्रामधील पात्र झोपडीधारक , झोपडीधारकांची सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन करून असा प्रस्ताव दाखल करू शकतील अन्यथा 
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडे नोंदणीकृत विकसकाने जमिनीचे मालकी अथवा विकसन हक्क प्राप्त करून दाखल केलेला प्रस्ताव, दाखल असल्यास 
तो झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणास मंजूर करता येईल किंवा 

(३) ७० टक्के झोपडीधारकांची संमती प्राप्त असलेला झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडे नोंदणीकृत विकसक जमिनीचे हक्कासह अथवा हक्काशिवाय 
विशेष नियमावलीमधील तरतूद एसआर ४ (१) नुसार प्रस्ताव दाखल करू शकेल आणि अशा विकसकाकडे जमिनीचे हक्क प्राप्त नसल्यास या तरतुदीनुसार 
जमीन संपादनाच्या सर्व खर्चाचा भार उचलेल . 

उक्त ९० दिवसांचे कालावधीत असा प्रस्ताव प्राप्त न झाल्यास नियमामधील तरतुदीनुसार झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण स्पर्धात्मक निवेदनाद्वारे 
विकसकाची नेमणूक करेल याची जाणीव सर्व संबंधिताना देण्यात येत आहे . 

पांडूरंग पोले, 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , 

पुणे व पिंपरी-चिंचवड क्षेत्र, पुणे . 
पुणे , २८ जून २०१७. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 . EDITOR : SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE . 


